या अंकात - 


डॉ. सुमंत मुरंजन 

नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र 

श्री. किशोर मोरेश्‍वर फडके 

एका मानसोपचारतज्ज्ञाची धमाविरुद्ध कैफियत 
डॉ. य्‌. म. पठाण 


संतचरित्रकार उद्भव चिदघन 


१ 


थ्रो. ना. बा. मराठे 

राजा राममोहन राय, १७७२-१८३३ 
श्री. भाई माधवराव बागल 

अस्पृद््यतेचा प्रश्न व सत्यशोधकांचे करतेव्य 
श्री. स. शं. देसाई 


र 


ऐतिहासिक कादंबरी 
श्री. श्री. रा. टिकेकर 


५ छोडो भारत ” व 
- बष २५ 
अंक दहावा 
जुले ७२९ 
रु. १(-२५ 
५४६ ० 
न्य नवभारत स, 


हि 


न“ : अमृतमहोत्सवी > 


| | 5 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास “री क्ट ' पत! क्र “क 
कायक कक्कर . डं १ डु क 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


-रढडटण$ हल” 
ण्पळळुममी ४ ळरलवड् 
31 | एता 
| अनुक्रमणिका | शि] आश 
राज्य मर 
सगणक 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


वषे 
पंचविसावे 
अंक दहावा 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
डॉ. शिक मच ळे छ (> &_ खे आ त 
प्रा. वि. म. वेडकर- प्रा. गोवधेन पारीख, प्रा. मे. पु. रेगे का, संपादक 


एका मानसोपचारतज्ज्ञाची - 
धमोविरुद्ध केफियत अनु. कि. मो. फडके 
संतचरित्रकार उद्धव चिदघन डॉ. यू. म. पठाण 


राजा राममोहन राय, - 
१७७२--१८३ श्री. ना. ब्रा. मराठे 
अस्प्ररयतेचा प्रश्न व- 
सत्यशोधकांचे कतव्य श्री. माधवराव वागल 
ऐतिहासिक कादुंबरी श्री. स. शं. देसाई 
छोडो भारत ” ( ग्रथपरीक्षण ) श्री. श्री. रा. टिकेकर 


वार्षिक रु. १२ अंकास रु. १:२५ 
हे मामिक श्री. म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, बाई 
येथे छापून प्रा, वि. म. वेडकर यांनी प्राजपाठदयाळामंडळ वाई 

यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले 
पत्रञ्यवह्वाराचा पत्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, * नवभारत * मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कोलेज, दादर-मुंबद्द २८ 
२ व्यवस्थापक्रीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
८० दी प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि सातारा ) 
३ खौकशी : श्री. वा. वि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराववबाडी, मुंबई २ फोन नं. ३५४८५४ 


| अनुक्रमणिका | 
७-4 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


फाझफाडाळााडळ यंककाळा 


१, धर्मकोडा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ८०-०० 
कापडी बांधणी १०४-०० 
२, धर्मकोदा - उपनिपत्काण्ड भाग १ ते ४ 
साधी बांधणी १५०-०० 
कापडी बांधणी १८२.०० 
३. धर्मकादा- संस्कारकाण्ड भाग ९ ला ४५-०० 
कापडी बांधणी ७३.०० 
४. मीमांसाकोश भाग १ ते ७ ( संपूर्ण ) २५०-०० 
५. कोपीतकिब्राह्मणारण्यकविपयकोश ६.०० 
६, वोद्वागमार्थसंग्रहः निगा 
७. नवमानवतावाद २.५० 
८, मानवाचा आदश देन & 


"3 /२ क वभ ह्र ढविळेळी 
९, वेदिक संस्कृतीचा बिकास ( सुधारून वाढविळेळी आवृत्ती ) 
९ त च ९ 
त ( तकतीथे लक्ष्मणक्याख्री जोशी) २०.०० 
१०, चाबांक - इतिहास आणि तत्त्वज्ञान 


( प्रा, सदाशिव आठवले ) ३.०० 
११, गीता-प्रवेश (डॉ. गो. बि. देवस्थळी ) २.५० 

१२, महाराष्ट्रांतीळ दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 
(श्री. चा. अ. दाभोलकर ) २.०० 

१३, सिंधु संस्कृती, क्रग्बेद व हिंदु संस्कृती 

(प्र, रा, देशमुख ) ४-०० 
१४. इतिहासाचे तत्त्वज्ञान (प्रा. सदाशिव आठवले) ७५-०० 
१५, लोकशाहीचे धोके (श्री, पन्नालाल सुराणा) २.०० 


१९, भारतीय ख्रीथमाचा आदर्श ( सो. कमल पाथ्ये ) १००० 


| 446549 | बय > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व 311) 2. आ 
संगणकीकृत द्वारा ठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. सुमंत मुरंजन 
नांगवणुकीचे धार्सिक तंत्र 


गुलामगिरी, पुरोहितज्ञाही, बलाहती सामाज्यश्ाही व भांडवलशाही हे 
ऐतिहासिक अनुक्रमाप्रसाणे मालवाती भानवांच्या केलेल्या नागवजुकीचे चार प्रकार 
इतिहासास ओळखीचे आहेत. यांत गुलामगिरी व वसाहुती सःखाज्यशाही निदान 
प्रथमाबरस्थेत तरी पाशवी वळावरच आधारलेल्या असतात. लोकजाहो जन्मास 
येण्याच्या पुर्वीच भांडवलशाही अस्तित्वात आल्या कारणाने, भांडवल्याही व 
शासनसत्ता या दोघांची प्रेरकडकती एकाच वर्गात एकबटलो होतो असे चित्र 
काल्यरवापर्यंत नजरेस पडत असे. इतरांच्या सानाने पुरोहिती नागबणुकीच्या 
तंत्राची बाड्चाल जरा निराळी आहे. धर्म आणि पुरोहित या संत्थांचा उगस 
प्राचीन सातवाला अदष्ट शक्‍तीवहृळू वाटणारे भय आणि पूज्यवुद्धि यांत असतो. 
यामुळे जी नागदजूक इतर क्षेत्रांत वहुतांशी पाज्वी श्िरजोरीवर जाळत असते 
तो धार्थिक क्षेत्रात सावलिक शझिरजोरीवरच पुरोहितवर्गास सांधाबी रागते. 
इतिहासाचा निर्वाळा मात्र असा दिसतो कौ शारीरिक गुलामगिरी व यागसिक 
गुलामगिरी या दोहोंमध्ये मानसिक गुलासगिरीच जास्त अभेद्य व शाइवत अलते. 

यांचा अर्थ अरा नाहो कौ इतर पिळणुकोच्या प्रकारास सांवलिक वा 
नेतिक संमतीची जरूरी वाटत नाहो. ऑसरिस्टॉट् सारख्या तत्वज्ञान्याल देखील, 
गुलामांचा स्वभाव ब स्वतंत्र नागरिकांचा स्वभाव निसगंनिसितच असतात ब 
म्हणून गुलारगिरी निसर्गालाच धरून आहे असे त्या संस्थेचे ससर्थन झरावेले 
वाटले. सासाज्यज्षाहीची राजवट ही जित राष्ट्रांच्या कल्यागाच्याच हेतूने चालविली 
होती असा दावा सर्व साखाज्या!ली निर्मळ अंतःकरणाने मांडलेला आढळतो. धनाचे 
उत्पादन ब धनाचे वाटप हो निसर्गनियसास धरूनच होत असतात असे भांडवल्शाहीत 
उदयास आलेल्या अर्यक्रास्त्राने सर्वास पटवून देग्याचा आटोकाट अद्वाहाल केला 
त्याचप्रमाणे पुरोहिताहोनेही हस्तेपरहस्ते ज्ञासनसत्ता आपल्या वर्गस्वार्याकरता 
राबविल्याचीही उदाहरणे इतिहासात थोडी थोडकी नाहोत. 

इतर धर्मांसारखे हिडुवर्माला एकतेव घर्ससंस्थापफ अथवा एः्वरी प्रेषित 
नाही; आणि म्हणूनच को काय एकमेव प्रमाण असा पवित्र ग्रंथही नाहो. इतर 
धर्मात धर्मसंत्थापकाच्या वा पवित्र ग्रंथाच्या खऱ्या वा काल्पनिक वचनांमुळे 

न. भा. १ 


| अनुक्रमणिका 
शि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


(3 अमृतमहोत्सवी, जि 
्ट्« कटक. >२७ 
श्री कि 


व) की नह 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


नर नवभारत 


पुरोहितांच्या व्यवसायव्यापारास जशा आयोआपप मर्यादा पडल्या आहेत त्रा 
तऱ्हेची हिंडू पुरोहित ब्राह्मणांची कुचंबणा कधीच झालेलो नाहो. थांचा परिणाम 
जो व्हावयाचा तोच झाला, रोटीवंद व बेटीबंद पुरोहित जातींच्या प्राबल्यास व 
स्वार्थास परिल्थितीप्रनाणे ज्या कल्पना पोबव् होत्या त्या घर्य म्हणून रूढ झाल्या. 
विरोधी कल्पना रुजू शकल्या नाहोत अथवा पाखंड म्हणून उपेक्षिल्या गेल्या. हे 
पुरोहिती पिळणुकीचे धरनंतंत्र कसे उत्क्नांत होत गेले त्याचा संगतवार तपज्लील या 
प्रकरणात मांडण्याचे योजिले आहे. 


धर्संग्रंथाचे ज्ञान हे इतर जनतेवर आपले वर्चस्व राखण्याचे उत्कृष्ट ताधन 
हतवर्गाने उपयोगात आणल्याचा कित्येक घर्यात अनुनव येतो. ज्लिस्तो 
बायवल मुळचे अऑॅरामिक भावेत लिहिलेले होते. त्या ग्रंथाचे अनुवाद जोपर्यंत 


त 


ग्रीक व लॅटिन भाषेतच होते तोपर्यंत ख्रिस्ती पुरोहित वर्ग म्हणेल ती 
अश्ली स्थिती स्थ्रिस्ती धर्मांत होती हे सुविख्यातच आहे. पुढे त्याच 
प्रादेशिक भाषांत. अवतरण व मुद्रणकलेच्य 

युरोपभर क्रांतीची लाटच उसळली. 


पर्व दिशा 
बायबलचे 
1 साहाय्याने सार्वत्रिक प्रसार झाल्यावर 


हिु धर्सात ज्ञानाच्या कोंडीस जद्वास वेदांचा उच्चार अथवा श्रवण कर- 


ण्यास वंदीपासून सुरवात झालो. असलो वेदबंदी अस्तित्वात येण्यापुर्वी निदान 
शूद्र जातींचा अथवा जमातींचा तरी निराळाच वर्ग उत्पन्न झाला असला पाहिजे 
हे स्पष्टच आहे. क्रग्येदकालात असल्या बंदीचे प्रयोजन दिसत नाही. आर्य, द्स्यू 
आणि पणी यांचा संघष घडला तरी शेवटी त्या लढणाऱ्या शात्रूत परस्पर विवाह 
रूढ होऊन दिलजसाई झाली याचा उल्लेख यापुर्वीच आला आहे. शिवाय वबेद- 
बंदीचे समग्र स्वरूप, उच्चार व श्रवण या पुरतेच राहिलेले नाहो. इतर वर्णाना 
वेदांचे अध्ययन जरी मोकळे होते तरी अध्यापनाचा व्यवसाय भात्र पुरोहित 
ब्राह्मयाकरताच राखून ठेवला होता. हो व्यवसायदंदी केवळ व्याबहारिक सोय 
म्हणजे श्रमविभागणी म्हणूनच असलात आलो असेल असे खात्रीने सांगता येत नाही. 
दक्तिणा-दानांचा एकंदर पसारा लक्षात घेतला तर पुरोहितवर्गाची उपजीविका 
सुरक्षित ठेवण्याचा त्यात हेत्‌ असणे ल्वाभाविक दिसते. ते कसेहो असले तरी एका 
वर्गाकरता उच्चार-श्रवण बंदी व दुसऱ्या दोन वर्गकरता अध्यापन वंदी हे 
प्रतिषेध निरनिराळ्या वेळी प्रचलित ज्ञाले असतील असे शक्य दिसत नाहो. 
याचा अर्थ एवढाच को भारतीय समाजास अनेक जातींची बाधा झाल्यावरच ही 
समग्र वेदबंदी सुचली. विशेषत: इतर जनतेपासून आपल्या अलगतेची भावना 


अनुक्रमणिका क >. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाइ 


नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र ३ 


व आपल्या आर्थिक भरभराटीची ईर्षा पुरोहितजातीत वांगलो बळावल्यावरच 
हे निषेध प्रतिबेध उदयास आले. हो परिस्थिती व्हग्वेशानंतर काही. शात- 
कांनी नंतरचे वेद व ब्राह्मणे अस्तित्वात आल्यावर उत्पन्न ज्ञालो. तोपर्यंत पंचनद 
विभागातील नवा समाज गंगायमुनेचे खोरे व्यापुन पलोकडेही पसरू पहात होता. 
आर्यावर्ताच्या वेशीबाहेर पूर्वेस मगध, वंग, पदेजातील टोळ्या जमातीशी आता 
त्या ससाजाची गाऊ होतो. शूद्र म्हणूल ज्याचा वेदबंदी लागू केलो ती वंदो या 
टोळ्याजमनातीनाच अनुलक्षून असावी. 

आर्यांची प्रदेशतृण्णा जसजशी आर्यावर्ताच्या वेशीपलीकडे डधिकाथिक 
पसरू लागली तसतशी हो वेदवंदी जास्त जाल्त कडत होऊ लागलो. गोतभ 


बुद्धाच्या काली व बहुधा त्याच्या पूर्वीही धर्मबूचांत या बंदीचा भंग करणाऱ्या 


शूक्राकरता अत्यंत कडक शासने घालून दिली आहेत. वेदांचा उच्चार करजारा शूढ 
आढळल्यास त्याची जीभ कापून तप्त शिते ओतावे अज्ञा त्या जिक्षा आहेत. हो 


नुसती शूदहेणाची परमावधी दिसत नाही. कारण ब्राह्मणग्रंथांत व धर्मसततांतरह 
पुरोहितवर्गाने शूद्वावरोबर स्तीवर्गाचीही कभी लालस्ती केलेली नाही. पुरोहित 
ब्राह्मणांच्या च इतर हिज वर्णांच्याही वसतिस्थानापासून शूद्रांची वततिस्थाने शक्य 
तितकी दूर असावी हा हेतू या ज्ञासनांत प्रतिबिबित जाहे. बहिर्वासित जनता हो 
अस्पृ्यतेची पहिली पायरी व आधुनिक वसाहुतवादाची प्राचीन आवृत्ती होय. 
धसंग्रंथांच्या पुरोहिती मक्‍तेदारीचा जो परिगास व्हावयाचा! तोच झाला. 
बेदिक संस्कृत जोपर्यंत प्रचारांत होते तोपर्यंत शिकणाऱ्यांना व शिकवणाऱयांना 
वैदिक वचनांच्या अर्थाची चाड व महृत्व राहिले. परंतु जसजशी भाषा अधिक 
परिणतीस येऊ लागलो व ब्राह्मणेतर इतर सर्व वर्ण वेदज्ञानापासून दुरावत गेले 
तसतसे पुरोहितत्राह्मणानाही प्रतिष्ठेचे ब उपजीविकेचे साधन या पलिकडे 
वेदविद्येची क्षितो राहिली नाहो. निरक्‍्तकार थास्क वेदरचनाकालालंतर कित्येक 
शतकांनी उदयास आला, असे त्यांच्या भाषेवरून दिसते. त्याने रचलेल्या अथवा 
त्याच्या नावावर प्रसिद्धीस पावलेल्या पुढील प्रख्यात ओळी सुविदितच आहेत: 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्‌ 
अधीत्य वेदं न विजानाति योड्यस्‌ । 
थावरून स्पष्ट बोध होतो को एकेकाली अर्थहीन वेदपठण निदाःरपद मानले 
जात होते. परंतु त्यावरून असेही स्पष्ट होते की यास्ककालात अथंदोन बडबडीला 
प्रारंभ होऊ लागला होता. परंतु यास्कानंतर अर्थविहीन वत्चालतेदीच बडेजावी 


वाढ लागली. त्याचे समर्थन करण्याकरता आपणास सोईस्कर अज्या समजुती पुरो- 


अनुक्रमणिका न 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


छे नवभारत 


हित ब्राह्मणानी प्रचारात आणण्याची सुरवात केली. केवळ बेदपठनानेच पापन!रा 
ह(ता, त्याजा अ्थज्ञानाची जोड लागत नाही येथून या प्रकारास प्रारंभ झालेला 
दिसतो. पुढे वेदसंत्राना अर्थ असेळच असे नाही व असलाच तर मर्त्येमागसास 
त्याचे आकलन ज्ञक्य नाहो असे प्रतिपादन होऊ लागले. अज्ञा नितांत गढतेने 
वादक सत्राचा द त्या सत्रांच्या संरक्षकानाही परस पवित्रता प्राप्त करून देण्याचा 


हा प्रयत्न सत्तर श॑ आहु. 


धर्मबचने मुखोद्ृगतच राखण्याचा एक आनबंगिक पण गंभीर परिणाय असा 
झाला कौ लखनल्योचा भारतात उदय घडण्यास फार विलंब जाला लेखगलिपी 
संभुद्रथाजात निष्णात अश्या द्रविड लोकांनी वाविलोनियापासून इ. स. प. सातव्या 
शतकात सथवा तत्यर्वीही आगलळेऊी 


वोद्धवाऊसयात इ. स. पृ. ४५० साल्या आ. 
र 


लेखनलिपीचा पाला 
तो. त्यात अल्लारिका चा 
मुलांच्या खेळाचा उल्लेख आहहे. काही सुलान! वाऱ्यावर अथवा एखाद्या सलाच्या 


ऱ तः 


९१ 


पाळावर अलेर काढण्याचे हातवारे करावयाचे असतात व इतर सलानती ती 


लक्षात घेतल! तर ती त्मृतिपटलावरच खोदून ठेवण्यासाठी असावीत असे वाटते 
भारतात उपलव्ध असल पहिले लेख बोद्ध लेखच होत. बाविलोनियात ज्याप्रमाणे 
इष्टिका न्ह॒गजे विटाबर कोरलेले लेख आहेत तहत हे बोळ लेख वृक्षाच्या साली 
अजयचा ताड्यत्र यावर कोरलेले आहेत. अशोकाच्या स्तंभ ब ज्िलालेखावरून त्याच्या 
हयातीत ब्राह्मीहिपी सावंद्रिक ज्ञाली होती हे खास (इ.स. जू. २२१ ) गोतम 
बुद्ध व सम्राट अद्योक या दोघामधोल कालांतर लक्षांत घेतले तर दोन तीन शतकांत 
एखाद्या (डपीचा उद्य व इतका प्रसार व्हावा हे संशयातीत वाटत नाहे ब्राह्मण 
वाडमरयांत पहिक्धा लेखन उल्लेख वलिष्ठधर्मसूत्रांत ( इ. स. पु. ३००-१०० 3 


आढळत, त्यावरून पुरोहितवर्ग बराच काल लेखनविरोधीच राहिला असा निष्कर्ष 
नघतो. 


भाषा ब जनताभाया यांची फारकत 
सूळच्या तेदवंदीचा विस्तार होता होता जेटी ज्ञानवंदी संस्कुतभाया व 
धम।|नपय यावर येऊन ठेपली. संस्कृत भाया स्वर्गाय देव व सदेव याकरितांच 
राहिली १ ९॥६त व्राह्मणा पी आपली ग्रंथरचना सरसर त भाषेतच करावी व गौतम 


बुद्धाने जापळा धम्मपसार कटाक्षाने प्राकूत चोळभाषेतून करावा यांतीळ विरोध 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


5) 
क. व ४ 
बटीक ळक: औक 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र ५ 


>. 


घूळच्या पोवाड्यांच्या त्वर्पात एराणे बोलभापेतच रचछेलो असत याचा 
पुरेसा पुरावा पुराणांत सांपडतो. पुराणांत कित्येक ठिकाणी मूळचे प्राकृत शब्द 
घातले तर छंदोरवना निर्दोष होते. नाहीतर छंदोरचनेत बाध येतो. कित्येक 
ठिकाणी पराणाच्या कर्त्यांती प्राकृत शब्य जसेच्या तघ्षेच राखलेले आढळतात. 
वाघयरचनेविषयीही तसाच अनुभव येतो. राजांची प्राकृत नावे अपभ्मष्ट 
संस्कृतात लिहिलेली आहेत. पुर्वीच्या पुराणांतून उसलवारी केली नाहो अशी पुष्कळ 
स्थाने नंतरच्या पुराणांत आढळतात. त्या ठिकाणी मात्र संस्छत भाषणा तिर्दोष 
आहे. संस्कृत मार्षेला धर्मभाषा म्हणून जे अनन्यसाधारण स्थान मिळाले ते लक्षात 
घेतले म्हणजे प्राहूुत पुराणांचा नवा अवतार संस्कृतात का झःला याचे इंगित 
उघडे पडते. 


इ. स. च्या पहिल्या शतकांत लिहिलेल्या वररुवीच्या प्रात प्रकाशावरून 


स्पष्ट दिसते को तत्पूर्बी काही शतके तरी प्राकूृतभाषा चांगल्या परिणतीस आलेल्या 
होत्या. गोतमबुद्धाच्या काली महाराष्ट्री, लंत्कृत लाटव्हात स्त्रियाच्या तोंडी 
असलेली शोरसेनी, मागधी व पेज्ञाची या प्राकृत बोलो सवंत्र वापरात होत्या, 
आपला संदेश प्राकृत बोलीतच आपल्या शिण्यानी प्रसृत करावा अज्ली गोतसबुद्धाने 
मोठी दक्षता पाळली होती. छांदस म्हणजे छंदस्‌ अथवा वैदिक £चांची भाषा व 
ब्राह्मणे आणि उपनिषदे यात आढळणारी लौकिक भाषा वर्ज्य करावी अशी बुद्धाची 
आपल्या शिष्यास स्पष्ट ताकीद असे. बुद्धाचे सर्वात उत्साही प्रचारक सस्थ्ाट 
अशोकाचा नातू संप्रति याच्या अवल्तीनगरातून वाहेर पडले. धम्माचे प्रधान ग्रंथ 
अवंती नगरातच रचले गेले-मगधात नाहो. अयवा मागधी प्राकृतातही नाहो. 
वेश्यशूद्रादि सर्वसाधारण जवतेत बोद्धधर्साचे आकर्षण वाटले याचे एक कारण 
धम्साचा प्राकृत भाषेतील प्रचार होय. 


पुरोहित ब्राह्मणांची दृष्टि याच्या अगदी उलट होती. वेबाधिकार नसलेल्या 
स्त्रिया शूद्र व हिजबंधु यांच्या उद्घाराकरता व्यासाने पुराणे रचली असा रावा 
“ल्न्रोशूदद्रिजवंधूनां त्रयी न श्रृतिगोचरा: | तेबामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च 1? 
या इलोकात कला. एवढेच ताहो तर शइद्रासह सर्वच वर्णांचा उद्धार करण्यास 
पुराणे समर्थ आहेत अते भविष्यपुराय ' चदुर्बासधि वर्णानास्‌ यालि प्रोश्‍तानि- 
श्रेयस । विशेबतइच जूद्राणां पावचानि समनीषिभिः ।! या उलोकात म्ह॒गते. परंतु 
पुराणाची भाषा संस्कृत असल्याकारजाले पुरागांकरवी आपला उद्धार करण्या- 
करता या सर्व जनतेस पुरोहितांच्या तोंडाकडेच पहाणे भाग होते. पुढे पुढे तर 
संस्कृत भाषा अवगत असली तरी त्या ज्ञानाचा कोणत्याही धर्सक्षेत्रात उपयोग 


अनुक्रमणिका य 
व. मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


- नवभारत 


होऊ लये असा कडेकोट बंदोबस्त करण्याची प्रवत्ति बळावलेली दिसते. प्रतिमा- 
स्थापलेच्या निमित्ताने पुराजात आहेल्या वैदिक मंत्राचे वाचन पठण हा प्रश्‍न 
होताच. पद्मपुराण वाचण्याची मुभा देते. श्रीदतासारखे निबंधकार * पर[णा- 
ष्वेवाधिकारो मे दशितः ' असे स्पष्ट म्हणतात. परंतु बोळधर्माची लाट ओसरल्या- 
वर महाराष्ट्राच्या कसलाकरभट्डाने आपल्या जूडकमलाकरात श्रू्राने ल्मृती व 
पुराणे बाचू नयेत असा स्पष्ट तिषेध घातला आहे. (इ. स. १६१०-१६४० ) 
त्याच्या पुना बंगाल्या शरबधकार रदघुनदन ( इ. स. १५००-१५७५ ) याने 
डइुगदिवीची सप्तशती ब चंडीवाठही उच्चारण्यास कद्र अपात्र आहेत असा तिणंय 
दिलेला आहे. ' अत्राविशेषात्‌ सर्वयामेवाधिकारः । दिजानां पाठशवणयो शद्र्स्य 
श्रवणेउधिकार: ।॥। 


परंतु रघुनंदन ब कमलाकरभट्ट यांच्या कित्येक शतके अगोदरच वेदवंदी व 
तिच्यासमवेत आलेलो सर्वसाधारण ज्ञानबंदी यांची व्याप्ति फार वाढलो होतो 
इ. स. च्या सुमारास कलियुनाऱची कल्पना व तदंतर्गत निर्यंध प्रसत होऊ लागले. मन 
च इतर स्मृतीकमाणे कलियुयात फक्त ब्राह्मण व शाद्र था दोन वर्गानाच स्थान 
असल्य! कारणाने भावा र ज्ञानाचा कोंडवाडा पुरोहित व्यतिरिक्त इतर सवे 
जाताना आपाआपच जाचक झाला. याचे दुरगामी परिणास एका प्राकृत- 
भाषेच्या संदर्भात उदाहरणादाखल लक्षणीय आहेत. 


वररचीच्या प्राकुृतप्रकाल्यात स्पब्ट दिसते कौ इ. स पहिल्याशतकात देखील 
महाराष्ट्री चांगलीच परिणतीस आलेलो. होती. तथापि त्या भाषेत वाऊमय 
निर्साय होण्यास तेवढ्याच भोठ्या अडचणी होत्या. एक तर घर्मभ्रादा स्ह्ण्न 
संस्कृत यायेची पतिष्ठा अनन्यसाधारण होती. जझिवाय वाळमयर्नाभितीला अनकल 
असे वातावरण च सोई फक्त प्रोहितत्राह्मणांनाच उपलब्ध असत; परंत त्यांचे 
तर सर्ब ऐहिक व आथिक हितसंबंध घर्मभाषेतच गंतलेले होते. संप्रति व 
त्याऱ्या प्रचारकांची धस्मप्रसाराकरत जरी महाराष्ट्रोचा आश्रय घेतला तरी 
त्यना त्या भाषत वाडमय निर्साण केलेले दिसत नाहो. कदाचित धम्मप्रचारात 
अवता प्राछताताल वाडमयावर विक्षेष भर असल्याने इतर प्राकृतदाळसयाकडे 
दुलक्ष झाले असावे. राष्ट्रकटांच्या सहोच्या काळात (इ. स. ७३५-९७३ ) 
त्या राज्यकर्त्यानी, विज्षेषतः पहिल्गा अमोघवर्थ व त्याच्यानंतरच्या राजानी जेन 
धर्माची पुस्तके महाराज्ट्रीत तयार व्हावी म्हणून बरेच उत्तेजन दिले. पुष्पदंताचे 
हरिवंश्षपुराण हे त्या काळात बाहेर पडले. या सर्व निरत्साही वातावरणामुळे 
लिरपेक्ष असा पहिला ग्रंथ उजेडात येण्यास महाराष्ट्रोला इ. स. ८०० 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


&% शध 
र शॅ र: हर 1. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र ७ 


यर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. तो पहिला ग्रंथ म्हणजे स्त्रियांच्या करमणको- 
करता लिहिलेली कवी कोउहलाचा लोलावई होय. याच्या नंतरचा दुसरा ग्रंथ 
धर्सक्षेत्रातील महान्‌ कृती ज्ञानेश्‍वरी, वरोबर ५०० वर्षांनी म्हणजे यादव वंशाच्या 
समाप्तीच्या सुमारास (इ. स. ८८०-१२३९२ ) जल्सास आलो. 


यानंतर आणखी ३०० वर्षानी (इ. स. १५३४-१६०० ) एकनाथानी 
आपली चिकित्सक दृष्टी महाराष्ट्री लेखनाकडे वळविली; आणि तेदेखील “ देवासि 
नाही वाचाभिसान । संस्कृत प्राकृत त्या समान ॥ ” अते पुरोहितवर्गास आव्हान 
देऊनच. कवी कृष्णदासास नुसती समानता रुचली नाहो. एकलायांच्या पुढे एक 
पाऊल टाकन “ मऱ्हाटी वक्‍तत्बी असे रुचि । एंसी संस्छृतासाजी कंचो ॥” असा 
त्याने रोखठोक सवाल टाकला. तथापि भजने वगळली तरी एकनाथाव्यतिरिक्‍त 
इतर सर्व संतकवींचे आणि पंतकवींचे लेखनविधय रासायण, महाभारत, भागवत 
इत्यादि धर्मग्रंथांतनच निवडलेले आहेत. असत्या विषयांच्या निवडीमुळे त्यांची 
सराठी हस्तलिखिते ' धर्स ' याच सदराखालो पडलो व क्राह्मणांशिवाय इतरांच्या 
हातात ती पडू नयेत अज्ली खबरदारी अमलात आली. साहित्यसस्शाट केळकर 
म्हणतात त्याप्रमाणे मोरोपंतांची लिखिते याकारणाकरता ब्राह्मणांनी इतर जन- 
तेच्या हातात जाऊ नये अज्ञी दक्षता खास घेतली असती. 


पुढील कित्येक हतकावर नजर टाकून पुरोहितानी निर्माण केलेल्या मानसिक 
कोंडवाड्याचे परिणासन शेवटी कोठपर्यंत जाऊन पोचले यांचे विवेचन येथेच 
केले तर ते अस्थानी होणार नाहो. ज्ञानाकडे पाठ फिरवलेल्या समाजात सुद्रण- 
कलेविषयी कतहल वा क्षिती वाटलो नाही तर ते अटळच समजले पाहिज. मराठी 
भाषेत पहिला सुद्रित ग्रंथ म्हणजे फादर स्टीव्हन याचे ख्मरिल्त पुराण होय. 
शिवाजीच्या जन्माउूर्वी अवघी २०-२० वर्षे अगोदर गोवा येथे हे पुराण छापले 
गेले. नंतर इन्विवझिशनच्या भयासुळे तो छापखाना गोव्याबाहेर गेला. ख॒ह्‌ 
लजिवाजीला पोतुंगीज लोकानी नजर केलेल्या घड्याळाविषयी फार कुत्‌हल वाटले; 
परंतु सुद्रणकलेकडे लक्ष गेलेले दिसत नाहो. अधिक अचंब्याची गोष्ट स्हणजे पुढे 
देखील पुण्यास हांभर बषे राज्य करणार्‍या पेशवाईत एकालाही या सानबी 
इतिहासातील क्रांतीची दादफिर्याद लागलेली दिसत नाहो. याच पेशवाईत ब्राह्मणास 
दक्षिणेदाखल १७३६ साली वाटलेली रु. १६३५४ रक्‍्कस इ. स. १७५४ पर्यंत 
८ लाखावर गेली व पानपतच्या तीन वर्षे पुर्वी १७५८ सालो १८ लाख इतकी भरली. 
नंतर मात्र दक्षिणेस ओहटी लागली तरी स माधवरावाच्या अभसदानीत 


२ लाख रुपयांची खेरात होत असे. 
अनुक्रमणिका स्व | चिड 
छे मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत क द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट नवभारत 


१८२० चे सुमारास सोंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन यास येथील ससाजात शिक्षण- 
प्रसाराची आजणी कशी करावी याचा प्रश्‍ल पडला. ब्राह्मणांची सामाजिक प्रतिष्ठा 
व धार्मिक भोळसटयणासुळे त्यांचे इतर जातीवरील वर्चस्व यापासून नव्या 
राज्यकर्त्यास मोठे भय आहे असा त्यांने लेखी अंदाज केला. वरिळ जातींची 
इतराजी ओढवून घेण्यापेक्षा खालच्या जातीस शिक्षणातून बगळलेलेच वरे असा 
त्याने निज्कर्ष ळाढला. त्याचा अंदाज चकीचा नव्हता. खुह सुंबई बहरात 
सार्वजनिक जाळा स्थापन केल्यावर सर्व जातींच्या मुलास प्रवेश असावा असते त्या 
काळचे प्रसिद्ध नागरीक जगल्याथ शंकरशेट यांनी हिरीरीने प्रतिपादन केले. तेव्हा 
“ प्रथाकर ' नावाच्या पत्रकात कुंटे ऊफ महाजन या ब्राह्मण संपादकाने त्याच्यावर 
शिव्याज्ञापांचा गहजब चालविला. त्यामुळे मराठे, कोळो, कुणबी व तत्सम 
जातींच्या २० मुलास ती झाळा सोडणे भागच पडले. ( इ. स. १८४८ ) 
पुण्याच्या संस्कृत पाठलयालेत मेजर कॅंडी या. अधिकार्‍याने अब्राह्मण विद्यार्थ्यास 
संस्कृत शिकवावे असा आग्रह केला. तेव्हा काहो ब्राह्मण शास्त्री मंडळीनी विरोध 
दर्शविला तर इतरांनी पाठशाला सोडून देण्याची धमको दिली. बंगाल प्रदेशातही 
हुबेहूब हाच अनुभव आला. 
बौद्धकाळचा ज्ञानदीप 


या चहुकडून दाटत असलेल्या अंधकारात एक ज्ञानाची ज्योत काही शतके 
तेवत राहिलो होती. जेन व बोद्ध पाखंडात ज्ञानाची हारे सर्वास मोकळी होती. 
त्याचे एक दृश्य फल म्हणजे मगधात व इतरत्र जेनांनी व विज्षेषतः वोद्धांनी 
स्थापिलेली विशवविद्याल्ये होत. 

इ. त, पु. ७०० या सुमारास नागराजानी रावळपिडीपासून २० सेलावर 
तक्षशिला ग्रेथे तेथील इतिहास-प्रसिद्ध ज्ञानकेंत्र ल्थापिले होते. वैद्यक, स्थापत्य, 
धनुविद्या वगैरे ज्ञानज्ञाखांची या विद्यालयात चांगलीच प्रगती झाली. १००० सुवर्ण- 
मुद्रा इतकी फो घेऊन अथवा विनामूल्य देखील शिक्षण देण्याची प्रथा असे 
दुद्धाचा समकाहीन व मगधाच्या अजातशत्रूस पुनर्जीवन देणारा प्रख्यात धस्बंतरी 
जीवक याने याच विद्याज्यात कित्येक वर्दे अध्ययन केले हण टोळ्यांनी मिहिर- 
कुलाच्या नेतृत्वाखाली या ज्ञतनकेंद्राचा इ, स. ४०० सुमारास समूळ नाझ केला, 
इ. सर. ६९७१-६९५ दरम्यान आलेला चिनी प्रवासी इत्सिंग हा तक्षणिळेचा 
नामनिदेंशही क्षरीत नाहो. 

पाटण्यापासून चाळीस मैलावर गुप्त व पालराञांच्या छृपाछत्राखाली जगप्रसिद्ध 


नालंदाचे विश्वविद्यालय भरभराटीस आले, नालंदास त्कशास्त्र, वैद्यक, तत्त्वज्ञान,. 


अनुक्रमणिका | > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र ९ 


जेन, बौद्ध वगेरे धर्मांचे व इतर शास्त्रांचे अध्ययन होत असे. युआन च्वांगने (इ. स. 
६२३-६४३) नालंदाच्या १०,००० छात्रांचे, दोन ते नऊ मजली वाचनाल्यांचे 
१५००-१५१० अध्यापक व हार पंडितांचे वर्णन केले आहे. या विद्यालयास 
२०० गावांचे इनास असून शिक्षण विनामूल्य असे. दर दिवशी १०० व्याख्याते 
देण्याची व्यवस्था होती. स्वतः युआन च्वांगने कित्येक वर्षे या क्षेत्री अध्ययन व 
संस्कृत ग्रंथांचे चिनी भाषेत भाषांतर करण्याकरता बसती केली होती. त्याची 
व लोकायत पंडिताची वादावादी जुंपली ती याच ठिकाणी. प्रथस हूण, नंतर 
ज्ेवपंथ-पक्षपाती शक्षांक राजा ब शेंबटी इ. स. १२०० च्या सुमारास बस्त्यार 
खिलजी यानी या विश्‍वविद्यालयाची इतकी धूळधाण केली कौ एक वीट दुसर्‍या 
विटेवर उभी दिसेना. 

नालंदापासून वील मेलावर पालराजवंश्ञाच्या ओदार्याने विक्रसशील येथील 
विद्यालय चांगले नावारूपास आले. हे विद्यालय पुर्णपणे बोद्ध असून त्यात १०८ 
आचार्य, ६ हारपंडित असत. दुर्देवाने त्याच्या विध्वंसापुर्वी काहो शतके तंत्रविद्येच्या 
भाहारी जाऊन गोतमदबुद्धाच्या शुद्धसंदेशास ते पारखेच झाले होते. इ. स. १२०३ 
साली विक्रमशीलाच्या सभोवार असलेल्या भिंतीला तटबंदी समजून बल्त्यार 
खिलजीच्या इस्लामी सेनिकानी त्या ठिकाणी धूळधाण व कत्तल चालविली. ३००० 
छात्र व १०० च्या वर गणती होत असलेले आचार्य यांपेको जे थोडे यांतून निसटले 
त्यानी प्रख्यात कुलगुरु अतीश याच्या नेतृत्वाखाली तिवेटाचा आश्रय केला. 

गोपाल महिपालाच्या संरक्षणाखाली भरभराटलेले नवद्ोोपांतील उदंतपुरीचे 
विश्वविद्यालय इ. स. ९७६-१०२६ या दरम्यात दृष्टीस पडत होते. पालीभाषा 
ब होनयान पंथ याचे हें केंद्र सायघर असे. तेथील विज्ञाल वाचनालय, १००० वर 
छात्र, ६००० च्या वर वोद्ध भिक्षू वगेरे खिलजीच्याच ध्मंद्वेषास बळी पडले. 
अयोध्येत गुगजशिल्ा व इतरत्र तशीच विःवविद्यालये व ज्ञानसदावते बोद्धकालात 
चांगली ऊ्जितावस्थेत होती. पुरातन पुरोहितत्राह्मणांचे नक्षीव की या ज्ञात- 
ज्योतींचा कांटा परस्पर त्रयंस्थांच्या हस्ते निघाला. 

युआन्‌ च्वांगच्या विधानावरून असे दिसते को, त्यांच्या काळी बोड व 
ब्राह्मण तरुणांचे शिक्षण लहानपणीच सुरू होत असे. काहो ब्राह्मण बघारित्र्य- 
विहीन असून चैनोत दिवस घालवीत. वोद्धश्रमणात मतभेद असून भांडणे सुरू 
होती. ज्ञाती व विद्वान भागसास त्याच्या पायरीप्रमाणे मान असे. युआन च्वांग 
सारख्या परदेशी परंतु विद्वान माजसाची हत्तीवरून लवाजस्यासहित मिरवणूक 
निघे. वादविवादात पराभूत झालेल्या माणसाचे मात्र तोंड पांढरे तांबडे रंगवून 
त्यास ज्षेणमाराच्या प्रसादासहित लांब वेशीबाहेर घालवून देत. 


अनुक्रमणिका | 
डो मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


3 नव भारत 


सनातनो पुरोहित ब्राह्मणांनी दक्षतेने तयार केलेला मानसिक तुरुंग बोद्ध 
धर्साने सताड उघडा केला यांत संशय नाही. वर उल्लेखिलेल्या ज्ञानकेंद्रांच्या 
कुलपतींची लांब यादी अवलोकन केली तर बोद्ध कालांत ज्ञानप्रसार कसा 
सावंत्रिक झाला त्याची कल्पना येते. आर्यंदेव, बहुल्भव्र, वसुबंधु वगेरे 
कुलपतींची विद्त्ता व ग्रंथनिमिती अंचवा वाटण्यासारखीच आहे. पारंपरिक 
ब्राह्मणकुलांतून नव्हे तर क्षत्रिय, वेब्य व शूद्र इत्यादि सर्व सामाजिक 
थरांतून त्यांचा भरणा झाला होता. कांही उत्तरभारतीय होते तर इतर 
कांची, मदुरा, केरळ इत्यादि दक्षिणभारतोत्पज्न दाक्षिणात्य होते. 


सुदेंवाने भारतीय राजवंश्यांची जीवनद वनदृष्टी सर्वसाधारणतः सहिष्णुतेची 
असे. युरोपख्ंडात पाखंडांच्या नावाने सनुष्यवसतीची जंगले होईपर्यंत शतक 
दोड शतक एकमेकांचा संहार झाला, तसला प्रकार भारतात सुदेवाने घडला 
नाही. मगधाचे ब कनोजचे गुप्त, वाकाटक वगैरे राजानी सनातन धर्मास व 
त्याचप्रमाणे बोद्ध व जेत पाखंडास सारख्या भोदायनिच वागविले. बोद्ध धर्माच्या 
प्रचारकांनी आंध्य, तामिळ, कर्नाटक, कोंकण, काऱमीर, कंदाहार, अफगाणिस्थान 
इतक्या विस्तृत प्रदेश्ञात कार्य केले होते. काइमीर, अफगाणिस्थान, पंजाब, विहार, 
बंगाल व महाराष्ट्र या प्रदेश्ञात दृष्टीस पडणारे इ. स. नंतरचे विहार वोद्ध- 
धर्माच्या विचारसंथनाची आजहो साक्ष देत आहेत. मथुरा, कोशांबी, कालिया, 
सृगशिखावन ( बंगाल )7 अजंठा, एलोरा, नागाजुंन कोंडा, कांची येथील शिला- 
लेख, शिल्प व चित्रकला वोद्धानी कलाशास्त्रे किती ऊ्जितावस्थेस आणली 
त्याची प्रतीतो देतात. या कलांची प्रथमावस्था च परिणती सूक्ष्मदृष्टीने अवलोकन 
केलो तर त्यामधील अंतर कितीतरी शतकांचे असले पाहिजे हे तेव्हाच पटते. 
बोद्धपंथाच्या मानाने जैन पाखंडाचा विस्तार बराच कली वाटतो. मथ्रा व 
वल्ठभी या ठिकाणी उवेतांवर जनांची सहो असे. इ. स. पहिल्या इ(तकांत 
मथुरा जेनच होती. पुंद्रवर्मन ( बंगाल ) व होम ( उत्तर प्रदेश ) दगेरे ठिकाणी 
त्यांचे अस्तित्व चांगले प्रत्ययास येते. कर्नाटक व म्हेसूर या प्रदेशात दिगंबर 
जंलांचे प्राबल्य असे. 
या पंथ-उपपंथांचा वैचारिक संघर्ष केवळ सांस्कृततिकदृष्ट्या सुफल दायी 
झाला. असंग व त्याचा प्रख्यात खाऊ वसुबंधु यानी सांख्य, नेयायिक, 
वेशेषिक व सीमांसा तत्वज्ञानावर प्रखर हल्ले चढविले. त्यानीच विज्ञानवाद 
परिणतीस आणन गोडपाद व शंकराचार्य यांच्या अद्वेत वेदांताची पुर्वतयारी 
केलो, तकक्नास्त्र ग्रंथात वसुबंधूने व न्यायसुख व इतर ग्रंथात दिडनागाने 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्थिक तंत्र १९ 


बोडतर्कशास्त्राची उभारणी केली, उमास्वासी या जनसाधून तत्त्वा रथाधिगभसत्र 
या ग्रंथात जेनांचा धमम, तत्त्वज्ञान, नीतिज्ञास्त्र याची संगतवार मांडणी केली 
न्याथावतार, सन्सतितर्क या ग्रंथांचा प्रख्यात कर्ता सिद्धसेल दिवाकर याले जेन 
तकेकास्त्राची व्यवस्थित रचना केलो. 

सनातनी धर्माच्या बाजूने मीमांसा तत्वज्ञान शावर भाष्यात सांडले गेले 
( इ. स. ३०० ) ईकवर कृष्णाने सांख्यकारिकेत सांख्यतत्त्वज्ञान ग्रथित केले. 
( इ. स. ३००-४०० ) न्यायवैक्षेषिकांच्या पुरत्कर्त्यानी वोद्धांच्या माध्यमिक व 
योगाचार विचारक्षेत्रावर तौन्न टीका केली. आद्य शंकराचार्यांच्या कार्याची 


क्र 


पाइवंभमी इतकी विस्तत होती हे ध्यानात ठेवणे अ हत्त्वाचे आहे. 


घोदध पाखंडाने ज्ञानक्षेत्रात जी चालना दिली तिचा प्रभाव धर्मनिरपेक्ष 
गेतिक क्षेत्रातही पडल्याशिवाय राहिला नाहो. युरोएखंडाळा जे शोध लावावयाल 
आणखो एक हजार वर्षे लागली ते शोध लावणारा खगोळ व गणित शास्त्रांचा 
मुकुटमजि, आर्यभटीय ग्रंथाचा महान्‌ कर्ता आर्यभट्ट (इ. ल. ४६७ ) याच समयो 
उदयास आला. दशांश गणना शास्त्र यांच कालात परिगतीस गेले. वसिष्ठ लिद्धांत, 
रोमक सिद्धांत, पोलिष सिद्धांत यासारखे सिद्धांत ग्रंथही या बरोबरच निर्साण झाले. 
आपल्या ससव्ालीन खगोल्जास्त्र ज्ञानाचा आढावा काढणारा, पंचततेद्धांतिक 
प्रसवणारा वराहमिहिर जरा उद्लीरा म्हणजे थादवकालात चसकला. त्याने व 
त्याच्या एवो इतरांनी रसायनज्ञास्त्र, धाठकास्तर थाजबरोबर फल्ज्योतिषातही 
प्रयोग चालविले होते. वेचक ज्ास्त्रात चरकसंहिता ब सुथरुत संहिता या अजरामर 
ळत, बाळू त्र उवविद्यालयात थभ्‌त रित होऊन ज रसायनरास्च, दारीरविच्छेंदन 
शास्त्र वगेरे क्षेत्रात प्रयोग च् त्याचे फल होय. गुप्त-वाकादक व इतर 
राजेरजवाड्यांच्या परिसरात ललितकला उदयास आल्या नसत्या तर ते मानवी 
इतिहासकपाच्या विरुद्धच झाले असते. छूहक, कालिदास, विज्ञाखकतत, भारवी/ 
॥णभट्ट यांचे काव्य व बदिबिलास याच अविस्मरणीय वातावरणात परि- 
पवबतेस पाहाचल 


ऱ्ि 
न्य 
य क्त 


य 
ण 
श्] 
"> टगे 


र: 


गोतमबुद्धाच्या संदेशाने प्रज्वलित केलेला ज्ञानदीप त्या संदेशाच्या विल्या- 
बरोबर सावळला. हण व इतर आडदांड जमाती अणि शेव पाखंडाचा वाबटळी- 
प्रसार था इहेरी हिसक आक्रमणाखाली बोद्धधर्माचा चुराडा झाला. माणस 
स्वतःच्या आचरणानेच तरतो वा घयुडतो हो वोद्धधर्माची यूळची तकंशद्ध होन- 
याच भिका असे. परंतु शेववेण्णवांच्या भक्‍्तिमार्गाला तोड म्हणून मूळ भूमिकेचा 
जळी देऊन बद्धाच्या कृपेने माणूस तरतो हा सहायाने पंथ आता पुढे सरसावला. 


अनुक्रमणिका सदन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्र नवभारत 


परंतु त्यामुळे वोद्धधर्म वाचज्याऐवभी आयताच सनातन पौराणिक धर्माच्या 
भक्ष्यस्थानी पडला. पुरोहित ब्राह्मणांना वुद्धाला विष्णूचा अवतार दनवून त्यःचे 
प्रतिमापुजन सर्रास प्रचलित करण्यात फारसे सायास पडलेले दिसत नाहोत. टुसरा 
एक दूरगांसी परिगास म्हणजे बोद्ध व ब्राह्मण पंडित यांच्या साठसारीत 
आपल्या धर्पाचा प्रसार प्राकृत भापेतच व्हावा हा वृद्धाचा आदेश बोद्ध 
पंडित विसरे, वोद्धपंडितानी जनतेखी संगत सोडली व आपली ब्रंथनिमिती 


संस्कृतातच केलो. मावळत असलेला ज्ञामदोप पुन्हा पाजळज्याचे पुरोहितत्राहू जास 


धुतिस्यृति-ट 
पुराणधर्मास पृथ्वी निर्वोरच झाली. चरितार्थ व साभाजिक प्रतिष्ठा यांची सांगड 
श्रुति, ल्मृती व पुरागे यांच्याबरोबर घातल्यामुळे प्राचीन ज्ञास्त्रापलीकडे जाण्यास 
पुरोहितास काहोच प्रलोभन राहिले नाहो. निजयानगरासारख्या हिडुसास्त्राज्यात 
शेंकडो ताम्रपट ब दाने सनातन पुरोहितजातीस मिळाली. हे सर्व उत्तेजन पुरातन 
विधिआाचारांचे जोपासन करणाऱ्या सायनाचार्पासारख्या पंडिताकरता असे. विजया- 
नगरात नव्या ज्ञानाची व आधुनिक शिक्षणाची एक मंद ज्योत लागलो परंतु 
ती ख्तिचिन धर्मोपदेशकांच्या कतृंत्वामुळे ! हिंदूचे सर्व पांडित्य सूलग्रंथावर टोका, 
त्या टोकेवर उपटोका, त्या उपटोकेवर आणखी भाष्य असल्या अर्थहीन उठाठेवीवर 
खच झाले. 


काहीच प्रयोजन नव्हते. बोद्ध घ जेन पाखंडांचा पाडाब झाल्यावर 


निराश व असहाय स्थितीला हरण गेलेल्या अदूरदृष्टी बौद्धांनी कासीमला 
सिध्ववर स्वारी करण्यास झानंत्रण देईपर्यंत (इ. स.८००) पेराणिक धर्मांची अंदाधुंदी 
व अंधकार भारतावर चांगलेच दाढडले होते. पुरोहितवर्याचा अधःपात ज्ञानाची 
गळचेपी, ज्ञाननीतिबिध्वंसक ससाजसंस्था यांची जागीब भारतीयास भासली 
नाही यात नवल नाही. परंतु ही घसरगुंडी जाणत्या निरीक्षकांच्या नजरेतून 


:] 


सुटलो नाहो. भूगोळ; खगोल इत्यादि अनेकशशास्त्र विशारद आल्बेरुणी अनेक वर्षांच्या 


अनुभव व अभ्यासानंतर आपल्य निष्कर्ष पुढील शब्दांत देतो ( 


“ बेअकलीपणाल ओयध नसते. हिंदूची अक्षी खात्री आहे की आपल्यासारखे 
लोक, धर्म ब झञास्त्रे इतरत्र काहीच नाहो. त्यांच्या गविष्ठपणास व हेकटपजास 
सीमा नात. आपणास अवगत असलेले ज्ञान दुसऱ्यास देत नाहोत. परकोलोकां- 
पारूनच काय परंतु इतर हिंदुजाःतीयासून देखोल ते जान लपविण्याची शर्थ करतात. 
खोरासान व पेसित या घवेशात त्यांच्यासारखीच शास्त्रे ब पंडित आहेत असे 
सांगितले तर ते तुम्हांस खोर्यात काढतील, त्यांचे पुर्वज हल्लींच्या हिंद्सारखे 


नव्हते ” हे वर्णन भारतीय पुरोहितबर्गाशिवाय दुसऱ्या कोणास उद्देशून असणार ? 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


इ. स.१०२०-१०३०): 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुक्रीचे धार्मिक तंत्र १३ 


भारतीय समाजसंस्था, धमंग्रंथ, समजुती व इतिहास' याना पारखे असणाऱ्या 
निव्वळ. प्रवाश्यांना इकडील परिस्थिती आकलन करणे कठिणच होते. फरेंच 
प्रवासी वर्ल्या (इ. स. १६५६-१६६८) कित्येक वषे हिद्ल्यानात फिरला. त्याला 
सवंत्र पसरलेले अज्ञान चांगलेच जाणवले. त्याने या स्थितीची केलेली चिकित्सा 
जरी अंदतःवच खरी असली तरी त्याचे गाब्द ननतोय आहेत. तो म्ह॒गतो, “ काळा 
व विठवविद्यालये याचा पेसा तरी कोण देजार ? ज्या देशांत मुलांना अन्नच देण्याची 
मारामार तेथे ४ ना कोण आणि कले जेबज देणार १ आणि शिकलेले तरण 
जरी एठे आले तरी त्यांना व्यवसाय तरी कसा मिळणार ? मुसलमःली राज्याचा 
पायाच गुळाना, वांडगुळी वर्ग, ऐतखाऊ अधिकारी जाणि सोगल तलेन्य एवढाच 
महे. वर्न्यांला जर ओरंगजेवाने स्वतःच्या शिक्षणाचे केलेले मूल्यमापन भाहित 
असते. संथवा हिंदूंच्या साजाजिक व्यमस्थेचे जाकलत असते तर ब्राहमण पुरोहित 
व सुसलभान शुल्का यांना जिवंत ज्ञानाची कांहोज क्षिती नव्ह्ती हे उमगले असते. 


7. साक्षेदार म्हुणूल फ्रेंच धर्लेयदेशक अवे दुब्वा 

याला हुलर केले पाहिजे. असेक वर्षे हिंडू संन्याशा- 
सारे हिंडु लोकांत राहून त्याने शिडुंर्या रोतिरिवाजांविषयी एक अप्नतिस ग्रंथ 
लिहुत ठेवला आहे. तो म्हणतो, “ फार प्राचीन काळों, हिंदू लोक ज्ञानाचे उत्साही 
उपासक असत. त्यांचे सर्वे ज्ञालतिज्ञाल दुरोहितत्राह्मगांच्या संरक्षणाखाली असे 
मराह्यमणाता ज्ञात वे सामर्थ्यं पटावयास फा रसा काळ लागला नाहा ब तरावर 
आपले वघ्चेस्व राहावे म्हणून ते ज्ञात त्यांच्याप्टत पोच तये यावी त्यानो सक्त 
तजवीज केली. परंतु ब्राह्मणानी तरी ज्ञाचात भर पडावी अशी खटपट केली काय? 
याचे उत्तर नाही असतेच यावे लागेल. त्यांच्या एर्वजांनी जे कांहो ज्ञान संपादिले 
त्याच्या पुढ अनेक गहतकानंतर देखील एकही पाऊल ठावालेले नाही. इतर जमाती 
रादटी स्थितीतून बाहेर पडून सुधारणा व शास्त्रीय ज्ञानाच्या शिखरास पोहोचले 
तिडुलोक इोकडो वर्षापुर्वी ज्या ल्थितीत होते त्याच स्थितीत आजही आहेत. 


वकासाचा (हुडलतभाजात सागमसहो 


:_ 
-<-. > 


अस झह. त्यात 


अनुक्रमणिका | 
वं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शद | ७५ प 
नट“ टु अमृतमहोत्सवी] > 


ऐपतफ्र 
र ज्र ग ति क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१४ नबभारत 


अथवा 'भथ स्हणून विज्ञेव प्रयोजन नाहो. परंतु पुनर्जन्म व कर्मबाद उपनिषदांत 
शिरणप्यापूर्वाच स्वर्ग नरकाच्या कल्पना बऱ्याच रूढ झालेल्या होत्या. त्या तज्लाच 
ठेवल्याने धर्मविचारात जरी तकंदडुण्ट विसंगतो उत्पत्न ज्ञाली तरी तसला प्रचार 
परिणासी पुरोहितवर्गाला सोईस्कर ब स्वकल्याणाचाच वाटला यात नवघर नाही, 

व्टग्वेदात साणसाला शरीरापासून वेगळा असा आत्या आहे. असा विउवास 
स्पब्टपणे उच्चारलेला आहे. मरणानंतर त्याची गत काय होते. बाविषयी निर- 
निराळ्या ठिकाणी निरनिराळे तक केलेले अव्हेत. एकदा मत्यूनंतर आत्या द्क्ष 


अथवा पाणी यांचा आश्रय शोधतो असे विधान आहे. दुसऱ्या संदर्भात. झतांचे 


चित्र रेखाटले आहे. परंतु असल्या शब्दात आलुषंगिक काव्यमय उद्गार या पलीकडे 
अर्थ शोधणे सयुक्तिक वाटत नाही. माणते पर्तथव जीवन म्हणजे ब्रह्मापासून 
उडालेली व त्रह्मातच विलीन होणारी ठिणगो हाच विचार व्हन्वेक्कालात प्रसख 
दिसतो. त 

करग्वेद कालीन आर्यांची जीवनदृष्टी लक्षात घेतलो तर सानवी संबंधाचे 
नियमन करण्याकरता स्वतंत्र नीतिज्ञास्त्राची त्यास अपेक्षा असेल असे दाटत नाहो. 
खगोलांचे वक्तशीर अमण, दिवसरात्रीचा ठराविक अनुक्रम, अविरत फिरणारे 
त्ररतुचक्त वगेरे निलगंक्रनांचा त्यांच्या कविभमलावर खोलवर विलक्षण परिणास 
झालेला होता. त्या तियसितपणास त्यानी तद्वत असे लाव दिले होते. जे त्त 
त्यांस विश्‍वात आढळले तसलेच क्त त्यांना भानवी जीवलातहोी प्रत्ययास 
आले तर ते साहजिकच होते. त्यांची अंतमुंख दृष्टी पृथ्वी स्व तऱ्हेच्या 
उपभोगांनी परिपुर्ण आहे व ते सर्व उपभोग प्राप्त करून घेणे हेच जीविताचे 
परम साध्य आहे या पल्किडे गेलेली ताही. 'सुकृतं लोके ' हे शब्द पाप- 
पुण्याच्या संदर्भात योजलेले नाहोत. पृथ्वीवरील उपभोग निष्पन्न करण्या- 
करता जे यज्ञयाग वगेरे सायास करावे लागतात त्यांस उद्देशूनच हे शब्द आहेत. 
क्रग्वेदात मृतांचे आत्मे देवयान अथवा पितृयान था सार्गानी प्रवास करतात 
असे वणंन आहे. परंतु पुण्यवान लोकांचे आत्मे वा पापी लोकांचे आत्मे असा 
भेद त्यात गभित नाहो. 

पुण्यवान आत्मा ब पापदूषित आत्मा असा भेद नसल्याने स्वर्ग आणि 
नरक असल्या कल्पनः आर्यांच्या सानसात असणें शकय नाही. एका स्थळी * इदम्‌ 
पदम्‌ गभीरम्‌ ? म्हणजे हो खोल गर्ला असे हब्द आहेत. दुसऱ्या एका स्थळी 
* अनारंभे तमसि ' म्हणजे पार लागत नाहो अस! अंधकार असे वर्णन आहे. 
इतरत्र पृथ्वीच्या बुडाशी काळोखी अनंत पोकळी आहे असे म्हटले आहे. परंतु 


अनुक्रमणिका नवड 
क्य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र १५ 


ज्या अर्थी स्वर्गाचा उल्लेख नाहो त्या अर्थी आपणास दृइ्य असलेल्या 
पृथ्वीच्या पलीकडे काय असावे याविषयो प्राचीन मानवास फार कुतूहल होते व 
तत्संबंधी त्याने अंदाज करण्याचा प्रयत्व केला इतकेच अनुमान काढणे योग्य 
होईल. 

पुरोहित ब्राह्मणांनी आपले निराळे अस्तित्व आणि वर्चस्व यांचो जाणीव 
नंतरचे बेद व ब्राह्मणे यात बेफाट शब्दात व्यक्त केलेली आहे. त्याच सुमारास 
फर्सकांडाच्या प्रचारास एक उत्कृष्ट साधन म्हणून त्वर्गनरकाचा विचार त्यानी 
उचललेला आढळतो. नरकाचा स्पष्ट निदेश जारणभारण-मंत्रानी भरलेल्या 
अथर्ववेदात स्पष्ट आढळतो. तेतिरीय ब्राह्मणात पुढील वाक्य आहे. यो वा 
इह यजते असुं ल लोकं नक्षते . .. . देव गहा वे नक्षत्रणि । शतपथ ब्राह्मण म्हणते- 
स ह सर्व तनूरेव .. . . संभबति । 


विलक्षण प्रकार असा आहे को दुद्धपूर्व कठ आणि इतर समकालीन उपनिष- 
दांत पुनर्जन्म व कमवाद भारतीय मानसात डोकावू लागले त्याचवेळी स्वर्गलरक 
यांचेही चित्र भारतीयांना दिस्‌ लागले. कठोपनिषदात यमाच्या तोंडी घातलेले शब्द 
जरा अनिठ्चितच वाटतात. यमन म्हणतो '*अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुन: पुन- 
वंशमापद्ते मे । ” म्हणजे दिसते तेवढेच जग, त्याच्या पलोकडे काही नाहो असे 
समजणारे लोक माझ्या पायांत पुनः पुनः सापडतात. यमाच्या पाशात सापडणे 
विशेष इष्ट नाही, परलोक म्हणून काहोतरी आहे इतकाच बोध या इब्दापासून 
होतो. स्वर्गाचे वर्णन मात्र अधिक तपशिलवार आहे. “ यत्रानन्दाह्च मोदारच मुदः 
प्रसुद आसते । ये वा सहस्रदक्षिणास्तांठ्चित्‌ एवापि गच्छति। यत्र शुल्को न 
क्रियते ५ बलेन वलोयसे । तत्र पश््येम पितरोथ पुत्रान्‌ । जेथे आनंदोआनंद आहे, 
मृत, पितर, मुल, पत्नी पुन्हा भेटतात, सुंदर स्त्रिया वावरतात, बलवानांचा 
निर्वेलावर अन्याय होत नाहो ते स्थान स्वर्ग होय. 


स्वर्गाची लाळूच अथवा नरकाचे भय घालून आपले कार्य साधण्याल अथर्व 
व ब्नाह्मणकाल देखील तितकासा अनुकूल नव्हता. अद्यापदेखील सर्वसाधारण 
जनता ऐहिक कल्याणाकरताच झटणारी होती. त्याकरता यज्ञयागादि सायास 
करण्याची त्यांची उमेद पुर्वी इतकीच तौोत्र होती. प्रथस त्ताची मर्यादा बाह्य 
विववांत दिसणाऱ्या व्यवस्थित क्मापुरतीच असे पण आता यज्ञयागांची यथासांग 
क्रिया हो क्तांतच सोडूं लागली. क्वचित प्रसंगी मरणानंतर मृतास बरीवाईट स्थिती 
प्राप्त होणे शक्य आहे असेहो सूचित केलेले दिसते. तेतिरीय संहितेत ब्राह्मणास 
धभको दिली, ब्राह्मणास सारले अथवा त्याचे रक्‍त सांडले तर पितृलोकांतून त्यास 


अनुक्रमणिका 
बड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नवभारत 


एव लक्ष वर्षांपर्यंत बहिष्कृत करण्याची शिक्षा मिळेल असे ध्वनित केले आहे 
तथापि एकंदर विचार केला तर स्वर्ग ब नरक हे धर्मिक नियमनाचे प्रभावी 


साधन बनण्यास पुराणकालापर्यंत थांबावे लागते 
डि टी धट | 
पुनज्ञन्म आणि कमेवाद 
भारताच्या धर्षमिक तंत्रात पुतर्जन्म व कर्मविपाक या कल्पनांचा जिरक 

केव्हा व कसा झाला हे आज निब्चित करणे फार डुघंट आहे. यज्ञयाग आणि 
परलोकालील गती यांची जोड वरून देणे पुरोहित वर्गास सोईचे होते. एकास्थळी 
तरी पथ्वीवर नाही तरी परलोकांत वारंबार जल्समृत्यु असतात अश्ली ओजझरती 
समजत निददिलेली आहे. पृथ्वीवर केलेल्या अपराधाबद्दल मुत्तांना देखील 
पि तलो "पासन नबतिष्कारासारख्या शिक्षा भोगाव्य | लागतात या कल्पतेचा उल्लेख 


ादहतनपूथ्वावरालळ जाोवनास लाग केले 


तर पुरोहितवर्गास सोईस्कर असलेली समाजव्यवस्था सर्वसाधारण जनतेच्या शळी 
उतरविण्यास किती प्रभावी साधन होईल याची जाणीब पुरोहितवर्गास येण्यास 
बराच काळ लोदडला अतत दिसते. परतु या तत्नाचा प्रथाव व सासथ्य एकदा ध्यानात 


आल्यावर त्याचा सर्रात व बेताल प्रचार करज्याह त्या बर्गाने मागेपुढे पाहिळे नाही 


आर्यप्व भारतोय समाजात सृत्यूनंतर माणूस ज्ञाड किवा प्राणी थांचे स्वरूप 
तो अरा समजुती प्रचलित असणे शक्‍य आहे. इकडील कित्येक नागासलेल्या 
जमातींत वक्षांत, नद्यांत, डोंगरांत जीव वा आत्मा असतो अशा समजती आजहो 


थाढळतात. परंतु या कल्पनाचा पुनजेन्म वा कर्मवाद यांच्याशी संबंध जोड 
संदयास्पद वाटते. 


द्र? 


पुनर्जन्स व कर्थविपाक या प्रथेयांचा स्पष्ट उल्लेख वदपर्व बह॒दारण्यक ब 
छांदोग्य था उपनिषदांत केलेला आहे. उपनिषदांचे मख्य प्रतिपादन आत्मज्ञान ब 
त्याकरता आवक्यक असलेले सदाचरण हे आहे. त्याप्रमाणे त्याना मृतांच्या 
आत्म्थांचे तील वर्ग करावे लागले. पहिला वर्ग स्हणजे 
चाळून आत्मज्ञान संपादिळे त्यांचा होय. पृथ्वीबर 
ज्यांचा आत्मज्ञान झाळे नाही त्यांचा दुसरा वर्ग होतो. 


>. 
: (4 ज्ञानाला पार ख जर 


ज्यांनी पथ्वीवर सदाचरण 
निर्दोष जीवन कंठनदेखील 
जे सदाचाराला ब म्हणल 
ते तिसर्‍या वर्गात मोडतात. मृतांची अश्यी वर्गवारी 


केल्यावर नदग्वेदात सा।गतल्याभ्रमाणे सवे आत्मे एकाच मार्गाने प्रवास करतात 
अशी तोड उपनिषदाना समान्य करणे दवयच 


गावयच नव्हते. उपनिषदाप्रमाणे पहिल्या 
वर्गातल्या सृतांची भरणोतर गति संत्रयातीत आहे. त्यांचे आर 


ब्रह्मांतच घि ठी 
होतात. दुसर्‍या वर्गातील मृतांविषयी उपरिर्निइिष्द ढोल उपतिषदाची अक्ली 


डू 
५ 4 --& 
जीला 


. 'नवभारत 
क्ति प्र > 
| जमसणणाऱ्याय्ी लि 
च्दः ४ 


| अनुक्रमणिका 
प मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र १७ 


धारणा आहे कौ ते आत्मे चंद्रलोकास जातात आणि तेथे पुण्यक्षयापर्यमंत वसती 
करून पुन्हा सनुष्यरू्पाने पृथ्वीवर परततात. दुष्कृत्यांतच ज्यानी जीवन व्यतीत 
केले त्यांच्या गतीविषयी या उपनिषदांना संशय नाहो. ते दुरात्मे निकृष्ट 
योनीत पुन्हा जन्सतात. मतथेद आहे तो फक्त विशिष्ट योनीडहत् : बहदारण्यका- 
प्रमाणे, त्याना पक्षी, पशु अथवा सपं यांचा जन्म येतो. छांदोऱ्याच्या भते श्‍वान, 


डुक्कर अथबा अंत्यजजन्म एवढीच त्यांचो योग्यता असते. कोडीतकी व कठ 
या उपनिषदांनी छृमिकोटक, पतंग व स्थाणु अज्ली यादीत भर टाकली आहे. 
छांदोग्य उपतियदात कर्भविषाकाचा नसता सो 
त्धा 


नहदारण्यक्षात लान नेसयांचा अन पष्ट उच्चार 


मल आवन न>कक>' अस्ति त्व क्र" क>" रे 
गातय दुद्ाचन सात्म्याच ञआस्तत्व, थाणसाची 


सारख्या कूव प्रश्‍नांवर शहुरण्या साणसाने कालापव्यथ 
इत्लारा दिला. तथावि त्याच गोतमदुद्धाने पुनलंग्न ब 
द्यावी हे एक मोठे कोडे आहे. त्याऱ्या याबावतच्या वचनांचा रथ निःसंदिग्ध 
खात नाहो. या घर्मेयांचा आपल्या धर्सतंत्रांत समावेश केल्याने विलक्षण विसंगती 
उत्पन्न होणार त्याकडे सनातन पुरोहितांनी संएर्ण दुलक्ष्य क्वेले तर ते त्यांच्या 
जीबनदृष्टीस साजेपेच होते. पुबंजन्साग्रमाणे जर या जल्माची रूपरेवा ठरणार 
अलेल. तर कर्मकांड आणि छामिक विधी याचे प्रयोजन काय? 
प्राय्त झालेल्या पाथिच जोवनापातून उुल्का करून घ्यावयाची 

29, 

१ 


त्याला अवश्‍य असलेले इच्छाल्वातंत्य कोठून येणार ? लांम्रत प 

जन्मीच्या पापपुण्याचे फळ असेल, तर माणसाच्या छत्यांची पातके, महापातके, 
ञ त्तिपि "तके अः झी वगव तारण: 1 खट' जापाक कमा तात प्स 
अतियातके अश्टी वर्गवारी करण्याचा खटाटोप कज्ञाला ? पुर्वीच्या क्षर्पाची झळे 


जर भोबलीच पाहिजेत तर जिवाची वा विष्णूची कृपा, पश्‍चात्ताप, भमितभावना 
याना अवसर कुठे आहे? 


कित्येक शतकायंतर रचलेल्या भगवट 


निदियित निर्णय विले वडा, 
बदल ॥नाइयत (नणय दिलेला ग्हो 
ळर >>>*« 
स्हुणजे त्याला प्रास्त झालेले क्षत्रियत्व्च यज 


; जा 
स 3 व >... स्हणन हे ब्लला ळी... 
वणत आहे. या. (वतवतावर ताड म्हणून पुड भातवा कायी पत्त वाम, प्रारव्य 
व्य क, जव क्ल सी पय 
कभनतनत रि 0719 यशी त्रायध पगवारादा र्ण्पात रीचा उद्दल उ 


न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 
म मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प 

%%&- क. प्त आळ. क 
नवभारत 

क्त :॥ ७५ धे >१५ 

र्न्« अमृतमहोत्सवी) >७ 

*८ क 

1; ऊ 

अ. 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


१८ नव भारत 


सूचित करण्याचा आहे की पूर्वजन्म फदत विशिष्ट कर्थाना लागू असतो, इतरांस 
नाही. शाब्दिक कसरत या पलीकडे या वर्गवारीत अर्थ दिसत नाहो.वजिष्ठ धर्म 
सूत्रकारास हो अड्चगण जाणवली. जप, तप, होम, उपासना इत्यादीस वाव 
असावा म्हणून * अनभिसंधिकृत ' क्म अज्ली त्याने पळवाट काढण्याचा प्रयत्न 
केलेला आहे. 

कतो क्ल 
युगधमांची कल्पना 

इतिहासलेखन व ऐतिहासिक ज्ञान लावंत्रिक होईपर्यंत कित्येक प्राचीन समा- 
ननोरस स्वप्न प्रसृत झालेले आढळते. तांप्रतच्या जौवनातील 
विसरण्याचा मानवी नानसाचा तो प्रयत्न असू शकेल. अथवा 
आज्ञादाथव्ह ष्यकाळाचे चित्र रंगवून सांग्रतच्या जीवनात उत्लाह निर्माण 
व्हरण्याची ती अंतःप्रवृत्ती असेल. परंतु ऐतिहासिक काळात या सानसिक उतलतेने 
'मारतीयांच्या देनंदिन जीवनात जो प्रभाव दाखविला त्याला इतरत्र तोड नाही 
पुरोहित ब्राह्मणांच्या जागतिक राहाटीशरमाणे मानवी जीवन चार यगातन फिरत 
असते. एका युगातून पुढील युगात माणसाचे शील व ञाघार घसरत घसरत 
होवटल्या म्हणजे सांप्रतच्या कल्युंगात अधःपाताचा कळस होतो. धर्मशास्त्रात 
रेखाटलेली तमाजव्यवस्था हेच सुवर्णयुग असल्याकारणाने त्यात यत्किचितहो अंतर 
पडल तर ता काल्युगाचा प्रभाव अथवा भष्टाकार होय. या जीवनदष्टीत स्थित्यं- 
तर म्हणज प्रगतीस बाव नाहो. सांप्रतचे जीवन सर्वस्वीच पापमूल ठरल्यावर 
नव्या आचारबिचारांस समाजात थारा मिळणे कठिणच होते 

पुनजन्स, कमंवाद, स्वर्ग व नरक यांच्या कार्याचे क्षेत्र व्यवतीपुरतेच मर्या- 
दित आहे. त्यात सर्वच सामुदायिक जीवन पापभूल आहे असा गित अर्थ 
सभवत नाह. केवळ तकदृष्ट्याच पाहिले तर मनुष्यजीवन पापी आहे अला 
समज दृतवादी धर्मातच शक्‍य आहे. प्रत्येक माणूस ईइवराचा अंश आहे असे 
मानणाऱ्या धर्मात पापमूल जीवनाची कल्पना विसंगतच होईल. तथापि हेतवादी 
वा अद्वेतवादी सरसकट सर्वच भारतीय जनतेत कलियुग म्हणजे सांप्रतचे जीवन 
पापमूल म्हणून त्याज्य आहे असा समज कालपरवापर्यंत कायमस्रे घर करून 
बसळेला होता. 

घ्ट्ग्वेद काली सागूस सत्प्रवृत्त आहे अला आग्रह धरला नव्हता तरी मानषी 
जोवनाचे परम ध्येय विविध ऐहिक आनंद व कर्त त्व हेच होते. त्यांची जीवनदष्टी 
माणसाच्या पापप्रवणतेने दूषित ज्ञालेली नव्हती. गोतसबुद्धाच्या ससाजाची स्थिती 
स्वार्थी पुरोहित ब्राह्मण व आडदांड क्षत्रिय यांच्या समाजघातक आचरणामळे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धामिक तंत्र १९ 


हलाखीचीच होती. परंतु ऐहिक दुःखे म्हणजे युगधर्माची राहाटी असे ससजून 
त्याने तिकडे दुलक्ष्य केले नाही. त्याच्या अंतमुंख दृष्टीला प्रत्येकाने सदावरणाने 
व चिंतनाने आपल्या सातसावर आधिपत्य मिळविणे हा उपाय दिसला. उप- 
निषदांच्या रचनाकारानी जनतेस आत्मज्ञानाचा मार्ग दाखविला. इ. स. ५००- 
६०० नंतर टोळधाडोप्रमाणे इतस्ततः पसरलेल्या परकोंथ व देशी जमातीना 
निराज्ञावादी जागतिक दशंनाशी काहोच कतंव्य नव्हते. परंतु वेण्णव ब शेव 
पंथाचे मूळचे ल्वरूप बबळून त्यावर धर्सज्ास्त्र्रजीत सनातनी समाजव्यवस्था 
लादण्याच्या प्रयासात युगचक्ताची राहाटो व कलियुगाचा अधःपात हो प्रमेये 
उल्यास आली. 


एखादा समाज अथवा एखादे ऐतिहासिक युग पापपरायणच अलणार हा 
निष्कर्थ माणसाच्या हातून घडगाऱ्या वेयक्तिक पापांच्या विचाराच्या तुलनेने फार 
निराळा आहे. सामाजिक जीवनाच्या प्रारंभापासनच वेयवितक पायांचे नि्ईलून 
अथवा ज्ञुद्धीकरण कसे करावे हा प्रश्‍न उधस्थित होतो. सर्व धर्मज्ञास्त्रांत त्या त्या 
परिस्थितीप्रमाजे पापांचा धिक्कार आणि निराकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. 
वेळोवेळच्या हिडु धमंशञास्त्रांत पायांचे पातक, महापातक व अतिपातक असे 
त्रिविध-वर्गोकरण केलेले आढळते. जर या धर्मश्ञास्त्रांचा कालानुक्रम निश्चित 
करता आला तर सामाजिक स्थित्यंतरावर, वेळोवेळच्या वर्गीय संबंधावर बराच 
प्रकाश पडण्यासारखा आहे. कूग्वेदांत व निरुक्तांत महापातकांची यादी स्तेथ, गुरु- 
तल्पारोहूण, सुरापान न ब्रह्मघात म्हणजे स्तोत्रे रचणारे * ब्राह्मण यांची हत्या, 
एवढीच होती. चोरीचा अंतर्भाव आहे त्यावरून खाजगी मालमत्ता अस्तित्वांत होती 
असा बोध होतो. स्तोत्रे रचणारे संख्येने अल्प असल्याकारणाने त्याना सामाजिक महत्व 
बिश्ेब होते असाही तक॑ संभवतो. आपस्तंब धर्मसत्रांत व छांदोग्य उपनिषदांत सुवर्ण 
स्तेय हे आणखी महापातक यादील जोडले गेले. त्यावरून सुवर्ण मालको तोंपर्यंत 
बरीच सावंत्रिक झालो असावी, किंबहुना निष्कास सुवर्गचलनाचे स्थान मिळाले 
असावे असे वाटते. वसिष्ठाने सुवर्णस्तेयाऐवजी ब्राह्मण सुवण स्तेय अल्ली पुस्ती 
जोडलेली आहे. बोधायलांत दिलेली लांब यादी तपासली तर आथिक व्यवहारांची 
विविधता व सापेक्ष महत्व हे किती बदलत चालले असावे याची कल्पना येते. 
सभुद्रसंयात, ब्राह्मण सुवर्णाऐवजी त्राह्मणल्वापहरण, न्यासापह्रण, भस्यनतर, 
पण्यव्यवहरणम्‌ हो भहापातकांत जाणखो भर पडलेली आहे. दुदवाने धर्वसत्रांचा 
कालानकम असंदिग्धरितीने निरचित करणे शबय नसल्या कारणाने अधिक तक 
रणे जोखमाचे झाले आहि, जापस्तबात गामास भक्षेणास अनुज्ञा असल्या 


वातुकदेशिक्ा | ळी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२०2 नबभारत 


कारगाने त्याचा कालक्रमांत पहिला नंबर असणे शक्‍य आहे. विष्णुधंसत्रात 
नियोग आणि कनिष्ठ वर्णातील भार्या यांस परवानगी आहे त्याअर्थी ते गोतमाच्या 
पुर्वाच असावे. गोतमात गोमांसभक्षणाचाही निषेध आहे. सर्रास घसडाघसडी- 
सुळे बोधायन जरी इतरापेक्षा जुने म्हणून ख्याती असली तरी नवी जलो 
प्रकरणे वेगळी करणे आजमितीस अशक्यच समजले पाहिजे, 

नाचा इतिहास चार युगात अनुक्रमाने फिरत असतो या. समजुतीचा 
प्रारंभ निश्चित करणे कठिणच आहे. क्वेवातील सिक यम आणि यमी 
संबादात ' उत्तरा युगानि' हे शब्द सविण्यकाल वावव असून फक्त कालोघ 
दर्शविणारे आहेत. या संदर्भात अभिप्रेत असलेले यग म्हणजे अल्पकाल, फार तर 
एक पिढी, एवढेच दिसते. कूग्वेदात चार युगाचा उल्लेख नाही. फक्त ' कृत 
शब्द चूतांतील फाांचा क्षेप याअर्थी योजलेला आहे 


र] 


चार युगांची नावे प्रथमच ऐकिनात येतात ती चत खेळताना पडणाऱ्या 
दानांच्या संबंधात. *टग्बेडातील जनतेत चूताचे व्यसन बरेच प्रसत असावे असे 
दिसते. अपेशी बूलकाराची ज्ञोककारक स्थिती व पर्थवसान वर्णल केलेल्या 
सुक्‍ताइतके दुसरे काव्यमय सूक्त ग्वेदःत ववचितच आढळते पुढे अथबेवेदात 
फाशाच्या उतरत्या दानास सत्य कृत त्रेता व कली ही चार तावे दिलेलो आ 
दानांची उतरती कळा व युगांची अनुक्रवाने खालावणारी स्थिती थात साम्य 
हे म्हणून ही फाळ्यांच्या प्रक्षेपांची नावे भास दिलेली असावोत. 

वेदांगज्योतिषात युग फक्त पांच वर्षाचेच मानलेले आहे. वराहमिहिरास 
सूर्यचंद्राचे युग म्हणजे पांच वर्षाबाच अवधी गृहीत आहे. 

बोड़धर्साच्या भरभराटीच्या काळात युगधर्मासारस्या प्रचारास अवसर 
नव्हता. विश्वाला आदि वा अंत असेल की नाही हा प्रश्‍न अप्रयोजकपणाचा आहे 
अस गोतपनुद्धाचा स्पष्ट निर्वाळा होता. इ. स. च्या प्रारंभानंतर गदवमेघ यस 
दोनयार ततके घडत रातिळे बावरून कलिवर्जा रण तोपर्यंत उद्भवले 


नव्हते हांच तकं सयुवितक वःटतो. ' बोद्वावतारे काल्युग | हा पुरोहित ब्राह्मणांचा 
नंतरचा शोध आहे. शातवाहन राजवंज्ञांचा दसरा क्वातकर्णी ( इ. र. १८४-१२८) 
वाकाटक वबंज्याचा प्रवरसेन ( इ. स. २७५-३३५ ) गप्ताचे सहाससद्रगप्त व 
चंदगुप्त (इ. स. २२०-४२० ) या राजानी सगवमेध केले थांचा उल्लेख पुवी 


यंऊच गअलळाय आहे. यावरून युग म्हणजे सहसखावधी वर्षांचा काळ व त्यांच्या 
समधत मनुष्यजातीची खालावल जाणारी ल्थिती हा सर्व प्रचार नंतरच्या 


ध्य 
क 
र! 
र्ट वात, र 
$ननवभारत तल. 
श्त्स्ट हट 
अमृतमहोत्सवी ४3/->३७ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे का. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषाठणशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र २१ 


या युगधर्माच्या प्रचारामागे दोन तीन हेतु नजरेस येतात. एक हेतु कलि- 
युगात म्हणजे सांप्रत काली विवक्षित ञआवारावर बंदी घालण्याचा दिसतो. या 
आचारबंदीने दोन गोष्टी साध्य झाल्या. वेदिक कालापासून चाल्त आलेल्या 
कित्येक संस्था परिल्यित्ययुसार आयोआयच वंद पडल्या होत्या. त्या संस्था 
कलियुगाच्या योग्यतेच्या नाहोत अज्ञा निर्णयाने प्राचीन धर्स्ञास्त्रांची पवित्रता व 
शेण्ठता यांचे संरक्षण होगार होते. आचारबंदीचे दुसरे साध्य म्हृणजे पुरोहित- 
वर्गाच्या स्वहितास प्रतिकूल आचारांचा निषेध वा प्रतिषेध हे होय, 

हे कल्बिजचि प्रकरण कालप्रवाहाबरोबर बाढत गेलेले आहे. युगधर्स- 
प्रचाराचा प्रारंभ होण्यापुर्वी रचलेल्या, सर्वात प्राचीन स्सृतीत व त्या स्मृतीवर 
विइवरूप, सेधातिथी, विज्ञानेश्‍वर वगेरेनी केलेल्या टोकात कलिवर्जांच्या व्यवत्थित 
याद्या तयार करण्याचा यत्ल केलेला नाहो. कलिवर्जाच्या तपशिलवार याद्या 
सापडतात त्या स्पृत्यर्यलार स्सृतिचंद्रिका इत्पादिनंतरच्या धसंग्रंथात होय. हेमाद्रीच्या 
नेतृत्वाखाली या याद्यांना चांगलीच बरकत आली होती (इ. स. १२७०). 

या तवे कलिवर्जात सुमारे ५५ विषय येतात. एक चतुर्थांश विषय वैदिक 
कालास अनुलक्षून आहेत. अग्निहोत्र, अश्‍वमेध, राजसूय, पुरुषभेध यासारखे 
यज्ञ पुर्वीच बंद पडले होते. ते विषय आता. कल्ियुंगास अयोग्य ठरले. वानप्रस्थ 
व संन्यास या संल्था देखील कलिवर्जात पडल्या. बोद्धधर्साच्या प्रसारासळे या 
संस्थानी कर्सकांडास अवकळा आणली. तेव्हा त्यांचा कलिवर्जात समावेश 
सनजण्यासारखा आहे. 


समुद्रयात ब्राह्मणास वर्ज पण शूद्रास अनुमत ठरले. इतर दोन वर्णाचा 
अनुल्लेख विचारणीय वाव्तो. कलियुगात ब्राह्मण व शूद्र या दोन वर्णाशिवाय 
इतरांच्या अनस्तित्वाचे ते योतक असावे, हा निषेध जातीय आचारात खंड 
पडू नये म्हणून सुचला असावा असा एक तर्क आहे. याच देळी समुज्ुयानांत 
निष्णात अले अरव, सूर वगेरे लोक भारताच्या किनार्‍यावर दिस्‌ लागले होते. 
त्यांचा संपक टाळावा म्हणून हो वलूप्ति आहे अले मानणे पुरोहितवर्गाच्या 
जीवनदृष्टीशी झास्त सुसंगत आहे. 

परकौयांचा संपक टाळावा म्हणून सुचलेले दुसरे कलिवर्ज म्हणजे द्विजांच्या 
वसतीचे देश ' यज्ञिय ' असले पाहिजेत हे होय. यज्ञिय देश म्हणजे परचिमसमत्रा 
* कुष्ण सारल्तु चरति सृगो यत्र स्वभावतः' असे या प्रदेशाचे सतूचे वर्णन असून 
हिजातीच्या आश्रयाचा हा एवढाच प्रदेश विहित आहे. इतर सव॑ पथ्वबीतल 


अनुक्रमणिका सद्धा 
म मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


रर नबभारत 


म्लेच्छदेश असून उपजोविकेकरता भागच पडले तर शूद्रांच्या वसतीकरता सोकळे 
ठेवण्यात आले आहेत. 


कलिवर्जातल्या नऊ केवळ वायदाच्या बाबती सोडल्या तर इतर अवदिष्ट 
विषय म्हणजे विवाह, अन्नव्यवहार, ब्राह्मणांची इतर वर्णाकडून सेवा, शारीरिक 
व विशेषतः स्त्रीजीवनविषयक पावित्र्य, प्रायश्िचित्ते, पातव्होइभव जुद्धो-अशुद्धी 
हे होत. या विषयांचे स्वरूप पाहिले म्हणजे जन्माच्या पहिल्या इवासापासून तो 
देहदहनावर्यंत सानवी जीवन पुरोहितप्रगीत कर्मकांडात किती जखडून टाकले असेल 
त्याची कल्पना येते. 


स्मृतिकारांनी कलिवर्जाची यादी वरील ५५ विष्यावुरतीच लांबविलो. 
पुराणांनी त्यात भर टाकली नसती तर ते नवलच घडले असते. पारादर स्सृतीत 
कलिवर्जे प्रकरणे असली तरी काही बाबतीत उदार दृष्टो राखलो होती. गत- 
धवेच्या एर्नावबाहास * नष्टे मृते ' या प्रख्यात इलोकाने अनुमति दर्बविली होती. 
सुहेरसुतक यासंवंधी नियम शिथिल केले होते. श्द्रायेकी पाच जातीपासून तरी 
न्राह्मणास अन्नग्रहण ग्राह्य मानले होते. आदित्य पुराणाने हे सर्व विणय 


स लि य आक 
कॉालवजातल टाकल. 


पुराजांचे सर्वात मोठे कतृ त्व म्हणजे ब्राह्मण जाती सोडून इतर वर्गातील 
सर्व जातीस सर्वात खालच्या शूत्र्वर्णात सामील केले हे होय. एवी उल्लेखिल्या 
प्रकाणे क्षत्रियांना व विशेषतः क्षत्रिय राजवंशाना शूत्रत्वास पोचविण्यास मनस्मूतीने 
प्रारंभ केला. परंतु कलियुगात इतर वर्ण वृषलतेप्रत पोहोचले असे जाहीर केल्यावर 
देखील संतु व याजवल्वय या दोन्ही स्मृतीत चार वर्णाचे अस्तित्व धरूनच त्यांची 
कतंव्ये सांबितलेली आहेत. न्नाह्मणांच्या कोपासुळे द्रवीड, लाट, वर्वर, यवन वगेरे 
जमाती क्षत्रियत्वापासून व्युत होऊन झूद्र झाल्या अभे सहाभारतात वणिळे आहे. 
यमस्सृतीप्रयाणे कलियुगात फक्त ब्राह्मण व शूत्र असे दोत वर्णंच ब्रिल्लक राहिले 
आहेत. परशुरामाने क्षत्रियांचा केलेला संहार निर्णायक झाला नाही म्हणून को 
काय वायु, सत्स्य, विष्णु व भागवत या पुराणांनी नवनंद राजवंज्याचा झोेवटला 
राजा नहापद्मनंद यांच्या बरोवर क्षत्रियकूल नष्ठ झाले व नंतरचे सर्व राजवंश 
शूद्र होत असे एकमताने जाहीर केळे आहे. विज्ञानेशवर व यादवांचा हेसाव्रि 
यांना चार वर्णाचे अस्तित्व साग्य आहे पण कसलाकर भट्ट (इ. १६१०-१६४० ) 
व रघुनंदल (इ. स. १५००-७५ ) याली कलियुगात ब्राह्मण व जूद्र एवढे दोनच 
वर्ण संभवतात असा निर्वाळा दिला आहे. ' बुद्धावतारे कलियुगे ' असा कल्यिंगाचा 
प्रारंभ असल्याकारणाने त्यानंतरचे सर्वे राजवंश आपोआप छूद्र ठरतात व त्याना 


| अनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि” 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र २३ 


सिहासनच्युत करण्यात दोष उद्‌भवत नाही. कलियुगांत ब्राह्मणाशिवाय इतरांना 
आलेले शूद्रत्व प्रत्यक्ष व्यवहारांत कसे प्रभावी ठरले त्याचे प्रात्यक्षिक महाराष्ट्र व 
बंगाल यांच्या इतिहासात पहावयास सांपडते. 

कलियुग म्हणजे मानवी अधःपाताची शेवटची पायरी असा प्रचार करण्यात 
युराणांचा हेतू स्पष्टच आहे. पुरोहित ब्राह्मणांना अनुकूल असलेली लमाज- 
व्यवस्था सुवर्णयुगाची असे निवरचित झाले म्हणजे त्यात प्रत्यक्षात दिसून येणारी 
सर्द स्थित्यंतरे कलियुगांतील अवनतिसूचक आहेत असे ओघानेच ठरते. विशेषतः 
जैन वोद्ध वगैरे पाखंडानी नवे आचारविचार, नव्या ईर्षा समाजांत उत्पन्न केल्या 
त्यांचा निराळा निषेध करण्याचे प्रयोजनच उरत नाही. ज्या पातकांच्या भारामुळे 
वृथ्वी कलियुगात दवून जाते ती पातके व्यासाची भविष्यवाणी म्हणून पुराणांत 
वणिलेली आहेत. त्या पातकांचे निरीक्षण केले स्हणजे पुरोहितवर्गास विशेष भव 
कसले वाटत होते ते स्पष्ट होते. व्यालाची भविष्यवाणी जी संकटे येणार म्हजून 
इषारा देते ती अशी आहेत : वणं घच आश्रम या समाजव्यवस्थेचा त्याग होईल. 
ब्राह्मणांच्या श्रेळत्वाचा इतर जाती इनकार करतील. शूद्र वेद, अर्थश्ास्त्रे, धर्मशास्त्र 
यांचे अध्ययन सुरू करतील. स्त्रियांचे लेंगिक पावित्र्य बिघडेल. भोजन, व्यवसाय, 
विवाह या संबंधीची बंधने पाळली जाणार नाहोत. सर्व वणे किंबहुना स्त्रिया 
देखील संन्यासाची दीक्षा बळकावतील. सारांश “ शूद्रप्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति 
कलो युगे” कलियुगात घडून येणाऱ्या अनन्वित पायांच्या याच्या सूळ पुराणातच 
वाचून पहाणे योग्य होईल. 
इंश्वरी अवतार व प्रतिमापूजन 

ईदृवराने माणूस निर्माण करण्याऐवजी भाणुसच आपल्या अनुभवसदूश 
ईकवर निर्साण करतो हा प्राचीन अवस्थेतील सर्वसाधारण नियस आहे. भारतात 
प्राचीन काळापासूनच वृक्ष, जनावरे व॒ इतर प्राण्यांची पूजा करणाऱ्या जमाती 
होत्या व आजही आहेत. विष्णूस वराह, कूर्म, मत्स्य इत्यादि अनेक अदतार देऊन 
था स्थाईक व इतर परकोय जमातींचा पौराणिक समाजात कसा अंतर्भाव केला 
याचा उल्लेख पूर्वी आलाच आहे. 

$5वरी अवतार व ईश्‍वरी प्रतिनापूजन यांचा भारतोथ मानसात केव्हा ब 
कसा शिरकाव झाला हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्रग्वेदातील अग्नि, इंद्र व वरुण 
या तीत देवतापैक्ती फक्‍त इंद्रास जवळ जवळ सानुषी स्वरूप दिलेले आहे. सुंदर 
हनुवटी, भव्य श्िरस्त्राण ( सुशिप्र ), सोनेरी रंगाचे बाहू, ( हिरण्यबाहु ) 


८ 


हरिताइव रथात बसलेला असे त्याचे वगत आहे. त्याचे गुणावगुण बाह्य स्वरूपास 


अनुक्रमणिका 
ग मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२ नवभारत 


अनुरूप असेच माणसासारखे आहेत. तो यथेच्छ सोम प्राशन करून सत्त होतो व 
सुंदर स्त्रियांच्या सागे लागतो. तथापि इंद्र हो स्वतंत्र देवता असल्याकारणाने 
तिचा संबंध ईश्वरी अवतारास जोडणे उचित नाही. फार तर प्राचीन माववाला 
देवता म्ह्णजे मागसाचीच उच्चतर आवृत्ती या पलीकडे कल्पना करणे कठोण 
जाते एवडेच त्यावरून सिद्ध होते. करवेदात इंद्र हा च्ळग्व्पांचा नातू आहेव 
वामदेवाच्या तोंडात “ सीच मनु व सोच सूर्य होतो. ” असे हत्द घातले आहेत. 
परंतु यात अवताराची कल्पना गित आहे असे सानगे लयुक्तिक नाही. 
येशू ख्थिस्त हा ईश्वराचा पुत्र मानलेला आहे व जांतच्या शुभवर्तमानात 
:“ त्याच्या पूर्वी मी होतो ” असे वावय आहे. त्यावरून विश्वत धर्मातही 
अवताराची कल्पना शोधणे म्हणजे शब्दांची असमर्थनीय ओढाताणच होजार आहे. 


बुद्धाच्या पुर्वीच्या उपनिषदांत वा वुद्धाच्या नंतरच्या प्राचीन उपनिषदात 
अवतारकल्पनेचा मागमूस नाही. पुनर्जन्म व कमंविपाक यांच्या चकात फिरणाऱ्या 
सृष्टिक्रमास परमेश्‍वरी ढवळाढवळीचे विज्षेष प्रयोजन वाटत नाही. बोद्धधर्माच्या 
भरभराट्काळी अवतारांचा नामनिदेश नाही. ' यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति 
भारत? व “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्कृताम्‌' या भगवदगीता बचनानी 
अवतारांना लोकप्रियता प्राप्त झालो, हे निर्विवाद आहे. परंतु 'जगवद्गीता हो 
बौद्ध धर्मानंतरची आहे. कृष्ण व इतर प्रादेशिक देवतांना सनातन धर्मात सामील 
करण्याची जी लाट उसळली तिचा तो परिणाम आहे. 


पोराणिक धर्मात ईरववराचे दहाही अवतार विष्णूचेच आहेत हे एक 
चितनीय सत्य आहे. तसेच पाहिले तर शेवपंथाचा विस्तार वेष्णवपंथाच्या 
सानाने कितीतरी अधिक झज्ञाला. परंतु अवतार घेण्याचा प्रसंग आला तर 
त्याचा भार विष्णूवरच पडलेला आहे. वास्तविक वेग्णव पंथाला अवतारांची 
विशेष आवड्यकता नाही. भकतीमुळेच विष्णु अथवा बासुदेव प्रसन्न होतो अशी 
त्या पंथाची धारणा आहे. निष्ठुर कमविपाकावर भक्‍ती हो तोड आहे. तिष्णु 
हो सात्विक देवता म्हणून ल वेष्णवपंथ जातिभेदास प्रतिकल असल्याने सपाट 
प्रदेक्ञातील ज्ांतताग्रिय जसातीत वंष्णज पंथ लोकप्रिय असे. या लोकात त्या त्या 
जमातींची मत्स्य, वराह, नरसिह, शेषपसप, कम वनेरे प्रतीके पूजास्थाने 
असण्याचा संभव बराच आहे. गुप्तकालात जेव्हा पोराणिक धर्म सहत्त्वास 
चढला त्यावेळी विष्णूचे लोकप्रिय अनतार वराह, सूय, क्वचित बुद्ध हे 
असत. त्या काळच्या देवतात परशराम, राम, बलराम, कृष्ण वगेरेस विदेष 


स्थान नसे. राम, कृष्ण, परश्षुराम वगेरे आक्रसक व आडदांड जसातोंच्या 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


णक 
ग १6 9 भ क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्थिक तंत्र २५ 


पुजास्थानास शांतताप्रिय वेष्यव जमातीत स्थान मिळाले नाही हे साहजिक 
वाटते. या शांतताप्रिय जमातींना सनातन समाजव्यवस्थेत ओढण्याचा प्रसंग 
आला तेव्हा त्यांच्या पुजास्थानास विष्णूचे अवतार करणे हा सरळ व सोपा 
मार्ग होता. नाही स्हणावयाल संहारक रुद्राल एकदाच अवतार घण्याचा प्रसंग 
आलेला आढळतो. ऐतरेय, कोथीतकी व॒दातपथात अक्षी कथा आहे को 
प्रजापतीने एकदा आपल्या कन्येशीच संभोग केला. तेव्हा रागावलेल्या देवानी 
तापट रुद्राला भूतपतीचा अवतार दिला. परंतु हा प्रयोग देवांच्या कोपशमना- 
करता ज्ञाला, सानवजातीत धर्मसंस्थापनेकरता नाहो. 


ईदवरी अवतारासमवेत वा नंतर प्रतिमापूजन हो पुरोहितवर्गाच्या कर्म- 
कांडाची व उपजीविकेच्या सोईची सहजगत्या सुचणारी पुढची पायरी आहे. 
थज्ञयागप्रधान वैदिक धर्मांत सातिपुजेस स्थान नव्हते. यास्काने तर देवतांना 
मानवी स्वरूप असणे शक्‍य कसे असा प्रश्‍न विचारला आहे. सिंधुसंस्कृुतीत मात्र 
आतापर्यंत उपलब्ध झालेल्या शिक्क्यावरून पश्षुपतीची प्रतिकृती प्रचलित असलेलो 
दिसते. पाणिनीच्या समाजात ( इ. स. पु. ४५० ) देवमूतींची पुजा होती. पाणिनीने 
उपजीविकेचे साधन, क्रयविक्रयाच्या वस्त, पुजास्थान वगेरे मूर्तींचे वर्गीकरण के 
आहे. देवळातली मूति पुजाथ॑ अथवा उपजीविकार्थ अस्‌ शकेल पण तिची खरेदी- 
विक्री करता येत नाही, असे तो उदाहरण देतो. याशिवाय देवळातील, चल व 
अचल, देवलक, पण्याकरता, मोर्य राजानी ५ुरस्कारलेल्या असेहो पतंजलोने प्रतिमांचे 
वर्णन केलेले आहे. या संदर्भात शिव व स्कंद यांचा विशेष नामनिदेद् केलेला आहे 


प्रतिमापूजन हा बौद्ध पाखंडाला फुटलेला फाटा आहे असा एक तके आहे. 
स्वामी विवेकातंदानीही असल्या तर्‍हेचे विधान केलेले आढळते. विष्णुळ्पा व 
शिवळृपा यावर तोड म्हणून बुद्धकृपेचा प्रसार करणारा महायान पंथ पुढे आला 
हे खरे आहे, परंतु एकतर सनातन धर्मात मूतिपुजेचा प्रसार बराच झाल्यावरच 
महायान पंथ विज्लेष उदयास आला हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय भारतात 
बौद्धदेवाळ्ये व वद्धर्सात बिज्षेष केव्हाच दिसल्या नाहोत याकडे दुलंक्ष्य करणे 
योग्य नाही. वोद्धानी बुद्धावशेषाभोवती बांधलेले स्तूप, तीर्थस्थाने ज्ञाली, स्तूपाच्या 
तिपिसतानी निर्माण झालेल्या चिलोभनीय शिल्प व चित्र कलेने जनतेस विलक्षण 
भुरळ घातली. कलावंतानी केवळ ज्ोभा म्हणून स्तूपांच्या सभोवार प्रवेशद्वारा- 
वर यक्ष-यक्षिणींच्या प्रतिमा कोरून सोंदयंवृद्धी केली, तथावि या सर्व कलाविकासात 
प्रत्यक्ष बद्धाची प्रतिमा कलाकारानी कटाक्षाने टाळलो आहे. या सर्वास प्रतिक्रिया 
म्हणूनच सनातन पुरोहितवर्गाने मूतिपुजेचा आश्रय व पुरस्कार केलेला दिसतो 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, बाई 


२६ नवभारत 


पाणिनीच्या काळी तुरळक असलेल्या मूर्तीना गुप्तकालात चांगली भरती आलो. प्रथम 
विष्णू, शिव, शक्‍ती, सूय व गणपति यानांच मूतिपूजेत अग्रस्थान दिलेले आहे. 
या कालात शेब व देष्णवपंथ प्रबळ असल्याकारणाने शिव व विष्णु याना देवळात 
विद्वेष प्रवेश मिळावा हे नेर्सागक आहे. शेवपंथ अधिक वरचढ म्हणून ज्रिवावरोबर 
त्याचे कुटुंबीय शहवती व गणपति याना स्थान मिळणे अटळच दिसते. लक्ष्मीसारख्या 
शांत देवतेऐवजी शक्‍तीसारख्या उग्र देवतेस साग्यता दिलो हे त्याकाळच्या वाता- 
वरणाचे सूचक आहे. इराणांतून इ. स. च्या सुमारास आलेल्या भोज व सग जमातींनी 
प्रयाय जवळ सूर्योप(सना वरीच लोकप्रिय केलेली होती. शवतीजवळ कातिकेय व 
गणपति थापैको कोणास स्थान असावे याबहल बराच काल संभ्रम उत्पन्न 
झालेला दिसतो व पुष्कळ वेळा गणपतीस प्रवेशद्वारीच थांबावे लागलेले आढळते. 
परंतु इ. ल. ९००-१००० सुमारास गणपतीला, विशेषतः पडचिम भारतात, 
शक्‍्तीसोबत स्थान दिले गेले, प्रथम प्रथम परशुरास, रास; बलरास, कृष्ण वगेरेचा 
मातिपुजेत बराच काळ मागमूस लागत नाहो. 


पाणिनीच्या काली प्रतिसापुजनास प्रारंभ ज्ञाला होता, हे स्पष्ट आहे. तरी 
पहिल्यांदा प्रतिमापुजनास कसीच लेखलेले दिसते. दोन चार शातकानंतरच्या 
मनुस्मृतीत ( इ. स. पुर्व २००-इ. स. २०० ) मूतिपुजेवर उपजीविका करणाऱ्या 
ब्राह्मणास * देवलक ' असे तुच्छतेने म्हटले आहे. मूतिपुजेचा विज्षेष प्रसार ग॒प्त- 
सासझाज्यात ब नंतरच झाला. दक्षिण भारतात अगदी पहिल्यांदा देवळे ताहावंत 
सामानाची बनवलेली घे म्हणून तात्पुरती असत. मूर्ती देखील लाकडाच्या वा 
भितोबर रंगानी काढलेल्या असत. 

सूतिपुजा त्याज्य असलेल्या किवहुना मूतिभंजक धर्मातही कळत न कळत, या 
नाहो तर त्या रूपाने प्रतीकांचा शिरकाव आढळतोच. ई5वराचा मनुप्यरूपी अवतार 
ब म्हगून मनृप्यर्यी प्रतिमा एखाद्या धर्पात प्रचलित असल्या तर धार्मिक पवित्रतेचा 
विध्वंस होतोच असे नाही. लहानपणापासून होत असलेल्या संस्कारामुळे अगदी 
विचित्र, अकल्पनोय मूर्तीश्षी मागसांच्या पत्ित्र भावना संलग्न होऊ शकतात हा 
हिडु धामियांचा अनुभवच आहे. तथापि अवतारकल्पना वा मनुष्यरूपी मूर्ती यांत 
धारमिक-पवित्रता-विनाशक अशी भये दडलेली आहेत याकडे दुलंक्ष्य करणे उचित 
नाही. इंइवराला मनुष्यरूप दिले तर पुरोहितवर्गास दुहपयोग करण्यास चांगलेच 
साधन मिळते. ई$वराच्या तोंडी वाटेल ते शब्द घालून कोणत्याही संस्थास बा 
आचारास पवित्रता आणणे सोपे होते. “ चातुर्वण्पं मयासृष्टं गुणकर्सविभागदा; !, 
अथवा “ ये स्युः पापयोनय: स्त्रियो तेश्‍्यास्तथा ऱूद्रास्ते$पि ” हे कृष्णावताराचे शाब्द 


| मुशीत विव ० 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र २७ 


उदाहरणादाखल आठवण करण्यासारखे आहेत. मूर्ती व प्रतिभा यांच्या बाबतीत. 
सदभिरुचीच्य! मर्यादा नेहमीच पाळल्या जातील असेही खात्रीने सांगता येत नाही. 


इइवरास ननुष्यर्यी अवतार दिला म्हणजे मनुष्याचा जीवनक्रम व मनुष्यांचे 
सद्गुण दुर्गुण ईइवरास लावण्याची वाट सोकळी होते हे एक आणखी मोठे भय 
आहे. हिर्पुराणें असल्या तर्‍हेच्या प्रकारांनी ओतप्रोत भरलेली आहेत. असल! सोह 
प्रत्यक्ष धर्थप्रचारकासही आवरता आलेला दिसत नाही. मग सर्वसामान्य जनतेत 
विकृत आचारविचार मुबलक पसरले तर ते विलक्षण नव्हे. इश्‍वराचा मनुष्यरूपी 
अवतार आणि हिंदूंची गुरुजनांची संस्था यांचा शत्यक्ष सवध कोडपर्यंत जोडता येतो 
हा तात्त्विक वादविवादाचा विषय होऊ इकेल; परंतु व्यवहारात ईश्वरी अवतार व 
गुरु विशेष भिन्नता पाळलेली आढळत नाही. “ पवित्र पुर्या "च्या मालिका सवच 
धर्मात आढळतात; परंतु तुलनाच करावयाची तर एखादा रास्पुटिन सोडला तर 
ख्किचन धर्मात ' पवित्र ' पुरुष तुरळकच भाले गेले व जे ' पवित्र ' म्हणून सानले 
गेले त्यानी पवित्रतेचे पालन कसोशीने केलेले आहे. इस्लासी धर्मात पौर व अवलिया 
यांचे इतिहासांत बरेच प्रस्थ अनुभवास येते. इल्लामी धर्माचा बराच सोठा प्रसार 
जगाच्या मागासलेल्या प्रदेशांत झाल्याकारणाने असल्या मागासलेल्या जमातीत 
: पवित्र? पौर व अवलिथा यांचे जीवन व चरित्रक्रस पुष्कळदा विलक्षणच असत. 
तथापि गुरु आणि बुवा याली हिंदु जोवनांत व समाजांत जो धुडगूस घातला व 
आजही घालत आहेत त्यास इतरत्र तोड सांपडेल असे बाटत नाही. या संस्थांच्या 
इतिहासाचे जर पृथक्करण केले तर मनुष्यरूपी अवतारकल्पनेचेच ते बिषारी फळ 
आहे असाच निष्कर्ष निवतो. 

गुर या संल्थेचे अगदी अलीकडचे वर्णन एका दोघं अनुभवी व अभ्यासू 
निरीक्षकाच्या शब्दात सापडते. अवे ढुव्वा आपल्या “ हिंड चाली व॒जौवन 
व्यवहार? या उत्कृष्ट ग्रंथात सांगतो. “ वेदान्तसारावरून स्पष्ट दिसते को 
हिंदूंचा गुर्वाबत आदर्श फार उच्च पातळीचा आहि. वस्तुस्थिती मात्र फार 
निराळी आहे. गुरूच्या कृपेने व त्यांच्या पादक्षालनाने शरीर व आत्मा शुद्ध होतो 
असा हिंदूंचा परस विदवास आहे. गुरूने निर्देशिलेली दक्षिणा पणे करण्याकरता 
आपली वायकापोरेही विकण्याची त्यांची तयारी असते. राजे व सरदार लोक 
यांच्या थाटापेक्षाही गुरूंचा थाट अधिक असतो. काहो गुरु संचाराकरता निघतात 
व दक्षिणा-दाते मिळण्याकरता वाटेल ते उपाय योजतात. या. दक्षिणा-दानास 
गुरूंचे पादक्षालन असे नाव आहे. नाखूष झालेला संतप्त गुरु तोंडावर जेणमार 
करण्यापासून तो बायकासुलांची जप्ती करण्यापर्यंत अनेक शिक्षा फर्मावतो. या 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मड नवभारत 


वाबतीत वेष्णव गुख्पेक्षा झे गुर पतकरले. गुरूची कृपा म्हणून वैष्णव गुरूचे मूत्र 
यात्रेकरू प्राशन करीत अते कुड्गोंडूर मठ व चिन्नरायपट्टम्‌ मठ याना भेट घेऊन 
आलेल्या प्रत्यक्ष यात्रेकरूनीच मता सांगितले आहे. आपल्या वाथकांना विधिएर्वक 
ईवराच्या म्हणजे मठाच्या सेवेस अर्पण करण्यावर शैव व वैष्णव या दोघांचाही 
दृढ विश्‍वास आहे. या स्त्रियास लिंगवसवी ब गरुडवसचो था नांवाने समाजात 
ओळखतात. गुरु आणि वर यात भेद नसल्या कारणाने या बसव्यांचे जीवन 
कशाप्रक्यारचे असेल याची कल्पना करणे कठडौज नाहो. प्रत्येक जातीला व पंथाला 
गुरु असतो. राजांचे, सरदारांचे व धनबान्‌ लोकांचे गुरु त्यांच्या समवेत परिवारात 
असतात. 
अंबे दुव्वाच्या ग्रंथांत इ. स. १८०० सालच्या सुमारास पंथांचे गुरु कज्ञा- 
तर्‍हेचे धर्मपालन करीत याचा परिस्फोर केला आहे. पंथांच्या गुरूशिवाय व्यक्‍ती, 
कुटुंबे आणि जाती यांच्या गुरूंता सुळतुळाट क(ल परवांपर्यंत कसी माजलेला 
नव्हता. आज कित्येक झतके खालपासून तो अगदी वरच्या सामाजिक थरांता गुरु 
आणि वुवा यानी किती पछाडले होते याचा वानगीदाखल म्हणून महाराष्ट्राचा 
इतिहास तपासून पहाण्यासारखा आहे. त्याच्या कालाच्या मानाने धर्मातर, राज्य- 
शासन वगेरे बाबतीत ज्रिवाजीने बरोच सगयज्ञता दाखविली तरी सभोवतालच्या 
देवभोळेपणाच्या वातावरणापासून अलिप्त राहणे त्यास अशक्यच होते. चिंचवडचा 
गोसावी मोरया देव व त्याचे वंगज चितानणी, नारायण वगेरेचे भोसले घराणे, 
शहाजी, शिवाजी व शाहू या सर्वापाही सोठेच अल्थ असे. त्यानी मराठी राज्य व 
विजापूरचे इस्लामी राज्य अज्ञा दोहोंवाजूनी नोठमोठ्या सनदा व इनामे मिळवून 
वाडे व वागवगीचे उठवले होते. इ. स. १७०५ सालो निकड होती म्हणून येसू- 
बाईने पत्र लिहून या गोसाव्याव्हडे पैशाची याचना केली ! सूर्योपासक गोपाळ भट 
यास गुरु मानून जिवाजीने मंत्रोपदेश घेतला होता. मोनीवावा यांचा प्रसाद स्हणून 
ज्िवाजीने त्याच्या तोंडातले उच्छिष्ट आपल्या हातो ग्रहूण केले. बागकोटच्या 
खाडीपाझी बाबा याकूत याच्या मिज्ञीचा एक पांढरा केस प्रसाद म्हणून शिवाजीने 
हातावर घेतला. महापुरुष देवभारतीपासून “ जा, नववे दिवशी साठेर व मुल्हेर 
हे किल्ले फत्ते होतील '” असा आशीर्वाद शिवाजीने मिळविला होता. समर्थ राम- 
दासाची व शिवाजीची भेट इ. ल. १९७३ नंतर झालो हे स्पष्ट आहे. त्यांच्या 
प्रभावळीतील चार क्षिष्यांपैकी रंगनाथस्वामी चंगोभंगी असूच सरदारी थाटाने 
राहत. भागम्मा व चंद्रम्मा या. शिष्यिणींची संगत पाहून ज्रिवाजीच्या मनात 
किल्मिष आले म्हणून रामदासस्वामी मधे पडले असे दिसते. दुसरे केशवस्वामी 
यांस बाहेरख्यालीचे व्यसन होते. या व इतर न उल्लेखिलेल्या कित्येक पवित्र 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाइं 


'नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र २९ 


इसामीस लिवाजीने उदारहल्ताने दिलेलो इलामे, वतने व दक्षिणा कागदोपत्री 
नथूद आहेत. 


_. 


पेडावे घराण्यात ब्रहमोखस्वानी या भागवरामाच्या अवताराचे मोठे प्रस्थ 
असे. ज्या काळात पायदळ त्वाराचे मालिक वेतन लुभारे ह. ५ ब घोडेस्वाराचे 


रु. ६ ले २० असे त्या दिवसात घा स्वामीची वाषिक प्राय्ती रु. २५००० च्या 
खाली नव्हती. ' वसई न आली तर या राज्यात राहील त्याचे संन्यासपण लटके ' 
अश्ली याले एवा प्रतिज्ञा केलो होती तरी वसई स ! नाही! याच ल्वासीने 
“चुत संतान व्हाथे एले ओषधे हत्या साणांबाई राणीस दिले होते. 
तथापि शाहूस पुत्र झाला असे इतिहास सांगत नाही. ब्होकस्वासी वाजोरावात 


१ 
गोउमोडो सि जेरीस 


सोंठसोठो कर्जे देई ब तगादा लावून त्यास जेरीस आणत अते. या ब्रह्मेरळूस्वासी 
शिवाय रामजोशी सोलापूरकर, भाऊमहाराज वगेरे अतेक प्रकरणे पेशवाईत 
उदयास आली होती. 
इंदइवराचे सानृुषी अवतार, पंथाचे व व्यक्तोंचे गुळ, इतर ' पवित्र ! मानलेले 
लोक याच्यामुळे सर्वसाधारण जनतेची दिशाभूल होणे साहजिक होते. सववत्र 
पसरलेला भोळसटपणा पुरोहितवर्गाच्या स्वार्थाल किती पोषक ज्ञाला याची 
चमत्कारिक उदाहरगजे वारंबार नजरेस पडतात. परदे शानी यासंबंधी टिपून 
ठेवलेले अनुभव कधी करसणूक करगारे तर कधी उद्ेगकारक आहेत. वांज्ञोट्या 
बायकांस लंतती व्हावी म्हणून &*वरो प्रसाद प्राप्त करून देणाऱ्या देवळाचा 
अनेक प्रवाऱ्यांनी निदेश करून तेथे घडणाऱ्या प्रकारांचा परिस्फोट केला आहे. 
इटालियन प्रबासी पिएट्े ड. ला. व्हाळ (इ. स. १६२२) सांगतो को तो 
हाताने न जेवता काट्या चमच्याने जेवला म्हणून व त्याच्या नाखुषीकडे लक्ष त 
देता त्याच्या वाही खालील हाताचा व छातीचाही रंग तोंडा एवढाच --- 
इवेत आहे असे उघड झाल्यावर जमलेल्या लोकानी देवर, देवर म्हणत घोष केला 
ब स्वतःस धन्य मानले. अ्जुचत व इतर आजानुबाहू माणसांची प्राचीन धमंग्रंथात 
किती धन्यता मानली आहे ते प्ररू आहे. निकोली मनुची ( इ. त. १६५६) 
गोवा प्रांतातील सान टोम गोवच्या जात कारदाळाा नावाच 


नट व तह . तह... 
अरा कथा सागता काताघ 


अनुक्रमणिका | ल्ल 
शक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


३5 नवभारत 


पुरीस उमटला तेव्हा पुजाऱ्यांनी त्यास देव म्ह॒गून देवळात रहावयास नेले. तेथे तो 
सुग्रास भोजन ब सुंदर, सुंदर सुळो भोगत कित्येक वर्षे होता. शेवटी था जीवनास 
कंटाळून एक दिवस देवांचे हिऱ्याचे डोळे व इतर वरोच संपत्ती गुंडाळून त्याने 
गोव्यास पोवारा केला. | 

परेंच प्रवासी बर्न्या (इ. स. १६५६-१६६८) आपला जगल्याथवुरीच्या 
देवळाचा अनुभव सांगतो: “' पेसा व बडेजावी संपादावी म्हणून या बर्सांधतेस 
ब्राह्मण उत्तेजन देतात. ते इतके दुष्ट व तिरस्करणीय आहेत को स्पष्ट व पुरेसा 
पुरावा मिळेपर्यत सी यावर विश्‍वास ठेवण्यास तयार नव्हलो. हे लवाड ब्राह्मण 
एखादी सुंदर सुलग तिवडतात व तिळा जगन्नाथाची पत्नी बनवतात. चांगली 
वांगाडून देवळात झोपली म्हणजे प्रत्यक्ष जगस्माथ तिच्प़ावरोबर रात्र घालविण्यास 
येईल अक्की तिची समजूत करून देतात. पुढील वर्षं, सणवार पिके वगैरे कशी 
असतील याची चोकशी देवापासून कराबी म्हणून तिला वजावतात. रात्री 
बारक्या दरवाजाने एक ब्राह्मण तोतया आत शिरून तिचा उपभोग घेतो 
सकाळी तिला जगत्नाथाच्या शेजारी बसवून दुसऱ्या देवळात मिरवणकीने नेतात 
द रात्री जगन्नाथ काय बोलला ते तिच्याकडून जाहीर वदवन घेतात. !” 


तिरुपतोच्या प्रल्यात देवळात लोकांच्या धर्मभोळेपणाचा पुरोहित ब्राह्मण 
कसा गेरफायदा घेत त्याचे वणंन अंबे डुब्वाने (इ. स. १७९२-१८२३ ) पुढौल- 
प्रमाणे केले आहे: “' तिरुपतीच्या देवळातील प्रकार उल्लेखनीय आहे. व्यंकटे- 
इवराची वाषिक रथयात्रा निघते तेव्हा देवळातील क्नाह्मण संदर स्त्रियांवर 
टेहळणी ठेवत!त. नंतर त्यांच्या नवर्‍याजवळ वा पित्याजवळ जाऊन याचना 
भाकतात कौ ' हो स्त्री देवाने आपल्या सेवेकरता निवडली आहे ' विचारी लोक 
त्यास धुडकावून लावतात. परंतु इतर ती देवाची कृपा समजून आपल्या वायका 
सुली ब्राह्मणांच्या हवाली करतात. देवदासीत भरणा पडतो तो असा. था स्त्रियास 
वृद्धत्व आले म्हणजे देवसेवेची खूण म्हणून त्यांच्या मांडीवर वा स्तनावर ताप- 
लेल्या लोखंडाचा डाग देतात व कलियुगलक्ष्मी म्हणून त्या बायका सर्वत्र फिरतात. 
तिरुपती, जगन्नाथपुरी वगेरे सर्व जातीना व वर्गाना एकत्र आणण्याची देवस्थाने 
” वांझोट्या बायकांना गर्भे राहावा म्हणन प्रसिद्ध असलेल्या देवळांची व 


-५/७ 


होत. * 
तेथील प्रकारांची इतिहासवार यादी केली तर तो एक ग्रंथच होईल. इत्यलम्‌. 
ग्रहस्थाश्रमाची प्रशांसा 


गृहस्थाश्रम नाहो तर कर्सकांड नाहो. कर्मकांड नाहो तर पुरोहित ब्राह्म- 
णांचा चरितार्थ नाही. अशी परिस्थिती असल्याकारजाने पुराणातील नेतिक 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नागवणुकीचे धार्मिक तंत्र ३९ 
सासाजिक मूल्ये गृहस्थाश्रमास पोषकच असावीत हे ओघानेच येते, जेनांनी व 
वोद्ांनी पुरस्कारलेळे संत्यासाचे ध्येय पुरोहितांच्या उपजीविकेच्या मुळावरच 
कुठार होती; म्हणून संन्यास ब वानप्रस्थ कलियुगात अनुच्धित व वर्ज्य ठरलो तर 
त्यात नवल नाही. सत्स्य पुराणात कर्मयोगाच्या आवरणाकिवाय ज्ञानयोगाचा 
मार्ग खुला होत नाहो हे तत्त्व वारंबार प्रतिपादलेले आहे. गृहस्थाश्रम शिष्ट तंसत 


असावा म्हणन पातिब्रत्य व कोटंबिक जीवन याविषयी हव्या तशा भाकडकथा 
सर्वत्र विख्रलेल्या आहेत. कूर्मपुराणात तर कोट्‌्स्बिक़ जीवनाची महती प्रत्यक्ष 


देवताच आपल्या तोंडानीच सांगतात 

जनांचे यती व वोद्धांचे श्रमण एकंदर समाजस्थर्यास बाधक ज्षाले हे 
कोटिल्याच्या अर्थशास्त्रात स्पय्ट दिसते. पत्नी व मुले यांच्या चरितार्थाची व्यवस्था 
केल्याशिवाय व संन्यास घेणाऱ्या गृहस्थास कोटिल्याने शिक्षा निदिष्ट केल्या आहेत. 
कोटिल्याची दृष्टी यांबावतील धाभिक नसून निव्वळ व्यवहारी आहे, याचा 
पुरावा अथंज्ञास्त्रात पुष्कळ सापडतो. वोटिल्यास ब्राह्मणांना करभार माफ असावा 
हा नियम मान्य नव्हता. 


सनातन धर्म आणि अहिसा 


जेन व बोद्ध पाखंडाची अहिसा हे एक सलातन पुरोहितवर्गापुढे मोठे 
नेतिक कोडे होते. त्यांतून त्या जातीनी व्यवहारी माग काढलेला दिसतो. त्ररग्वेद- 
कालापासून आर्य जमाती मांसाहारी, गोमांस भक्षकच असत. इंद्राकरता किती 
वेल मारले याचो नोंद क्रग्वेदांत आहे. पाहुण्याच्या सन्लानाथ गाईवर सुरी 
चालविण्यास तयार असलेल्या यंजमानाची “ गरीब गाईस मारू नको अशी 
काकुळती केलेली आहे. पुढे धर्ससूत्रात ' न निर्मासो मधुपर्की भवेत ' या वाक्याते 
पाहुणचाराचे कतंव्य निःसंदिग्धरीत्या बजावून सांगितले आहे. गृह्यतूत्रात श्राद्ध- 
प्रसंगी पुढील आदेश व धमक्या दिलेल्या आहेत 'यो नाइनाति द्विजो भांसम्‌ नियुक्‍तः 
पितृकर्सणि । स प्रेत्य पश्ञुतासेति संभवान्पंचविशतिस्‌ ॥। भगवान्‌ मनुदेखोल मचय- 
सांसावर अगदीच बंदी घालीत नाहो. मनु म्हणतो, “ न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये 
नच मेथुने। प्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌ निवृत्तिस्तु महाफला || 

जेन बौद्ध पाखंडाविरुद्ध केवळ प्रतिक्रिया म्हणून पुरोहित ब्राह्मणानी सद्य- 
मांसाचा त्याग केलेला दिसतो. आजदेखोल आसाम बंगाल प्रदेशांतील ब्राह्या 
सत्स्याहन प्रिय आहे हे फार सूचक आहे. हिला-अहिसा या कटास समाधानकारक 
लर देणे पुरोहितवर्गास कठिणच गेलेले आहे. महाभारतात खरी अडचण 
ढोल इलोकात स्पष्टपणे मांडलेली आढळते. हि कंचिदपि पड्यासि 


ष्य 


अनुक्रमणिका | सदर नक 
धड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह शः 1 डर क 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, बाई 


३ नवभारत 


जौवन्तर्नाहिसया । सत्वेः सत्वा हि जीवर्ति दुबलर्बलवत्तरा: || ' अहिसेचे पाळत 
अस्थानी केल्यास पाप लागते अज्ञी पुराणांची धारणा दिसते. वासन 
पुराणात राजा सुकेज्रिन्‌ सानवधर्माचा स्वीकार करतो म्हणून त्यास शिक्षेस 
पात्र व्हावे लागते. वराहउुराणात संयझन नावऱचा ब्राह्मण व निष्ठ्रक नावाचा 
व्याध यांची कथा आहे. त्यांच्या वादाचे पर्यवसान असे आहे कौ स्वर्गातून एक 
विनान खाली उतरते व त्यात आरोहण करून व्याध स्वर्थी जातो. घर्मव्याध ब 
मातंग यांचा संदाद याच स्वरूपाचा आहे. 


प्रत्यक्ष व्यवहारात आपल्या वर्गीय हिताकरता पुरोहित न्राह्मांची 
प्रयोग करण्यत्स मागेपुढे पाहिलेले आढळत थाहो. अशोकाने इतर पंथास सहिषण्युता 
र 
* शोकासारखा क्तंबगार सस्तार सिहासनाबर होता तोपर्यंत त्याची धर्भश्ञासत- 
संस्था सुरळोत चाललो होती; परंतु त्याच्या नंतर मोर्य साप्ाज्य उडळमळी 


रो ८-१० दर्षपेक्षा जास्त 
राज्योपभोग नाला नाही हे डळमळीत स्थितोचेच योतक आहे. नगधाचा शेवटचा 
राजा दृहद्रथ हा आपला ऐवज अज्योक' याच्याप्रथाणेच वोद्धांचा चहाता होता. है 
ब्राह्मणवर्यास सहून झाले नाही व त्या कलहाःचा शेवट वृहम्रथराजा सेत्याची 
पहाणी करीत असता त्याच्यावर भरदिवसा प्राणघातक हल्का करण्यात आला. 
त्यांचा मारेकरी त्याचाच भाह्यण परधान पुष्यमित्र शुंग होता. राजधानीतील 
एखाद्या बलवान पक्षाचा पाठिवा असल्याशिवाय हे धाडस व विनवोभाट 
राज्यक्तांती शक्‍य नव्हती. याच पुष्यमित्र शुंगाच्या प्रेरणेने ननुस्मृतीची रचना 
आलो असे दाखविणारा तराच अंतर्गत पुरावा दिसतो. मनुस्मृतीचा सर्वसामान्य 
उहेंश संशयातीत आहे. नन्दातम्‌ क्षत्रियकुलम्‌ व कल्युगांत ब्राह्मण व शूद्र वाजिवाय 
इतर दर्णास स्थान नाही ही मनुत्मृतीची प्रस्थानतत्वे आहेत, त्याचा रोख स्पष्टच 
दिसतो. एका प्रसिद्ध इतिहासकर्त्याच्या शब्दांत सांगाबघाचे तर ब्राह्मण मंत्र्यांनी 
पुनः पुन: केलेल्या घातपातासुळे मगध व पारलोएत्र भारतोय कातल्यावर गप्त 
साग्राज्य उदयास येईपर्यंत नामदोषच राहिले. तातील 


(ज्य सोगले. परंतु त्यांच्या 
नंतरच्या ८-१० सोयं बंश्मजांच्या वाट्यास तरासर 


- तेठ्रित वर्गाच 
गानसर हत वगाच्या रोष भास बळी ल दसरा राजवंञआ फान- 
पानतर उुसाहत वर्गाच्या रोषास बळी पडलेला दुसरा राजवंश स्हणजे 

च > > 
नोजचा भरण्यात गुप्त वंश होय. या ९ बशा यात समा £ र 
कनाजचा प्रख्यात गुप्त बर होय. ॥ बशाचा प्रस्यात सम्राट झिलाजित ऊर्फ उष 


(इ. स. ६२०-६४३) हा सदपंथसहिष्णु परंतु बौद्ध धर्माचा विक्षेप पुरस्कर्ता 
होता. सर्व सिहासनस्थ चक्तवर्तीत अनुकरणीय चक्रवर्ती अते त्याचे वर्णन त्याच्या 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


य््् क 
ह यारत 4 


रत भै 


व्स्थ् 


तुित्य 
डन 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाड 


नागवणुक्रीचे धार्मिक तंत्र ३३ 


छत्राखाली त्याच्याच आसंत्रणावरून कित्येक वर्षे वाल्तव्य केलेल्या युआन्‌ च्वांगाने 
लिहून ठेविले आहे. तथापि त्याचा बोद्ध धर्माचा पक्षपात सहन न होऊन पांचशे 
न्राह्मणानी त्याच्या खुनाचा प्रयत्न केला. परंतु कट उघडकीस आला. ्ह्षाने 
कटाच्या अध्वर्यूस सोडून दिले व इतरासही ओऔदार्याने वागविले असे च्वांगने वर्णन 


केले आहे हे अस्थानी ओदार्थ हर्षाल कल्याणकारक झाले लाहो. अजून नांवाच्या 
त्याच्या प्रधानाने त्याचा प्रागघात करून गुप्त राजवंश नष्ट केला. 


कर्भेकांडाळा अडथळे सहून य करण्याच्या धोरणाचे हिद्राजवटीतीर ज्ञेव्चे 
छतावादेज्या यादव राःजवंज्ञाचे होय. यादवांचा प्रधान हेभाद्रियंडित हा 
महाराष्ट्रांत थाजलेल्या कर्मकांडाचा प्रणेता होय असे म्हणव्यांत विलकुल अति- 
झायोवती' नाही. त्यास सहानुगव पंथाचा संस्थापक चकधर हा भोठाच विरोधक 
उभा राहिला. निवृत्ती अशवा संन्यास, घड्विकार त्याग, अहित्ता हो महानुभाव 


क थ व्रि गख्य “६ ह 2 वकधराच्याच $ "थे येत > याचे तत्वज्ञान गा ट्र 121 
पंथाचा युख्य लक्षण होती. चक्तवराच्याच भाषत त्याचे तत्वड सानाबय 
म्हणजे, “ मसणीचे लाकुड ते, वरि उपयोगा जाण । तरि यापण कवणादेयाहि 


उपयांगा न दयावे | जोवंत असून मृताच्या धर्सी वर्तावि । ही शिकवण म्हणजे 
कसक वयात स खस. 2 -0-5 तेव्हा > कटे रने त्याच प्राण तला प्ढे 
कैसकाडावर यूह कुठारः च होती. तेव्हा हेसाद्रीने त्याचा प्राण घेतला र 


यादवराजाचे त्यास वेइइंड केला असा लोकप्रवाद बहे (इ.स. १२७० ) हेसादीची 


9] 


स्चो चक्धरांच्या कोतंनास हजर राहिली हे त्याच्या पायायी आग सस्तकास 
नी र 


पोचण्याचे तात्कालिक कारण असावे. रामदेव राजाची स्त्रीदेखील महानुभाव 
पंथावदळ अगत्य दाखवित अते ठे दुसरे कारण दिसते. सानभावपंथाचे वाऊमय 
कित्येक शतके सांकेतिक लिपीत गुप्त राखावे लागळे यावरून एकंदर वातावरण 
किती भयत्रस्त होते याची कल्पना येते. पुढे लवकरच याइवसास्याज्य अल्लाउहिन 
खिलजीच्या भक्ष्यस्थानी पडले या देवास कोण कारणीभूत साले हे एक न तुटलेले 
९. सानभाव पंथाल खिलजीने चांगले वागविले ही एक बाजू 
रानदेवाने सानभाव पंथास उवळ केले म्हणून सनातनी 
प लाच खाळऊत अल्लाउद्विनांचा भार्ग खुला 


1 युभाव ताझमयात आढळतात. 


तभा. ३ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे वि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


व्याच् ल्न्ल्यभ व्य डर) चा ड्‌ “क प्व्ध््ा“्स्ा काचे नुळच्ा प्ट्श त 
एका नानसोपचारतज्शाची घर्माविरुद्ध केफियः 


( सुअसिद्ध अयेरिकन सानसोपचारझास्त्रज्ञ डॉ. अलुबट एलिस यांच्या 01० 
(858 ताड रला: एऐ5र्‍लाठगाठा'१]150/5 शांका या 
लेखाचा स्वेर अनुवाद ). 


धर्म या. विषयावर काय, अथवा इतर कोजत्याही विषयावर काय, जर 
आपयल्याळा काहो सयुदितिकषपणे बोलायचे असेल तर आपण त्या विषयाची प्रथस 
काही तरी व्याख्या देणे आवश्‍यक आहे म्हणून धर्स या दाब्दाच्या माझ्या मते ज्या 
वाही योग्य व्याल्या आहेत. त्यापासून सुरवात करू घा. अर्थात या शब्दाच्या 


इतरही काही व्यास्या आहेत. पण भी धर्म हा शब्द ज्या अर्थाने घापरतो तो अर्थ 
खर्लो दिला आहे. - 

घर्माचा अर्थ लड लड पल् जग्राणाडा 1)60ला चा प्रभाणे 
अता आहेः १) देवी अथवा अतिभानुष शक्‍तीवर अथवा दावतींवर विदववास असणे 
आणि अश्या शक्तींना विश्‍व निर्थाण करगाऱ्या व विदवाचे पालन करजल्या शकती 
सानूच त्यांचे आज्ञापालन करगे व त्यांची एजाअर्जा करणे. २) या श्रद्धेचा 
बतंगुकीतून व आचार-विधोतून होणारा आविज्कार. 
इंग्लिश ब इंग्लिश यांनी त्यांच्या ()0111)10160131४0 1) लया ता ए 
० ॥8४०]॥०]०७्टाढळ] ६00 18४०)॥००119) ८६] १९१115 घा ग्रंथात धर्म 
या संज्ञेची व्याख्या दिलो आहे ती मशी आहे : काही अभिजती, नाचार, संस्कार, 
अतुशीळन व संमतकल्यना यांनी शिळूच बनलेली अशी एक प्रणालिका की 
ज्या साऊत मयुज्य अथना संयाज देवाशी निया अतिपेशागिक जगाशी अथवा 
वऱ्याचबेळा माण्यासाणतांशी संबंध प्रस्थापित करतो. आणि धाभसिक भाणस 
या प्रणालिकेवधून नेसलगिक जगातील घटबांवाबतने निणयस करता. येहल 3 शी 
वाही भूल्ये संपादल करतो. 

('०॥॥1111)18 10॥10"0101)९त [9 था ग्रंथात म्हब्ले हे को जेव्हा 
मनुष्याला भाववडून श्रेय व पानवा पलीकडील अक्ष शवतीची जाणीव हो 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे विहि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


एका सानसोपचारतञ्ज्ञाची धर्साविरुद्ध केफियत ३५ 
त्याला उमगते कौ तो स्वतः त्या शक्तीवर अवलंबून आहे तेव्हा धर्म हा 
त्याच्या अस्तिस्वाचा एक घटक होतो. 

धर्माच्या वरील व्याख्या सला मान्य आहेत; आणि या निवंधात धाथिक 
दृष्टिकोणाची चर्चा करताना त्या व्याख्या मळा अभिप्रेत याहेत. नाल्या मते 
धर्य चा तंजेत, अतिनेसगिक देव ब त्यांवर भाणताने काहीते अवलंबून असजे, 
य; कल्पना आवड्यक आहेत. धर्म हा शब्द, गृहोत मानलेल्या अतिनेसगिक शेष 
शतीक्षी संबंध नाहो अश्या काठी संमतकल्यचा, आवार व नेतिक प्ल्ये 
यांना उद्देशून वापरणे म्हणजे त्या शब्दाचा उपयोग भोंगळपणे ८ गोंधळात 
टाकणाऱ्या रोतीने करणे होय. कारज ज्यात अतिनेसागिक शप्तीला वाव 
नाहो. अज्ञा मतप्रणालिकेला झास्त अघकवणे एक जौबन-तत्त्वज्ञान 


९२ 
नीति-संहिता असे म्हणता येईल. आणि ज्या भनुष्याचा अक्ला सर्वसामान्य 


9 
र 
च 
१ 


भै 
८ 

शशि 

८] 
2 

थ्या 
"| 


जीवन-तत््वज्ञानःबर किवा गैति-संहितेबर विश्‍वास असतो त्याची खऱ्या धार्मिक 
सागसाशी गफलत करणे म्हणजे हिह ण्यासारखे आहे. 


नेग ळ्य शब्दा उ २३३--. ण्जे क | स्तिकाल व कह ह... आतकी... मनम 
वगळ्या शब्दात लांगाधचे म्हणज प ताल्तकाला व्गहो घायन-तत्यक्षात 


व काही योति-तंहिता सान्य असते. काय पण कित्येक नास्तिकांचे 


जीवन-ततत्वज्ञान व आचार-संहिता ब्हुसस्य आस्तिकांचेक्षा जास्त कडक शिस्तीची 
असले. 


तो धार्मिकच ... 
“अतएव जो कोणी तात्विक किंवा नेतिक वृत्तीचा अलतो तो धार्मिक असतो 


हा युवितवाद अचरटपणाचा आहे. काटेकोरपणे बोलायचे साले तर धर्म था संज्ञेचा 
अर्थ स्पष्ट आहे: वस्तुस्थितीचा आधार नसलेली श्रद्धा; अथवा गृहीत सानलेल्या 
अतिमानय बाबींवरील अवलंबन ! आणि धर्मं शब्द या अर्थाने वापरला नाही तर 
त्याची व्याप्ती इतकी वाढते कौ जवळ जवळ तो अब्द अर्थहीनच बनतो. 

धर्माची व्यास्या मनुष्याचे सानवाहून श्रेष्ठ ब नानवा पहीफडील अद्या 
हक्‍तीवरील अवलंबन अज्ञी केली तर मला मानसोपचारतज्ज्ञ म्हणून ती 
अपायकारक वाटते. कारण मानसोपचारतज्ज्ञाने तायाग्यत: सानवाला 


त्याच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांना मदत करण्याच्या कार्याला वाहून घेतलेले 
पि > शान ६:2०. ञा रोप "1 - 1०५7०. 9 २ ८. 
आणि था लोकांना भानसिक जाषण्य लपण्यासाठी ता जौ 56 


क्ट २-८. ८ ८: 


रडि 2 13 टा "०-2 णो '-<**“»* 
६-- खऱ्या धाक चारसरणोच्य 


वकक. खो हकक “न्य 
असता. ता जवर 


“५ 


-> 2०1२ "> 
याता वानतापचाराच खर हर 


य अपतात ते ी 

का्‌ ०५ त पाट घा. <43) 
«* 

ि पचचाराच्या मताचा 11:41: गे. गृ 

ऱ्या मातसापवाराच्या अतुनवाबल्च व उता ला, 1)1.] ता 89 2101117111, 


षु 


| बिहर आ 
च 9५ ् "१ र 
भे मणात ढं 
भ्र ह सी ल्‌ 
७५ छा 


| | पफ पर फु ष्ठ्ज् न“ (ह.अमृतमहोत्सवीन >२०७ 
प्त क ती हि. 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रर पेव 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शू 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


२३६ नबभारत 


&0]त5(लग, ॥1७३]०७, 1१०४७35, आणि 1101110 वगेरे बहुतेक व्यवसाय- 
बंधूंशी सहमत होऊन सी असे म्हणेन को भानसोपचारतज्ज्ञ त्यांच्या रुग्णांच्या 
सनातील भोती व देरभावांचे करता येईल तितके निभूलन करतो. आणि यासाठी 
त्यांना खालील गुगांची जोपासना करण्यास नदत करतो; कारण ते गुण निरोगी 
व्यवितत्त्वाचे घोतक भाहेत. 


९ 


(१) स्वहित. भावतिळदृष्ट्या निरोगी असलेल्या माजसाने प्रथम स्वतःशी 


श्रामाणिक असले पाहिजे; स्वतःचा छळ करण्याच्या विक्षत॑ दुसऱ्यांसाठी 
स्वतःचा तळी देता कामा नये. उसऱ्याबहल त्याला सहुदयता व आस्था जरूर 
वाटते; कारज त्याला स्वतःला अनावरयक दुःख ब वंगने नको असतात. आणि 
यासाठी एकच मर्ग म्हणजे ज्य. समाजात स्वतःच्या अथवा इतरांच्या हक्कांवर 
बिनादाःरग गदा येणार नाही असा संभाज निर्माण करण्या हातभार लावणे. 


(२) जआत्मतियंत्रयज, अर भाणसाने स्वतःच्या आयण्याची जवावदारी 
ल. की, ब्यत:ये ततर ल तज तत्व स्वर वॅण्याचो पादत 
र घेंवली पाहिजे. स्वतःचे वहुतेक' प्रश्‍न स्वतंत्र बत्तीन सोडवण्याची पात्रता 


स्वतःवर घेत 

तः सटकॉाय व मदत 
हवीयी वा ग्राह्य वाटली तरी त्याला स्वतःच्या कल्याजाकरता किवा कार्यक्षमते- 
सरिता लोकांचा मांधार अत्यावब्यज वाट्त नाहो 


(३) सहिष्णुता. इतरांचा योग्य जथवा अयोग्य प्रपारे बागण्याच्चा अधि- 
१ पुणपर्णे सानला पाहिजे. त्यांचे झाही बतंये त्याला आवडले नाही 
स्करजीय बास्ले तरी अते बतंन करणाऱ्या लोकांची व्यक्ती म्हणून 


टत 

| 
व 
ध्य 


निदा धरता कामा नये. सर्व सांगते विलक्षण प्रथावशोल असतात हो वस्तुस्थिती 
यावे सात्य केळी पाहिजे; कोकांनी परिधुर्ज असळे पाहिजे अक्की अपेक्षा केव्हाही 
करता पयसा लये. आजि म्हजून इतरांच्या हातूनच अटळ अक्षा चूका व प्रसाद 
घडवात तेव्हा त्याचा तिरल्कार करण्याचा अथवा त्यांना शिक्षा करण्यश्वा सोह 
त्याने आवरला पहिजे. 


(४) अनिश्चिततेचा स्वोदार. भावलात्मकदप्ट्या परिपवव असलेल्या माण- 
पण र | जगातील अज्षाशवती व योगायोग या. गोष्टींचा संपण 
! सा जगात पुर्ण शाउयती कशाचीच नसते व बहुधा वधी 
यसणारही नाही, परंतु अज्ञा अतित्चित व अनियमित जगात राहणे सहाभपंकर 


अशि इतकेच नव्हे तर असे आयण्य विलोभनीच घे उ्ततजक असते. 
» इतकच लस 6 तर अस नाय प डिलामभताच घा उतत असत. 


१1४ 


व्क् व... या म कदध्य्या के आ - (न [कळ्य शन पचे 
१) ९१५ बयारकदूध्ट्या सांकळ्या शभना 
21-५० ८. तर देव तरर द त द यी उस 
नदान्य &"-, ९ पारवतनासत तयार अधानधा जाण तभनावताल्च्या 


७५ , १९ 


क 
ण& 4 
| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास की जफ्रि> “क 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


एका मानसोपचारतज्ज्ञाची धर्माविरुद्ध केफियत ३७ 


जगातील नानाप्रकारचे व वेचित्र्ययूजं लोक, कल्पना व वस्तू यांच्याकडे पुर्व- 
ग्रहाची ज्ञापडे न लावलेल्या दृष्टिकोणातून पाहिले पाहिजे. 

(६) वैज्ञानिक दृष्टिकोण. त्याने वस्तुनिष्ठ, बृुद्धिप्रधान व ज्रास्त्रीय पद्धतीने 
विचार करावयास हवा. केवळ बाह्य घटता व इतर लोक यांच्या संवंधातच त्याने 
तकेशुदड, ज्यास्त्रीय पद्धतीचा उपयोग करावयास हवा अते नाहो तर स्वतःच्या 
जोवनात व स्वतःच्या इतरांबरोबरच्या संबंधातही त्याने त्याच पद्धवीचा अवलब 
केला पाहिजे. 

(७) बांधिलकी. त्याने स्वतः बाहेरील विशवात- सग ते लोक असोत, वस्तू 
असोत वा तत्त्वे असोत - प्रकर्षाने रममाण झाले पाहिजे, शक्‍यतो त्याला एकतरी 
मुख्य सृजनशील अभिरुची असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्याबद्दल त्याला कमालीची 
आत्मीयता वाटते, बांधिलकी वाटते, अज्ञा काही मानवी विषयातही त्याने रसनाण 
झाले पाहिजे 


(८) धडाडी. त्याने धोका पत्करण्यास तयार असले पाहिजे. स्वतःला खरो- 
खरीच आयुष्यात काय करावयाचे आहे हे ठरवून त्याप्रमाणे पराभवाचा वा 
अपयक्षाचा धोका पत्करूनसुद्धा त्याने आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला 
पाहिजे. त्याच्या जवळ साहसप्रियता असावयास हवी. ( म्हणजे अविवेकी धाडस 
नव्हे. ) कोणतीही गोष्ट निबान आवडते को नाहो हे पाहण्यासाठी तरी त्या 
गोष्टीचा अनुभव घेण्याची त्याची नेही तयारी असली पाहिजे. आणि नेहमीच्या 
जोबनात काही वैचित्र्य शोधण्यासही तो तयार असला पाहिजे. 

(९) आत्मस्वोकार. जिवंत असल्याबद्दल त्याला नेसनिकपणे आनंद वाटला 

॥हिजे, आणि तो जिवंत आहे, स्वतःजवळ आनंदी व सुखी असण्याची व आनंद 
व सुख निर्माण करण्याची पात्रता आहे म्हणून त्याला स्वतःवहल प्रेस वत्टळे 
पाहिशे त्यान स्वतःचे सल्यमापत त्याच्या बाह्य यश्यावर अथवा कतत्वावर किवा 
इतरांच्या मतावर अवलंबून न ठवता आपल्या वेयवितक अल्तित्वावर केले पाहिजे 
स्वतःच्या विचार करण्याच्या, अनभव घण्याच्या, व कुती करण्याच्या साभमथ्याच्या 
जोरावर एक तर्‍हेचे मनोरंजक, रभनाण होण्याजोगे जीवन तो स्वत:साठी निर्माण 
करू शकतो यावरच त्याची नदार असली पाहिजे. 


मानसोपचारतज्ज्ञ त्याच्याकडे येणाऱ्या रोऱयांना वरील तऱ्हेचे गुण आत्म- 
सात करण्यास मदत करतो. त्याचप्रमाणे मनोव्यथांच्या प्रतिबंधनासाठी हेच गण 
त्याच्याकडे कधीही न येणाऱ्यांनीही जोपासावेत अशी त्याची इच्छा असते 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ऱ्4 
शॅँ भि. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


३्ट नवभारत 


एकदा धर्स न्हणजे वस्तुस्थितीचा आधार नसलेली श्रद्धा किंवा कोणत्यातरी 
अतितेसांगिक परमेश्‍वराला शरण जाणे अता अर्थ केला म्हणजे प्रश्‍न उदभवतो कौ 


वरील गुणांची वाढ करण्यास व भोती उदासीनता, वेरभाव यांच्या विरहित 


जोवन जगण्यास धर्ल माजसाला कशाप्रकारे साहाय्य करतो ? 


आणि याचे उत्तर असे आहे को घर्थ माणसाला अज्ञा बावतीत काहीच मदत 
करत नाहो. उलट बहुतेक वावतीत धर्म नावसिक आरोग्याची गं संकसाती 


> 


करतो. कारज धर्मात स्वहित नसते; धर्माचे लक्ष असते परसेद्वराच्या हिताकडे ! 


धार्सिक माणसाचे सर्व लक्ष त्याने कल्पिलेला परमेइवर त्याच्यावर प्रेश करतो 
को नाहो, आणि त्याचे सर्व वतन त्या देवाचा असग्रह चाल राहोल अक्का प्रकारे 
होत आहे कौ नाही वगेरे गोष्टोत इतके गुंतलेले असते को त्याला त्याचे स्वतःचे 
आपयुष्य दुय्यमच ससजावे लागते; आणि या देवाला संतुष्ट करण्याकरता आपल्या 
स्वतःच्या खऱ्या आवडीनिवडोंचा त्याग कराना लागतो. ज्रिवाय असा सनुष्य 
एखाद्या संघटित धमंसंप्रदायाचा सदस्य असेल तर त्याला प्रथम देवतया आदेश 
मानावा लागतो; नंतर त्याच्या संघटनेची वा संघटना प्रसखांची आज्ञा तायावी 
लागते; आणि सरते शेवट त्याची स्वतःची मते व आवडी निवडी यांचा क्रलांक 
लागतो. 


स्वत:चा दृष्टिकोण नाही 


एका अथाने असे म्हणता येईल कौ धनिक माणसाला त्याची स्वतःची मते 
अथघा दृष्टिकोण असताच कामा नये; फार काय धार्मिक साणसाला स्वतंत्र मते 
दृज्टिकोण अलतो असे म्हणणे म्हणजे केवळ पोकळ वडवड ! पेस, 

र्ण व्यवसाथ, उद्योग, राजकारण, अथवा 
देवादी, घासिक रांघटनेच्या 

| त्यांची आज्ञा डरिरसावंच्य मानणे 


त धर्माचा अंतगत घटक असतो 
हे ज्यू , खिश्चन, सुसल्मान इत्यादी धर्मातील माग च्या भर्जीत राहण्यासाठी 
जे स्वहानीकारक जाचा!र सतत करावयाचे असतात त्यांवरून स्पष्ट होते. 

अपराधी भावना न वाटता लेंगिक अथवा इतर सुखे उपभोगता घावीत 
म्हणून माणसाने स्वतःवर लादलेल्या क्लेशातूनच आत्सपीडनाचा उग्र होतो 
आत्सवळशकारक व अपराधी भावना शांत करणारे जे आचार धार्मिक साणस 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ० 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


एका सानसोपचारतज्ज्ञाची धर्माबिरुद्ध केफियत ३९ 


जीवनाचा उपभोग घेण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी करतो ते म्हणजेच बहुतेक 
सर्व संघटित धर्मांचा गाभा होत. 

बहुतांशी धार्मिकता म्हणजे अर्थातच आत्सपीडनासक्ती. आणि हो दोन्ही 
सानसिक रोगाची रूपे आहेत. 

स्वतःच्या आचार-विचारांवरील नियंत्रणाबाबत बोलायचे झाले तर वरोल 
विवेचनावरून हे सहज लक्षात येईल कौ धासिक माणूस परावलंबी व लोकानु- 
रंजनज्ञील असतो; आत्मनियंत्रित व स्वतंत्र नसतो. तो त्याच्या धासिक सतांशी 
प्रामाणिक असेल तर प्रथम त्याने त्याच्या देवापुढे सान तुकवली पाहिजे; नंतर 
देवाचे पीऊ चालविजाऱ्या गुर्जींपुढे; व शेवट, त्याच्या पथातील जे इतर लोक 
काकदृष्टोने त्याची वर्तणूक देवाने वा संघटनेने उचित मानलेल्या मर्यादेत बसते 
कौ नाहो हे सतत बघत असतात त्यांच्यापुढे नान तुकवली पाहिजे. 

म्हणून धर्भ म्हणजे बहुतांशी आत्सपीडनासवती होय; इतकेच नव्हे तर 
धर्म म्हणजे अधिक परावलंबन. खऱ्या अर्थाले धाभिक असणे व स्वावलंबी आणि 
कणखर असणे अशक्य आहे. धर्स व स्वावलंबन हे परस्परविरोधी शब्द आहेत. 

सच्चा धार्मिक माणूस बहुधा सहिष्णू अस्‌ ककत नाहो, “ सी तुझा प्रभू, 
देव आहे आणि साज्याशिवाय तुला दुसरे इतर देव असता कासा नयेत” असे 
जिव्हॉन म्हणतो. याचा सरळ अर्थ असा कौ धाभिक माणलाचा देव व गुरू 
सांगतात तेवढेच खात्रीलायक सत्य; आणि ज्यावर डुसरा कोणी माणूल वा 
समूह विदवास ठेवील ते सर्व खात्रीलायक धादांत असत्य ! 

लोकशाही, माणसाला भसोकळीक देण्याची व त्याची स्वलळनशीलता मान्य 
करण्याची वृत्ती धामिक साणसाला परकी असते. कारण त्याची अक्षी खात्री असते 
की त्याच्या विशिष्ट परसेइवराच्या आज्ञा व लार्ग यांचे पालन हे झालेच पाहिजे; 
आणि जो कोणी ते करीत नाहो तो उघडपणे तत्त्वहीन सतुष्यच होय. 

धर्माच्या व्याख्येत जी असाधारण शूल्ये अंतर्भूत होतात. त्यांमध्ये मनुष्य 
केवळ दुष्कृत्य किंवा बूक करतो येवढ्या कल्पनेने भागत नाहो. समुष्य पाप 
करतो. व पाय केल्यावहल त्याला शिक्षा ही हवीच अज्लीही कल्पना त्यात अपरिहार्य 
असते. कारण कोणतेही निधर्सी नौतिक्लास्त्र सांगते त्याभ्माणे, दुसर्‍याचे नुकसान 
न करणे, अथवा इतर दुष्कृत्ये न करणे हे इष्ट आहे. इतकीच भूमिका घेतली तर 
कोणी चूक केली व काही दुष्कृत्य केलेच तर ती व्यवती केवळ अपराध करीत 


आहे. अथवा अनिष्ट गोष्ट करीत आहे, व त्या व्यव्तीने आपले वर्तन सुधारण्याचा 


प्रयत्न केला पाहिजे, व भविष्यकाळात अनिण्द वर्तन कमी केले पाहिजे इतकाच 


अनुक्रमणिका | ल्ल 
भि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४० नवभारत 
अर्थ होईल. परंतु चुकोचे अथवा अनिष्ट वर्तन कोणी क 
काही ईइवरदत्त अवाधित 
तो तिरस्करणीय, 
केल्यावद्दल, अपरा 


रतताच कापा नये असा जर 
नियम मानला तर मग कोगी चुकीचे वर्तन केले तर 
पायी, नष्टाल्सा, नालाचक माणूस ठरतो. आणि त्याने दुष्कृत्य 
तो. संबडेतानोक असल्य[दहूल स्वतःला जवर शिक्षा करावयास 
हेवी व प्रसंगी स्वतःची रवानगी कायमची पाताळात करावयास ह्वी. 


ब भग आपल्या” 
को आपल्याला स्वतःला होन, अधम नातावयाल 


११ 
लावतो. आणि दुसऱ्यांनी चुका केल्या कौ त्यांनाही तुच्छ, अमानुष लेखण्यास 
भाग पाडतो. भीती ब घेरभ 


प या माणसाला पोखरून काढणाऱ्या भावनांचा उगभ 
हा मुख्यतः वरील सारख्या पण 
एक म्हणजे जर जीवनाती 
धर्म हो कमालीची रोगट बाब आहे असे म्हणावे 


असण्याचे सुख्य प्रयोजन भाविक माणसाला कसल्य 
ठेवण्यास मदत करणे हे असते 


लागेल, कारण धर्म अस्तित्वात 
तरी गूढ ज्नकतीवर विश्‍वास 


र दक्षावधी माणसांना या अश्याइवतीला तोंड 
देष्यास आपण असमथ आहोत असे वाटते 


राहता येते असे निरोगी- 


चे सोडून शाइवतीश्िवाय चालणारच नाही अश्ली सूर्खपणे 
स्वतःची समजूत करून घेतात. इतकेच डे 
शाइवती अस 


तेच असा हुराग्र 


९ तर अश्ली माणसे त्यांना हवी तशी 
हट्टाने जोपासतात. 


|: अ वतताः 
९ चालू ठेवतात; व अशाप्रकारे स्वतःची विकृत मते 
एखाद्या मुलाची 


अशी समजत असते कौ 
वडोल असणे आवर कि न 


व त्याला जिवंत राहण्यासाठी डल 
यक्च आहे. पण मग त्याचे वडर 3 नळ नसतील किंवा 
निधन पोवळे असतोल 6२ > वबडोल प्रभमळ ल 


णि आपल्या सनोराज्यात एका वडिलांना 
21.2॥ ण्‌ ब पि वडिल चि त 
मदु व (ही बाडलांची प्रतिभा कण्या शेजारच्या गहस्थावरहकम असेल 
की का य नायकाप्रमाणे असेल; नाहीतर पुर्णपणे काल्पनिक 
ण लगा 
1 तो मुल हेका धरतो कोत्याचेते स्वप्नातील वडील खरोखरीच 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाइं 


एका मानसोपचारतज्ज्ञाची धमोविरुद्ध केफियत ४९ 


अत्तित्वात आहेत. तोच प्रकार धर्माचा. म्हणजे या मुलाप्रमाणे श्रद्धाळू माजूसही 
एका स्वप्नरंजनात गुंग असतो. | 

भानसिक आरोग्यासाठी जो लवचिकपणा आवश्‍यक असतो त्याच्या नुळा- 
वरच धर्मिक कल्पना घाला घालतात. कारण जो सनुष्य हटवादीव्णे देवावर 
विदवास ठेवतो व जो असा विश्‍वास वस्तुस्थितीचा आधार नसलेल्या श्रद्धेच्या 
जोरावर टिकवून ठेवतो ( आणि खऱ्या भाविक माणसाला असे करावेच लागते ) 
तो परिवर्तन करण्याइतका खुल्या अंतःकरणाचा नसतो. तो हेकेखोर असतो. 


उदाहरगाथं, त्याचे धमंग्रंथ अथवा त्याची धर्मपौठे त्याला सांगतात को 
त्याने आपल्या ज्ञेजार्‍्याच्या बायकोबद्दल अभिलाषा बाळगता कामा नये; तिच्याज्ली 
प्रत्यक्ष व्यभिचार करणे तर दूरच राहो. परंतु “अमूक एका स्त्रीबरोबर 
मला व्यभिचार अजिबात करावयाचा नाही; पण तिच्याविषयी माझ्या मनात 
अभिलाषा वाटली यात नेमके अनिष्ट काय झाले ? ” असा प्रश्‍न तो स्वतःला 
विचारू शकत नाही. कारण त्याच्या देवाने व धर्माने आदेज्य दिला आहे व तो 
ग्राह्म मानावयास त्याने स्वतःला शिकवले आहे. तेव्हा आता त्या जुलमी सत्तेविरुद्ध 
ब्र उच्चारणेहो त्याला शक्‍य नाही. 


अज्ञा माणसाला त्याचे धामिक नौति-नियम बदलायचे असतील तर उत्तन 
उपाय म्हणजे त्याने आपल्या धर्मातच बदल करावा. नाहीतर मुळात स्वयंसिद्ध 
समजली जाणारी तत्त्वे व जे आनुषंगिक उपलिद्धांत त्याने श्रद्धेवर स्वीकारलेले 
असतात त्यातच तो गुरफटला जातो. अतएव फिरून एकदा असे दिसते कौ 
ज्याप्रमाणे धर्म म्हणजेच आत्मपीडन, लोकानुरंजन, असहिष्णुता व अनिश्चितता 
मान्य करण्याला नाकबुली त्याचप्रमाणे धर्म म्हणजेच भावनिक व मानसिक 
लवचिवातेचा अभाव ! 


वैज्ञानिक विचारसरणीबद्दळ तर बोलायलाच नको! कारण वेक्ञानिक पद्धती 
व भाविकपणा हो दोन परस्परविरोधी टोके आहेत हे तर सवंश्रुतच आहे. 
तेज्ञानिक पद्धतीची सुख्य कसोटी 3.01, (21118]), ]रेलटा1011)20)) इत्यादी 
असंख्य आधनिक तत्त्वज्ञांनी दाखवून दिली आहे ती अशी : अखेर तत्त्वतः तरी सब 
सिद्धांत भानवी अनुभवाने प्रत्यक्ष प्रामाण्याच्या पुराव्याने सिद्ध झाले पाहिजेत, पण 
ज्यांना धार्मिक असे नाव देता येईल अज्ञा सर्व पंथांचे असे म्हणणे असते को 
त्यांचे अतिमानुष देव. मानवी इंद्रियजन्य अनुभवांच्या पलीकडे असतात ब म्हणून 
त्यांचे देव व त्यांची तत्त्वे निखालसपणे विज्ञानाच्या कक्षेबाहेर असतात. 


अनुक्रमणिका दिर 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


झरे नवभारत 


म्हणून अश कोणत्याही धर्मावर विइवास ठेवणे म्हणजे निदान काहो प्रमाणात 
तरी अश्ञास्त्रोय होय, किंबहुना असेही म्हणता येईल कौ जितका सनुष्य जास्त 
धानिक तितका तो जास्त अक्ास्त्रीय असतो. धार्ममक मागसाने संपणंतः अश्रास्त्रीयच 
असले पाहिजे असे नाहो ( पण तसे काय अगदी वेडापिसासुद्धा संपुर्णतः अशास्त्रीय 
असतोच असे नाही.) तरी भाविक माणूस संपुर्णतः वैज्ञानिक दृष्टीचा असू शकेल 
हे पटणे कठीण आहे 

एखादा ननुष्य प्रत्यलात विज्ञानाभिनुख व धामिकही असू जकतो. ज्याप्रमाणे 
तो कधी कधी ससंजस व कधी कधी मूख असतो. सात्र एखाद्या माणसाची द्ष्टी 
एकाच वेळी धार्मिक व वेश्यानिक असू दाकते हे शंकास्पद वाटते. 

बांधिलकोच्या बाबतीत भात्र धार्मिक साणसाला थोडे फायदे 
कारण तो जर खरोखरच धार्मिक असेल तर तो प्रामाणिकपणे त्य 
धमसंस्थेला किवा पंथाला बांधलेला असतो. आणि म्हणून निदान 
तरी त्याच्या जीवनाला मुख्य ध्येय असते. 


असू शब्हततील. 
च्या देवाला, 
काहो प्रमाणात 


कित्येकदा धानिक बांधिलकीतही 
[£ धघलक ल्क छा डले ल्य ते' च. य 
बांधिलको पछाडलेल्या स्वरूपाची असते. दकी लोगिक प्रेम, 


विज्ञान, कला वगेरे जीवनातील विविध अंगांच्या वाबतोतील निरोगी बांधिल- 
कोत अडथळा उत्पन्न करते. गिवाय धार्मिक बांधिलकोचा उगम ब्ऱ्य 


काहो गंभीर तोटे असतात. कारण तौ 
आणि अशी बांधिलक 


री 3: वा. वरा 3 ऱयाच वेळा 
बरभावनतूच अथवा अपराधी भावनेतून झालेला असतो. आणि जरी ननी 
बांधिलकी या अंतस्थ भावनांवर एक 


छे उन्मादयुक्त आच्छादन म्हणन उपयोगी 
पडते तरी त्यासुळे भन ग्रासून टाकणाऱ्या त्या भावना ना र 


ह बॉ वी होया होत नाहीत. 
हो बांधिलकी असत्यावर व भमावर आधारित असते व म्हणन ती सहज संग 
शकते. म्हणून अश्ली बांधिलकी स्वीकारलेला माणूस निराझेच्या के पिस 
साच्या खोल दरीत फेकला जातो. 


शः 


याचा अर्थ असा को बांधिळकीचे सवच प्रकार सारखेच 
मध्ययुगात कॅथलिक चर्चने पाखंडी लोकांच्या संतांची चोकशी 
महासंडळ नेमले होते. त्यातील सभासदहो त्यांच्या पवित्र कार्याला वाहन 
घेतलेले असेच होते. आणि हिटलर वब त्याचे कित्येक सहकारी नाझीतत्त्वांना 
असेच पिसाटाप्रसाणे एकनिष्ठ होते. पण म्हणून हे सब लोक भावनिकवच्ट्या 
समतोल होते असे सिद्ध होत नाही. व 


निरोगी नसतात. 
करण्यासाठी जे 


धार्मिक साणसे जेव्हा त्यांच्या धसंश्रद्धांना खुशीने बांधलेली असतात तेव्हा 
> विव... तात त |] 
त्यांचा कल॒हटवादोपर्गे व॒ झपाटल्याप्रमाणे ह्‌ 


बांधिलकी पत्करण्याकडे असतो. 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


एका मानसोपचारतज्ज्ञाची धर्साविरुद्ध केफियत ४३ 


आणि हे खासच स्पृहणीय *नाहो. माणसाला कोणतीच बांधिलकी नसण्यापेक्षा 
घामिक बांधिलकी असणे योग्य अवेलही. पग धर्म म्हणजे बऱ्याच अंशी धर्भोन्माद. 
आणि परिणासी हा. धर्शोन्माद म्हणजे झपाटल्याप्रथाणे आपल्या सतप्रणालीला 
चिकटून राहणे. आणि ही सतप्रणाठी हमखास जर काही कार्य करत असेल तर ते 
म्हणजे ज्ञषपाटलेल्या माणसाच्या आंतरिक अतुरक्षिततेवर पांघरूण घालून तिचे 
भोवती एक तटबंदी उभी करणे. 

धोका पत्करण्याबाबत पाहावे तर सहज लक्षात येते कौ भाविक माणसाने 
साहस न करण्याचा व जीवनातील सामान्य धोके न पत्करण्याचा जणू निर्धारच 
केलेला असतो. स्वतःच्या आवडी तिवडी व उद्दिष्टे यांचा पाठपुरावा करण्यात जी 
अनिडचितता असते ती त्याला नको असते. त्याला अशी हसी हवी असते कौ 
कोणतीतरी श्रेः्ठ शवती त्याला सदत करील. म्हणूनच तो पडताळून न पाहता 
येण्याजोग्या गृहीत तत्त्वांचा उत्लाहाने अवलंद करतो. 

त्याला अपयज्ञाची भयंकर भोती वाटते. आणि स्वतःचे व्यवती म्हणून 
सूल्यसापन काहीतरी कतृत्व गाजवण्याच्या कसोटोवर तो अवलंबून ठेवतो; 
त्यामुळे तो असुरक्षिततेच्या सावसेने ग्रासलेला असतो. परिणासी तो आपला वेळ, 
शक्‍ती, ऐहिक गोष्टी व इतर सुखांचा त्याग गृहीत धरलेल्या देवाच्या उपासलेसाठी 
करतो; म्हणजे त्याला असा विइवास वाटतो को निदान तो देव तरी त्याच्यावर 
प्रेस करील व त्याला पाठिबा देईल. ज्या पंथांचा खऱ्या अर्थाने धर्स असे म्हणता 
येईल ते सर्व पंथ असेच उघडपणे माणसाच्या सूळूशूत प्रेरणांचे अवरोधन करणारे 
असतात. म्हणजे याचा अर्थे असा कौ धाभिक साजूस आयला जात्मा विकतो व 
आपल्या मूलभूत प्रेरणांचा व सुखाचा परित्याग करतो. आणि हे सर्व कश्लासाठी तर 
त्यानेच निर्माण केलेल्या त्याच्या स्वर्गस्थ सहायक्ावरोवर ससाधानाने तांदत्ता याचे 


धर्थ स्हण --"५-० क अतत >गाऱर्ण नमे 
म्हणून ! एकूण धर्म म्हणज मूलभूत मरणाचे अकारण निग्रहूण होय. 


]/ 


ग] 
- आम डाली. प राच्या बाव 2१2. ताने 2-5. फिवन आते टिणते धार्मिक 
अखेर आत्मस्वीमा राच्या बावतात पाहान तर फन असे दिसते को धाभिक 
धक जि _ -> तस पर णन त्याळा र "न-त्ाा ऊत पप्नोगण्याची वत 
उदासक तो जिवत नाह व म्हणून त्याला स्वतःला जात ५ पंभोगण्याची शक्‍ती 


आहे म्हणून स्वतःचा स्वीकार करूच शकत नाहो. उलट त्याच्या परमेश्‍वराले 
त्याचा स्वीकार केला आहे कौ नाही, त्या परभेश्‍वराची सेवा करणारी घर्मसंस्था, 
शरू ब त्या धर्मावर विश्वास ठेवणारे इतरेजन थांनी त्याचा स्वीकार केला आहे 
की नाही, अश्या गोष्टींवर त्याचे स्वतला स्वीकारणे अवलंबून असते. 

जर था सवे बाह्य गोष्टोंनी व व्यवतींनी त्याचा स्वीकार केला तरच तो 
स्वतःचा स्वीकार करू शकतो, आणि तोही तात्पुरता स्वीकार ! सततच्या आंतरिक 


सभ 


प्त, 


वित 
| मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४४ 


भोतीसह्‌ केलेला स्वीकार ! अर्थात याचा अर्थ असा को तो स्वतःची व्याख्या 
डुसर्‍यांनी त्याचे जे मूल्यमापन केलेले असते त्याबरहुकूम करतो. आणि स्वतःचा 
खरा विकास करावयाचे सोडून स्वतःचा आत्माच घालवून बसतो. परिगामी अशा 
माणसाचा धस म्हणजे स्वतःचा सातभंग व आत्मपरित्यागच ! 


ताण ह्ण्ल व फार काय सर्व 
संतांनी व गूढवाद्यांनी हे स्पब्टयणे सांगितलेच आहे. 


वरील सर्वाचा सारांश काढला तर असा निष्कषं निघतो को प्रत्येक बाब- 
तीत धर्म मानसिक आरोग्याच्या सर्व उद्दिष्टांच्या नेमका विरुद्ध असतो. कारण 
मूलतः धर्म म्हणजे आत्सयीडन, लोकानुरंजन, परावलंबन, असहिष्णुता, अनिश्चितता 
मान्य करण्यास नाकबली, अक्गास्त्रीय दृष्टिकोण, न्या 
परित्याग ! 


सानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने धर्माचा 
मनुष्याला कोणत्या तरी 


हतकारक बाजूलाही धर्म दोन प्रकारे 
कारणासाठी वाहून घेण्यास 
नततेच्या भावनेला तोंड देण्यास 


वकृतीलाच ) तो उत्तेजन देतो. 


डुंबलतेकडे जरा वेगळ्या दृष्टीने 
प्रश्‍न विचारला पाहिजे. 
माणसे अश्या कोणत्या अविवेकी कल्पनांवर विश्‍वास ठेवतात कौ उ 
कल्पनांमुळे ती माणसे स्वतःला क्लेशदायक मानसिक विक्रतींच्या ता गी 
बरोवीगृर (वडीत्‌ 


जर आपल्याला साणसाच्या भानसिक 
पाहावयाचे असेल तर आपण स्वत:ला खालोल 


प्रश्ञाचा शोध 

मी बरीच वर्षे वरील प्रदनाचा अभ्यास केला आहे; आणि म 
एक नवी पडतही शोधून काढली आहे. ज्या प्रमख अविवेकी, तवदृष्ट कल्प 
भाणसे भनोबिकृतीच्या तावडीत सापडतात त्या कल्पना त्यांच्या डोल्यातून बा 
काढून त्यांच्या सत्यासत्यतेची चिकित्सा करणे या गोष्टीवर माझ्या प 
भर आहे. या कामातील माझ्या त मला असे वाटते कौ य, 
मनातील अविवेकी, तक्कंदुष्ट कल्पनांचे काही ठळक वर्ग च्या 


टा करता येतोळ. उदाहरणाथ 
खाली रिलेल्या पाच मुख्य अविवेकी कल्पना अज्ञा आहेत पी 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


नवभारत 


अकारण भनोनिग्रहुण व आत्स-. 


एक प्रकारच्या घर्मांध वेड्या-. 


नसोपचाराची 


को ज्यांपेकी काहोंबर: 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


'एका सानसोपचारतज्ज्ञाची धमोविरुद्ध केफियत ४५ 


[ककवा सर्वांवर मानसिक आरोग्य बिघडलेली माणसे कमालीचा विश्‍वास ठेवतात. 
त्या पाच कल्पनांच्या वरोबरच त्यांचे व सामान्यतः रुढ असलेल्या धर्सिक मतांचे 
नातेही दिले आहे. 

अविवेक्ती कल्पना क्र. ९. कोणत्याही प्रोढड माणसाला त्याच्या जीवनातील 
महत्त्वाच्या व्यक्तींचे प्रेस व मान्यता मिळालीच पाहिजे. या विचाराला धार्मिक 
तत्त्वज्ञानही आधार देते. कारण धर्म सांगतो की जर तुम्हाला वाही लोकांचे प्रेस 
च मान्यता मिळवता आलो नाहो तर तुम्ही देवांच्या प्रेमावर हवाला ठेवू शकता. 
परंतु, इतरेजनांनी तुम्हाला प्रेम वा सात्यता दिली अथवा न दिलो तरी 
या जगात सुखासमाधानाने राहणे सहज शक्‍य आहे, हा विचार भावनिक दृष्ट्या 


अस्वस्थ असलेल्या भाणसाला आणि धर्ममातडाला, दोघांनाही परका असतो. 


अविवेकी झल्यना क्र.२. सवे क्षेत्रात आपज संपूर्जपणे कार्यक्षम, निष्णात, 
छर्वत्ववास व वहास्वी असळेच पाहिजे आणि तसे नसणे म्हणजे नालायक, टाकाऊ 


च कवडीमोल असणे होय. शरढाळू भाणूस म्हणतो को तुम्ही कार्यक्षस अथवा 
निज्णत्त नसाल तरी हरकत नाही. देव तुमच्यावर प्रेस करीत आहे ना ? मग ज्ञाले 
तर ! आणि याचा स्पप्ल्च अर्थ असा की तुम्ही कार्यक्षस ब कतृंत्ववान धर्नोपासक 
असावयास हवे; नाहोतर तुम्ही निद्यच आहात. 

अविवेकी कल्पना क.२. काही भाजले दुष्ट, दुगुंजी, नीच व पाजी असतात; 
आणि म्हणून त्यांना दोषी समजून जवरदस्त शासन हे केलेच पाहिजे. हा विचार तर 
सर्व खऱया धर्मांचा पायाच आहे. विंबहुना अपराध, पाप, निदा, दोष या कल्पना 
स्हणजे देविक जवतींचा आविष्कार करणाऱ्या धर्माचे पर्यायवाचक शब्दच आहेत. 

अविवेकी कल्पना क.४. जीवनातीळ घट्ना आपल्याला हव्यातश्या घडत 
नाहीत हो एक भयंकर घोर आपत्ती आहे. ही कल्पनाही धार्मिकतेचा गाभाच आहे. 
कारण धार्मिक माणूस अपरिहार्यपणे असे समजतो कौ त्याला वेफल्य केवळ सहन 
होत नाहो, व प्रतिकूल घटनांबाबत तो काळजी करीत बसतो. म्हणूनच त्याला 
कोणत्यातरी सर्वश्रेष्ठ परमेइवराची आवश्यकता आहे म्हणजे तो परमेश्‍वर त्याच्या 
आतारविधारांबर देखरेख ठेवोळ; आणि शोती ब वैफल्य यापासून त्याचे रक्षण 


अविवेकी कल्पना क्र.५. भाणसाचे दुःलख सभोवतालच्या परिस्थितीने तिर्माण 


>> «. 


घय ते श (तवारणं करण्याचे अथवा बलेशदागक भावनांवर भात 
जी द "तावा पा ४८2 प्त च ऱ्या कल्पन न द यस 
माये सामर्थ्य माणसाच्या जवळ फार मर्यादित प्रभाणात असते. ही कल्पनासुद्धा 


--' ०03 कान्ण यथ वम न, करवतात क॑ वावर ह्वा 1 
चर्सांचा आत्माच आहे. कारण सर्व धर्म शिकवतात को देवावर हवाला टाळून, 


९११६ र 


भतु प्रवण ळी 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


४६ नबभारत 


ही उपासना करून तुम्हाला तुमच्या दुःखाचे निव माल 
त्याचा उपासना करून तुम्हाला तुसच्या दुःलादे निवारण करता येई; किवा 
तुस्हाला टुवल भ वनांचे पारिपत्य कर येईल. 


>. 


अद्या प्रकारे ज्या संद अविवेकी ल्पना भानासक दष्च्या साणसाला 


अस्वनर वड वरत $कळ्वा 
अस्वस्थ करतात कवा त्याची विकृती जोपासतात त्यांची छालनो करीत बसलो 


तर असे दिसन क का त्या तबन कल्पना धारभिक तस्वात जअनस्यत असतात: 
अथवा त्यांना घामिक तत्वांनी खतयाजी मिळते. 


काळजीवु्वक विचार केला असता असे दिसून येईल को, भानसिक वि कृतीचे 
नली र सते. का न 

वब धमा ह नात अ [य ब अतूट असते. कारण मनोरि कती हे पोरकरपणाला 
ब परावलवनाला दिळेळे एक उंची प्रतीचे नाव आहे. आ 


णि धर्स हा शब्द जं 
द्म्ह 
परावलूबन या शब्दाचा पर्यायी शब्श्च आहे ह वी 


सखोल चविकित्सांती दस घर्म म्हणजेच ससे 
व त्सांती असे दिसते की धर्म म्हण नोविकृती. [ह काहो 


वर्षादुर्वी अलेरिकत मानसशास्त्रज्ञांच्या संघटनेने भरविलेल्या ' दाय र सा 
पचार' या विदयाबरोल परिसंवादात भी स्हणालो होतो की नालरि क्री 
११ | सपक षः व 


ग्याच्या दृष्टिकोबातत ०1० चे एक भासद्ध बवन उझराटे 
लःगेल को खरोसझरच परसरवर असेल तर त्याला 


ठरल 


करून म्हणाव 
उुप्त करणेच आवश्‍यक 


या लेखाचे सुख्य प्रतिपादन बरोबर असेल तर असा अर्थ होईल को धय 
भानवा'च्या तकंदुष्ट, अविवेकी विचारांच्या अगदी हातात हात क कोली र क 
चि छून जात 


यामुळे माणसे परावलंबी, भयग्रस्त न वेरभावाने ग्रासलेली क द ् 
प्न 

प्रकारे तो नानलिकदृष्ट्या विकृत तनतात. अज्ञा अस्वर तही 

डवर शह "य माणसांच्या श्रद्धाळू 


दृष्टिकोणाबावत सादलोपजाराचे कार्य काय? सध्या जरी 1 

क (» 

अथबा इतर भसानतोपचारतज्झ म्हणतात को भानसोपचार. 
"उज्न्नात त्यार 

ग्यांच्या धर्मम सतानुरोधाने जाऊन त्यांना त्याच्या ही त्या 


धस [सक गा णे 
जीवन जगण्यास मदत करावी, तरी वरील विवेचनावरून > _ स्वीपणे 
सन हे स्पष्ट्य आहे 


को शहाण्या नान गोपचारतज्ज्ञांने तसे करता काभा नथघे से 
व्ग्रण तसे क रण स्हणजे 
रः ट्ट ण्‌ 


राज्याला त्याच्या नानातक (बरुतसकट जगावयास सदत 


करण्यासारखे जा 
४2.५ 09 भाक मत ह्‌ 
कवळ समाठया आकपण 
क्र .. होडी. क. हा. 0० 
जर कोणी नाणूस भोतोपारो सर्मालगी संशोगातच सः 
का वाजतात जाव्या जिळ मोह -५ 9 भानत ञ्प 
ता झजाडागसतण त्यांच्या वारच्ळाचा हृेथ दारत असेऊ 
(4 


अयवा झपाटत्या- 
ससंजस भाग 


डड डा धा स "वाः >> डा 
ताण 272 ह्य उपाय ४१"० २०० अरे £> > आ णी 
शयाण आधल्या आाइच्या परनातर > वलबूनत असळ तर कोणीही 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वमळ.. र. 


न्« च्य २७ 


फटी 


“७ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


एका सातप्रोपचारतज्ज्ञाची धर्माविरुद्ध केफियत ४७ 


चारतज्ज्ञ अशा माणसाला निर्बल करणारी ही रोगलक्षणे तशीच ठेवून सुखाने 
जगावयास सदत करणार नाही. 


उर, कार्यक्षम भानसोयचारतज्ज्ञ अथ,तच त्याच्या रोग्यांना रोगलक्षणां- 


विरहित सुखाने राहण्यास नदत करील. आणि त्यासाठी रोग्याच्या सूल्भूत जोवन- 
दृष्टीबर हल्ला करीत होळ. वारज रोगी साणूस या जीवनदृष्टोनेच आपले 


वाला त कहे 


0... १२-०० 0०0 >>) :- 2८-८८ “ माड... 
सानतिक वलेळ निर्साज करतो व त्याला चकटूत राहता. 


स्हुणून बानसोपचारतज्जञ जर स्वतः अतिशय विकृत किवा नेभळट नसेल 


तर तो रोग्याच्या घर्माधितेवरच हल्ला क्र्तो श्रद्धाळू भाणूस घरशिपिक आहहे 
म्हणजेच आत्मपीडन करीत आहे, असहिग्णू, अकोस्त्रोथय, परावलंबी, खुरव्लेला, 


च धर्गवेडा आहे, धोका पत्करण्यास असमर्थ आहे, विनाकारण रोकानुरंजन व्हरीत 
आहे इतकेच भानसोयचारतज्ज्ञ त्याला दाख हो असे नाही तर एकूणच जी 
अविवेकी, तकंदृष्ट सते त्यांचे हे दुगु ण पोसत असतात त्यांची समूळ छाननी करून 
त्यांचा आव्हान करतो. 


भाझी मानसोपचारपद्धती सेसके हेंच कार्य करते; आणि त्या पद्धतीला सी 
वद्धिवादी अथवा निवेकलिष्ठ सानसोपचारपद्धती असे म्हणतो. फ्राईडच्या पडधती- 
सारख्या इतर पद्धती रोग्याला त्याच्या आत्मघातकी मतांबद्दळ अंतदृ ष्टी प्राप्त 
रून देण्यस्चा प्रयत्त करतात; किवा त्याला त्याच्या आत्मघातकी वर्तदासकट 


स्वतःचा स्वीकार करावयास सदत करतात विवेकनिष्ठ सानसोपचारपद्धतीत 


आम्ही रोग्याला त्याच्या परिल्यितीलंवंधी अंतर्दष्टो प्राप्त करून देऊन त्याच्या 
अवगगांसह त्याचा स्वीकार तर जरूर करता; पण याहोपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट 


हणजे त्याने लहानपणी शिकलेल्या अविवेकी कल्पना, सतत स्वतःक्षी बोटून 
उगाळत त्या स्वतःच्या मनात अजनही कश टिकवून ठेवल्या आहेत हे त्याला दालखदून 
देतो. त्याच्या अंगवळणी पडलेल्या या जीवनदृष्टीचे विदलेषण करून, तकशुद्धपण 
तिचे परीक्षण करण्यासही आम्हो त्याला शिकवतो. कारण सान सिक स्वास्थ्या- 
साठी हो अविवेकी जीवनदृष्टीच झुगारून देणें आवड्यकत आहे हे त्याला पव्ले 


पाहिजे. 


वाच्य. ४? वडा मिळवावा 
हणज विवेकनिष्ठ भानसोण (रपडती रोग्णाला 


त्याचा स्नाव 


****» 2४71 च नी 
उवडउपण फार 


र 
वतला उक कतंताचा 
आजपयंत ज्या वल्पताचा 


अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


५८ नवभारत 


जोराचा हल्ला करते; आणि त्याच्या वडीलधाऱ्या माणसांकडून व सनाजाकडून 
ज्या कनालोच्या तकंदुष्ट, वेडगळ, धरसंभोळ्या, अशास्त्रीय धार्मिक समजुती 
त्याने स्वीकारलेल्या असतात त्यांचे उर्वरित आयुष्यात संपुण उच्चाटल कसे 
करावे हे त्याला त्रिकवते 


मनोव्यथित व्यक्ति 


विवेकनिष्ठ सानसोपचारपद्धती मनोव्यथित व्यगतीला वैयक्तिक घ सासा- 
जिक जीवनात वेज्ञानिक पद्धती कशी वापराची हे शिकवते. आणि हे कास 


इतर फराईडप्रणील सांत्रदायिक पद्धतींच्या भानाने कार कनी वेळात केले जाते. 
तथापि हो पद्धत कमालीची सखोल व सूलगासमी आठे. कारण घा पद्धतीचा 
उद्देश केवळ रोगलक्षणांचे निर्मूलन करगे हा नसतो; किंवा केवळ कोंडलेल्या 
भावनांचा वाट करून देऊन त्यांचा निचरा करणे हा नसतो. उलट, रोग्याच्या 


जीवनदृष्टीची व्यापकपणे, व नेटाने पुनरचना करणे हा असतो. हो पद्धत जरी 
व्यदती म्हणून रोग्याचे मूल्य सात्य करते; आणि त्याचा सुख मिळ्मण्याच 
अल्तित्वलिद्ध, अदेय अधिकार मान्य करते; तरी त्याच्या आत्मघातको मूल्यांवर 
प्रखरपणे उघड हल्ला करते. किवा असे स्हुणा येईल को रोग्यानेच पुन्हा 
उन्हा उच्चारून, आळवून जोपासलेल्या तकंदुष्ट अविवेकी विद्वारांवर ह्ल्ला 
करते. असो. या पद्धतीच्या सिद्धांतांचे व तंत्रांचे समग्र धिवेचल करण्याचे 
स्यळ नाही. असे विवेचन माझ्या १७६३४०1) घत ]डाा०िञा रा. 1?३ए- 


५०७]'३]४ या ग्रंथात केलेलेच आहे. (या पद्धतीचे संक्षिप्त विदेचल 
अनवा दकार्‌ ५८ ८:. वेकनिष्ठ 2: 
घुवादकाच्या “ विनेकनिर मानसोपचारशोस्त्र-एक जीवन-तस्वज्ञान ” या 
उलात वाघादयास मिळेल. पाहा : नवभारत. जत १९७१) 

आहा अथ असा नव्हे कौ घाणसाला त्याचे स्वत:बद्दलचे, इतरांनदळूचे, घ 
जगाबद्दळचे सूल्भूत, वेडपट, तकंदुष्ट विचार ददलावयास लावणारी तर 


दिलेली एकमेव पद्धत आहे. मनुप्याचे असे परिवर्तन इतर किती तरी पुस्तके 
व्याख्याने, लेख, मानसोपचाराच्या पडती व तंत्रे यांच्या साहाय्याने करता 
यईल. । सुस्य सुहा असा को सध्याच्या ससाजात बटुसंस्य लोक त्यांच्या 
विचारांच्या च भावनांच्या बादतीत सूलतः तकंदुष्ट, अविवेकी व धर्यभोळे आहेत. 
आणि म्हणूनच ते भावनिकद्प्ट्या रोगट असतात. 


जे कोणी लोक कोणत्याही एराण 
“कद 1 


र राणसततवादी, कर्मठ श्रद्धांवर 
ठेवतात ते लोक निश्‍चितपणे विकृत असतात- सग ती पुराणसतताद 


ढच् १. 
र 
यि 
टक.) 
क 
क्ल 
ऱ्य 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


एका मानसोपचारतज्ज्ञाची धर्माविरुद्ध केफियत ४९ 


धार्मिक राजकौय, सामाजिक, सांस्कृतिक किवा कोणतीही असो. कारण था 
लोकांजवळ लवचिकपणा नसतो. ते उघडउघड झपाटलेले व परावलंबी असतात. 
आणि कित्येक उदारमतवादी धार्मिक पंथांचे लोक खूपच कमी, पण भावनिक- 
दष्ट्या निश्‍चितपणे, पोरकट असतात. व्हारण सवं तर्‍हेचे धाथिक मार्ग म्हणजे 
प्रामुख्याने एकच गोष्ट : पोरकट परावलंबन आणि अखेर, शुणकारी मानसोपचार 
पद्धती आणि रोगनिवारणाऱ्या इतर कला व विज्ञान या सर्वांनी तड्जोड मान्य 
ल करता. उघड उजेडात आणून जर कोणत्या गोष्टीचे तिर्पूलल करीत राहावयाचे 
असेल तर ते याच गोष्टीचे ! 


& $$  $ 
(ु€943<9€5-:29<9 29 €9-€9 929 €932949<94349€363 
रा प्राक्षुपाठशयाळा सण्डळ-ग्रन्य प्रकाशन त 
() १९४७-१९५-० पयंत झालेल्या सराठी पुस्तकांत प्रथम ९ 
(0 क्रमांकाने 5रून साहित्य अकादमी (न्यू दिदी) चे ९] 
() रू. पाच हजार. पारितोषिक प्रात्त झाळेले (1 
( नौ ण ऱ्य छ्ष्र व शूर व्ञ््लः -ः ; वं रश र व्ऱ़ शू सुः ()) 
'। 'केदिक संस्कृतीचा बिकास 
() किंमत २० रु. (७ 
शः य गव ७ & (0 श्या ज़ र री (- 
ण ठखक- लकततीथं लक्ष्मणशास्त्री जाळा, ग 
(१) सुधारू न 72५0) ती 1 ॥;) 
() सुंव्रारान बाढावलला नान आदृत्ता ९) 
() लवकरच प्रासेद्ध होत आहे. ऐ 
() वैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय (0) 
षि > र्त व , _ टं र 2 
() संस्कृती होय. भारतीय संस्क्रतीच्या जन्मापासून आतापर्यंत ष्‌ 


() आलेल्या स्वरूपाचे बणैन या पुस्तकात प्राधान्याने केले आहे. ॥) 


() __ __0र्‍ ण 

र प्रकाशक : प्राज्ञषिपाठशाळाल (प चालारा) () 

<3<93€9292989<949494989-593<9<3<€93559&9€9€98) 
न.भा. ४ 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. यू. म, पठाण 


शिवकालीन सन्तचरित्रकारांमध्ये उद्भव चिद्घनाचे स्वतःचे असे एक स्थान 
आहे. महोपतीच्या संतचरित्रात्मक रचनेस जितकी लोकप्रियता लाभली तितको 
लोकप्रियता उद्भवचिट्घनाच्या सम्तचरित्रलेखतास लाभलो नसली तरी मराठी 
सन्तचरित्रकारांमध्ये उद्धवचिद्घनास असलेले महत्त्व अमान्य करता येणार नाहो. 
परिचित सन्तांच्या चरित्रांप्रमाणेच अपरिचत पण महत्त्वाच्या सन्तांच्या चरित्रांची 
रचना जशी महीपतीने केली आहे तक्नीच उद्धव चिद्धनानेही केलो आहे. 

“-बरवी संतचरित्रे हो । 
तारक परस पवित्रे हो ॥ 7 

-ही या सन्तचरित्रलेखनामागील भूमिका व प्रेरणा असली तरी केवळ परिचित 
सन्तांची तीच ती चरित्रे लिहिण्यापेक्षा अपरिचित सस्तांच्या चरित्रांचा परिचय 
सर्वसामान्य मराठी माणसाला करून दयावा होही त्यामागील एक भूमिका असावी, 
असे वाटते. उद्धव चिद्घनाने नागेह सम्प्रदायःच्या अवतारांची व सन्तांची 


“२ 


चरित्रात्मक छोटेखानी आख्याने लिहिलो, त्यामागेहो हे एक प्रयोजन असावे. 


उद्धवचिद्घनाने नागेळञ व नागेश साम्प्रदायिक समस्त यांच्यासंबंधी जी 
चरित्रात्मक आख्याने लिहिली त्यांपेकी आज फारच थोडी रचना उपलब्ध आहे. 
ती अशी :- (१) नागनाथ-चरित्र, (२) हेगरस- चरित्र (३) वबहिरंभट- 
चरित्र आणि (४) मृत्युंजय-चरित्र. यापेकी नागनाथ-चरित्र हे नागेश 
सम्प्रदायाच्या प्रमुख उपास्य-देवतेचे वा अवताराचे चरित्र होय. वडवाळसिद्ध 
नागनाथ आणि त्यांचा सम्प्रदाय यांच्यासंबंधी इ. स १९६३ साली “ नागे 
सस्प्रदाय' ” या पुस्तिकेत मी विवरण केलेच आहे. नागेझ सम्प्रदायाच्या 
अध्ययनासाठी आधारभूत अक्षी जी सामग्री उपलब्ध आहे, त्यात कवि भास्कर 


१. “ नागेश सम्प्रदाय ! प्रका. बहिःज्ञाल शिक्षण मंडळ, मराठवाडा विद्या- 
पीठ, ओरंगाबाद ...... 


५४५ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | ह 
प संगणकीकृत ग द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


संतचरित्रकार उद्धव चिदूघन ५९ 


( भानजी त्रिवक ) कृत “' तागेशलोलामृत ” हा एक महत्त्वपुर्ण ग्रंथ होय. तथापि 
हा ग्रंथ फार प्रावील न'्ही. ( त्यांचा रचनाकाल दाके १७७० आहे, हेही मी 
यापूर्वी सिद्ध केलेच आहे. प्राचीन वाडसयाचे व्यासंगी अभ्यासक श्री. रा. चि. ढेरे 
यांनीही ते भाग्य केले आहे. ) तेव्हा तागेश संप्रदायाच्या तन्तांसंवंधी अधिक 


प्राचीन साधनग्रंथांचा शोध घेणे अपरिहार्य ठरते. अश्या वेळी उद्धवचिद्घनाची हो 


छोटेखानी चरित्रात्मक रचना अत्यंत उपयोगी पडते. 
उद्धव चिद्धनांच्या एकूण रघनेकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास त्या रचनेची आप- 


ल्याला तीन वर्गात विभागणी करता येते: 
(अ) पौराणिक चरित्रात्मक आख्याने 

यात “ शरियाळचरित्र , “ द्रोवदीचा घावा ", “ धरुवाल्यान , '' शिवुरात्रि- 
न्रत ”, “ मिल्ली ”, “ हरिश्‍वंत्राल्यान ”, आणि " शुकरंभासंवाद ” यांचा ससा- 
वेश करता येईल. 

(आ) सन्तचरित्रात्मक रचना 

८ झक्तक्यासृतसार ” हा उद्धवचिद्धनांचा संत चरित्रपर ग्रंथ आहे तथापि, 
तो उपलब्ध नाही. उद्भववि्धताची “ संतसालिका ” मात्र उपलब्ध असून ती 
श्री. वि. ल. भावे यांनी प्रसिद्ध केली आहे. 

(१) उद्धवचिद्धनाच्या सन्तचरित्रात्सक रचनेचा महत्त्वाचा भाग नागेश 
सांप्रदायाविक संतांच्या चरित्रांनो व्यापला आहे. हो लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट 
आहे. उद्धवचिद्धनाच्या संतमालिके "त नागेळ संप्रदायाच्या वडवाळसिद्ध नागेश, 
बहिरा पिसा, मृत्युंजय, एकलिंग इ. कितीतरी संतांचे उल्लेख आढळतात. यातच 
स्वतः नागनाथ, हेग्रस, वहिरा पिसा, सृत्युंजय यांच्या चरित्रांचा निदेश करता 
येईल. ह्या तीन-चार चरित्रातच- विश्लेबतः नागनाथ-चरित्र आणि हेग्रस-चरित्र 
घा चरित्रात उद्धवचिद्घनाने नागेशसस्प्रदायाच्या इतर संतांचाही उल्लेख केला 
आहे, तो महत्त्वपुर्ण आहे. नागेजञ साम्प्रदायिक संतांविययी कवीला विशेष आस्था 
आहे, हे त्याच्या या रचनेवरून लक्षात यते. 

(२) उद्धवचिद्धनाच्या सन्तचरित्रात्मक रचनेचा डुसरा भाग अल्य साम्प्र- 
दायिक संतांच्या चरित्रांचा असून त्यात गोरा कुंभार आणि समर्थ रामदास यांच्या 
चरित्रांचा समावेश करता येईल. 


र. नागेश संप्रदाय, ”" पृ ८ 
३. “ इंद्रायणी, “ मार्च- एप्रिल १९६४, पू. २९ 
४. महाराष्ट्र - काव्य - ग्रंथ, स्फुट संग्रह : भाग १, हके १८२७पृ. ३ते ६. 


अनुक्रमणिका 
झं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


(इ) तत्त्वविवेचनात्मक रचना 

या विभागात “ अनुमवदतक ”, “ बिवेकदर्पण 7, “ अह्वैतवोच 772, “ बोघ- 
कळिका ” इ. आध्यात्मिक प्रकरणांबरोबरच" “' गीतार्थंमंजरी ” हो गौताटीका इ. 
रचनेचा समावेश करता येईल. 


वरील रचनेचे एकूण स्वरूप लक्षात घेता उद्धवचिद्धनाला तत्वविवेचना- 
वरोबरच सन्तचरित्रात्मका लेखनात- विशेषत: नागेश साम्प़रदा्यिक सग्तांची चरित्रे 
लिहिण्यात रस वाटत असे, असे दिसून येते. या चरित्रात्मक लेखनातन नागेश 
सस्प्रदायविषयक महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होते. मात्र, नागेश सस्प्रदायाच्या 
तत्त्वज्ञानाचे वा विचारसरणीचे त्या अतुषंगाने दर््षन घडत नाहो- अर्थात्‌ या 
प्रकारच्या लेखताकडून तज्ी अपेक्षा करणेही प्रस्तुत ठरणार नाही. उद्धव चिद्धनाे 
नागेश सम्प्रदायाविषयी व त्या सम्प्रदायाच्या सन्तांविषयी एवढी आस्था का 
वाळगावी, याच्या कारणांचा आपंण शोध घेत असताना आपल्याला त्याच्या 
गुरु-परंपरेकडे वळावे लागते. आणि मग त्याने नागे साम्प्रदायिक सन्त-चरित्रे 
का्‌ लिहिली, ता उलगडा होतो. उद्धवचिद्घनाची गुरुपरंपरा लारस्वतकारांनी 
दिलो आहे. ती अशनी : 


श्रीदत्त - शिवचेतन्य - गोयाळ चेतन्य -- आल्सारास चेतन्य 
। 


तयार वत 
तुळशी चेतन्य ी. 
| राघव चैतन्य 


कृष्ण चैतन्य र 
ी केशव चतन्य 


| बाबाजी चेतन्य 
चिद्धन चेतन्य तुकार 
नुकारास 
| 
राघवस्वापमी उद्धव सेतन्य 


7 उद्‌धवचिद्धन हा कबी चेतन्यसंम्रदाबातील असून नागेश संप्रदायाचा ब चेतन्य 


ष्‌ ,» * उद्ध चि री घच [ "१ 
वी द्धवचिदूधनांची काह अप्रकागित कविता” ले. ना. ब. जोली, 
इंद्रायणी,” जुले १९६३, पू. ३६ ते ४० 


अनुक्रमणिका पायया 
झं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


संतचरित्रकार उद्धव चिदूघन ५३ 


संप्रदायाचा निकटचा संबंध असावा, असे दिसते.' यासंबंधी अद्यापि फारसे संशोधन 
झालेले नाही. तथापि मी आजवर जो शोध घेतला, त्यावरूनही वरील विधानास 
पुष्टीच मिळते. 
या चरित्रात्मक प्रकरणांचे स्वख्प छोटेखानी अलून त्यात सरळ साधे 
निवेदन आहे. त्या त्या अवतार्‌संबंधी किंवा संतासंबंधी ज्या आख्यायिक्ता उपलब्ध 
होत्या, त्यांची कवीने आपल्या रसाळ वाजीत नोंद घेतली आहे. या चरित्रात्मक 
लेखनात कल्पनाविलास वा अल्य काव्यविशेष कद!चित आढळणार नाहोत. कारण 
कवीने आपले लक्ष सुस्यत्वेकरून प्रसंग-निवेदनाकडे केन्वित केले आहे. या 
प्रसंग-निवेदनातून त्याला जे चरित्र रेखाटावयाचे आहे, ते साकार होत जाते. 
या चरित्रात्सक लेखनात आस्यायिकांनाही महृत्त्वाचे स्थान आहे. उपलब्ध आल्या- 
यिका संगृहीत करून कवीने त्यांचा ससावेश्ञ आपल्या या चरित्रलेखनात केला 
आहे. या आल्यायिका या संतांची जी अन्य चरित्रे उपलब्ध आहेत त्यातही 
आढळतात. त्यामुळे उद्धवचिद्घनाने त्या आख्यायिका पारखून घेतल्या असाव्यात 
'असे दिसते. नागनाथ, वरदम्मा, एकलिंग तेली, बहिरंभट आणि मृत्युंजय 
यांच्यासंबंधी पुर्वस्रींनी जे लिहिले, त्याचेच लार उद्धवचिद्घनाच्य़ा या चरि- 
त्रात्मक लेखनात आढळते. “ स्वल्पातचचि आणि कथा सारी” हो प्रवृत्ती या 
लेखनात आढळते. उदधवचिद्धन उत्कृष्ट कोतंनकार होते' हो गोष्ट लक्षात 
घेतलो म्हणजे त्याच्या चरित्रात्सक लेखनास जे स्वरूप प्राप्त ज्ञाले आहे. 
ते तसे का झाले, याची कल्पना आपणास येते. 
एका महत्त्वाच्या सम्प्रदायाचे प्रवतेक व त्याचे अनुथायी थांची चरित्रे 

लहून उद्धव चिद्घनाने मराठो वाळमयातील व संस्कृतीतील एका अल्पज्ञात 
दालनावर प्रकाह् टाकला असून या चरित्रांच्या रूपाने तो प्रवाह जिवंत ठेवला 
आहे. त्यांची हो चरित्रात्मक आरख्यानेही आता. डुभिळ ज्ञाली असल्याने ती 
येथे उद्धृत करीत आहे. 
(अ ) नांगनाथचरित्र 

वरवीं संतचरित्रे हो : पावन पुण्य पवित्रे हो ॥ छू. ॥ 

नागधमंधर नगतनयावर प्रगदुनिया भूलोका । 

लांगनाथ हुं नाम धरीले शीवमानूरोये अवलोका 1। १ ॥ 


क्व ल रकृत “' नागेशलोळासत.” अध्या वव 
६. पाहा - (१) कवी भास्करकृत “ नागेशलोळासृत,” अध्याय - २७, 


(२) नागेशसंप्रदाय, पू. २९, (३) इंद्रायणी, मार्च-एप्रिल १९६४, पृ. ३१. 
७. मह*राष्ट्र-कवि-चरित्र, भाग : २, लेखक : ज. र. आजगावबकरपू. ११५ 


| अनुक्रमणिका य 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


- 
। 
रे 


1) 


र ₹.९/ 
ही भी. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


1-1 


नवभारत 


कुव्चित स्वरूप नोळखत कोणी धरूनि राहसि माळी । 
अंगावरि विचू-किरडें बहु कोणि त येती जवळी ॥२॥ 
जो देले तो उपेक्षीतो हिव-वृष्टो वरि सोशी । 

एकलिंग तेली सद्भावें आला चरणापाशीं ॥३॥ 

भावें सेवा करुनि निश्िर्दिनि पर्गदुटी रचियेली | 

उत्तम अस्नें करुनि घरींहुनि येउनि भोजना घाली ॥ ४॥ 
एके दिवशीं सायंकाळी नोजगृहाप्रति जातां । 

मार्गो कांहीं नवल वते ऐका सज्जन आतां ॥ ५] 

वदंमा हे शिलबंत कुमारी सोळा बघे झालो । 

आयु: सरतां प्राणा त्यजुनी प्रेतरूप पडियेली ॥ ६॥ 
साड रचोली जाति मिळाली स्मज्ञान-भमो नेती । 
एकलिंग तो दृष्टी पाहे उतरूनि धरनी वरती ॥७॥ 
भूमीशी हात घांसुनि तीचे भाळी चर्ची भावे । 
नागनाथ बोलावित स्हुगतां उठोनि पाठो घांवे ॥ ८॥ 
भय पाघोनी समस्त जन हे समीप कोणी येना । 
राक्षल पिज्लाच भूतंप्रेते खेळविताती नाना ॥ ९ ॥ 

नऊ नाथ चोसष्टी सिद्धा वार्ता हे थुत होतां । 

व्या त्रा-सिहावरतें बेसुनि येती दर्शन अ 
ऐसे जाणोनि एकालिंगा स्वमुखें आज्ञा करिती । 

सामोरा तूं जा म्हणता तंब रचीत होता भिती ॥ ११ || 
येरू वसरता वैलोन चिखल-धोंडे रचीत होता । 

नागोबाचो आज्ञा होतां चाल म्हणे तिसि जातां ॥| १२॥ 
भिती चालुनि जाउनि त्यांतें भेट्नि घेउ ग्‌ 
पर्णकूटीके नागदेव तो काय करीता झाला ॥। १ 
नग्न स्त्री सेवा करिताहे बामचरण उतरोनी | 
वरदबश्‍वेश्‍वर नास तियेचे स्थोचा पुस्प करोनी ॥ १४॥ 
दांकर-साक्षात्कार जाणुनी सिद्ध लागती पायी । 


लोला निग्रहि अवतारी हा येथे संशय नाहों ॥ १५॥ 


र्वा | १०] 


घउनि आला । 


(आ) हेप्रस- चरित्र 


हेंगरस हा सराफ कोणी सोहूळ गांबीं राहे । 
सानूरासी जातां सहजचि नागनाथपद पाहे ॥ १६॥ 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संतचरित्रकार उद्भव चिद्‌घन ५५ 


अनुज्रहा संपाडुनि गांवा जाया निरोप मागे । 

अपल्या अश्रमि स्वामी येउनि पवित्र कोजे अंगें ॥ १७॥ 
नागनाथ म्हणती परि येतों ओळख राखीं चित्ती । 
हेगराज विनवी तंव स्वामी सुके न अपुले स्वहितीं1॥ १८॥ 
विसर पाडुनीं एके दिवज्ीं नोहळनगरा आला । 

कशचित विपरित वेश बीभत्स ऐसा ज्यानें धरिला || १९॥ 
गोचर्मांवर साजक ऐसें पांघरला उफराटा । 

मर्स्ताक मासे नारामध्यें मत्स्य भक्षितो वाटे ॥ २०॥ 
लक्ष्य मक्षिका घोंगाही वरि पोर लागती पाठो। 
लोकांमाजी हेगरस तो देखुनियां निज दृष्टी ॥ २१ ॥ 
आओळखिला निज सदगुर अपुला लोटांगंज घे वरणा । 


जवळी भारा सर्स्ताळ घेउनि नेला अपल्या सदना ॥॥ २२ ॥ 
भंचक घालनि दरि बसवनी सेवा केलो भारी । 
देखनि स्वयाति वाळित टाकुति हाड रोंबिलें दारीं ॥ २२३ ॥ 


र 
संभापयणा बज म्हणोनि जबळि री कोणी । 
एके दिवशी निज स्वामीशीं बोले विनोबवागी ॥ २४॥ 
श्राद्ध पित्याचे ब्राह्मण न येति कोणी जेवायासी । 
नागदेव म्हणताती स्थळ करि वाहेरी स्वयपाकासी ॥ २५ ॥ 
सिड्धटेंकडीवरस्तीं वस्ञे घरें हो रदोयेलो । 
र्द्न होतां कुटूब काळा पित्रां आज्ञा कला ॥ २६ ॥ 
आरीमांदीं उतरलि तेथें नंत्रघोष बहु होती । 
गांवकरी हिज सकळ निळाले कोतुक पाहाताती ॥ २७॥ 
भोजन करूनी बाहिर येतां जोशी देखे बापा । 
कोणी काका कोणी नातू कोणी आजा बापा ॥ २८ ॥ 
सिद्धटेंकडी धांबा धांवा मेली भेटो येती । 
एकामेका कंडठौ मिठिया घालूनि गहासि नेती ॥२९॥ 
ब्रिअहोराजी केली झेटी गोष्टी मोठो ज्ञाली । 
चवथा प्रातःकाळहि होतां जेथिल तेथें गेलों ॥ ३० ॥ 
नागदेव हा शंकर जाणनि सकळीं एजीयेळा । 
हेगराज हा स्थापुनि तेयें वडवाळेती आला ॥ ३१॥ 
ऐका येथूनि अद्‌भुत तेणे पवाडा काय केळा । 
वृक्ष वठोनी पडला होता. वट्भारें निजवोला ॥ ३२॥ 


क्ट दि ७५ (3:4५ 
“(<< &६अमृतमहोत्सवी, | >२७ 


भ्र 
| । 
अनुक्रमणिका ९. व्ष 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास *" सेव 


जत “५ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 88८ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


(इ) बदि 


हेरंभट चरित्र 


नवभारत 


बहिरंभर हा प्रतिष्ठानी विद्या विनयो पुरता । 

मान लोकिकों असतां त्याच्या ऐका केसे चरिता ॥ ३३ ॥ 
गंगा स्माना करूनि जपतप साध्यान्हीक्ा सारी । 

गृहासि येउनि भोजन येरू करितत्े सहपरिवारीं ॥ २३४॥ 
शोक अळवनी ऐसा स्त्रीकी कांही विनोद करितां । 

साठी वर्षाची आझूनी प्रतिउत्तर दे कांता ॥ ३५॥ 

ऐसें ऐकुनि विरक्त चित्ता संचरला अविनाशी । 

सत्य मात बोलसी म्हणोनि वंदी निज भार्यसो ॥ ३६॥ 
सिडेसि घालुनि ग्रहासि नेती यास्तव रागे रागे । 

पवन पुरोहित थाच्या गृहासि धांवुन गेला वेगें || ३७॥ 
हिडुसि अविध करितां पुण्य सिळेल तुमच्या धर्मा । 

तिहि अवश्य म्हणोनी त्यांनी भरष्टविला निजकर्मो ॥ ३८॥ 
सवेंचि येउनि ब्रह्मसभेर्माध साष्टांग नमोयेले । 

भम चित्ताचा काय करावें विपरीत ऐसें ज्ञालें॥ ३९ ॥ 
नेत्री अश्रू कंठ दाटला अनुतापानें भरला । 

झास्त्र पाहुनी प्रायक्चित्ते पुनरपि ब्राह्मण केला ॥ ४०॥ 
पांचासातां दिवसां येऊनि ब्रह्मसभेर्माध पुशिलें । 

प्रायवचित्ते ल्मावरतें आज्नि चर्म न आलें ॥४१॥ 
आविधासी भांडे माझे कानचि नाहों ब॒जिले। 

व्यय कातडे कापोनी भज अविध केसें केलें ॥ ४२॥ 
पिसाचि होउनि नग्न बहोरापिसाची नांव मिरबी । 

किरत फिरत आला वडवाळे नागेज्ञाे 
नागदेव घुमट वांधाया सरकाळाचे गाडे । 
हस्तीदुल्था धोंडी वरत्या जुंपियले माकोडे ॥ ४४ | । 

त्यांतें छळुनी बहिरापीसा पुले सी मज कोण सांगा । 
हिह्द किवा अविध म्हणतां सद्गुरू आला रागा ॥ ४५ ॥ 
हातीं काठी बळे घातलो उचलुनि टाळूवरती । 

घेरी येउनि भूसिसि पडतां नाठवे वृत्ति-निवृत्ती | ४६॥ 
मुसळ अणोनी शिष्या हातीं कांडविला पिडासी । 
अस्थिमांस कांडोनी गोळो केली मेणाऐंसी | ४७ || 


गांवीं ॥ ४३॥ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


संतचरित्रकार उद्धव चिद्‌घन ५७ 


पुनरपि त्यांनी त्याची सूर्तो निर्मोली स्वहस्ते । 
अवलोकीतां अमृत दृष्टों जवलोकोलें त्यातें ॥ ४८ || 
ब्रह्मरूप हा तनु ओतिव भाजी चेतन्याचा वाल । 
बहिर्‍यापीझ्या सावध ऐसें पाचारीलें त्यास ॥ ४९ ॥ 
येरू उठोनी चरण वंदिले कोण तुं ऐस पसे । 

थाति वण ना नामल्प तें माझें मजची भासे ॥ ५०॥ 
मस्तक हस्तक ठेवूनि केला संकल्पाहुनि परता । 

भक्‍त बहुत आणिक तारिले जयजय नागनाथा ॥५१॥ 
ऐसे अपार संत वणिता संशय सर्वहि जातो । 

आठवले तें ऐका भावें उद्धवचिद्घन गातो ॥५२॥ 


(ई) स्रत्युंजयचरित्र 
बरवीं संतचरित्रे हो। पावन परम पवित्रे हो" धृ ॥ 
शहामहंमद तो बसणी करि बेर्दारची पाच्छाई । 
सृत्युजय साधूचा राजा ऐका त्याचि नवाई ॥ १॥ 
एके दिवशीं सजियावरुता सयलो घेउनि संगें । 
उत्तम साकर केळें सेवा सक्षी सानूरागें ॥२॥ 
सालो सोलुनि झरोकियाच्या मार्गे खाली टाकों । 
भणंग कोणी रोड अतोशय बेसुनि तेथे चोखी ॥३॥ 
देखुनि राणी निज स्वामीतें वरोनि दाखवि हाते । 
अटकमहालामध्यें हा जिव आला केला येथे ॥ ४॥ 
पातकज्ञाह क्रोधाने द्वारपाला ताडण करितां । 
तिहों जाउनियां त्या भणगातें भारियल्या बहु लाता ॥५॥ 
ते वेळो ते डुःख न सानी निर्भय तो बहु हांसे । 
राजा वर्जी दुतांसि तेव्हां दोघं रडे आक्रोड ॥६॥ 
विपरित एस देखुनि खांला सन्सुख तो त्या पुसतां । 
सालि चोखितां हें फळ तुझिया दुःखा रडतो आतां ॥ ७॥ 
ऐशा वचनें हृदय भेलें सांडूनि राज्य निघाला । 
कोणाहि न कळतांची रात्रीं कल्याणासी गेला || ८ || 
तेथे हो ध्वज दिड्या भूदंग हरिचे गुण भाती । 
विठ्ठलनामें घोषे यात्रा पंढरिसी ते जाती ॥९॥ 
तोचि समागस साथक जोडति पंढरपुरासि आला । 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शट 


नवभारत 


करूनि चंद्रभागेचे स्वाना पांडरंग नसियेला ॥ १०॥ 
लास्त्र-गुरू मज देई विठोबा म्हणोनि धरणे वेसे । 

द्वि पुस्तक आणुनि दिधलें मग पंढरिज्ञे ॥ ११॥ 
सहजानदो सद्गुरु मूर्ती कल्याणीं सांगितला । 

पुढती यात्रेसंगे येउनि शिष्य तयाचा झाला ॥ १२॥ 
सदगुरू - मूले थवणें मननें अनुभव निजध्यानासी । 
मृत्युंजय या नाले सरतां नारायणपुरवासी ॥ १३॥ 
लिंगाइत ते सनयों राजा काशीपति कल्याणी । 

प्रर्त्याहू दाहा सहत्त जंगस भोजन पुजेसि आणी || १४॥ 
साठी गाडे झालिग्रामहि एके रात्री आणी । 
दालग्रानतळ बहु (नमल तेथिल अरव पाणी ॥ १५ ॥ 


त्यातल कोणा एव भवर्‍्या मृत्युंजय-पद वंदी । 
अविधाःचा शिण्य म्हगोनी जंगम-स 


मे 


महा तिदी ॥ १६॥ 
तण 


जाउलि स्वामीयाशीं सांगितले गा हार्ग | 
येथोनो नत्यंजयचरित्र ऐका ब्रिनोदवाणे ॥ १७॥ 
भाजन-समयी समस्त जंगम लिगातें पा 
घे लिगाविरहित लाजिरवाणे 
त्यात काशीराज विचारी अस्याया भावरला ] 
सागा सायूपुरपा छळूनी यथे कोगी आला ॥| १९ || 


भवर्‍्या [वदयावप्य र हणोनि निविति क्स होतां । 
राजा सांगे भावे जाउति सत्यंज 


हाती । 
ज्ञाले चित्तीं ॥ १८॥ 


वास प्रार्था २० || 
समस्त जगस वारणहि गान स(ण्टाग नि > | 


दांतहि सिद्धांत हे कुसरे समोव दोर 
वंढुनि तोड पसरोनि तिहों झिंगे रिच 
अपुले अपुले वळखुनि घेतां न येति 


हा आले | २१॥ 
बला धरणी । 


टी 


ळा नहेभत करजी ॥ २२॥ 
ज्याच त्याचजवळा पढता जयजयक रो केल 
ज्ञानसागर आपया म्हणुनी सकळी 
ऐसे अपार संत दणितां संशय सव 


अळवलें तं भावे एंका उद्धभधवचि ह्ऱ्न 


पुजायला ॥ २२| 
हि जातो ] 
गातो ॥ २४॥ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ह ८ १ हरी “१ 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. ना. वा. मराठे 


राजा राममोहन राय, १७७२-१८३३ 


महाराष्ट्रात, बंगालमध्ये आणि इतर भारतीय प्रांतांतही असा एक सुखद 
समज झालेला आहे को, १९ व्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळी ज्या काहो 
सामाजिक, राजकोय, धार्मिक सुधारणांना चालना मिळाली तिचे नेतृत्व राजा 
राममोहन राय या बंगालमधील तत्कालीन समाजधुरीणाकडे जाते. सतीची चाल 
बंद करण्याची मोहीम, इंग्रजी शिक्षणाची सुह्तमेढ, दृत्तपत्रांचे प्रसार-कार्य, 
गद्यसाहित्याचे प्रेरक, ब्राह्मो समाजाची संस्थापना करून धार्मिक सुधारणेचा पाया 
घालणारे आचाय इत्यादि अनेक दृष्टिकोजांतूच १९ व्या शतकाच्या पहिल्या 
पावझतकात ज्या घडामोडी झाल्या त्यांचे नेतृत्व ब धुरोणत्व राजा राममोहन 
राय कडेच जाते. भारतात प्रसृत असलेल्या ज्ालेय व माव्यमिक कनिक पुस्तकां- 
तूनही यावहृलूची माहिती देऊन विद्यार्थ्यांना तसेच शिकवले जाते. मोठे सोठे वक्ते 
आपल्या सामाजिक, राजकीय वा धार्मिक सुधारणांच्या उल्लेखात राजा रामसोहन 


न १: 


रायचे नाव. घेतल्याशिवाय आधुनिक काळातील. भारतीय नवजोवनाच्या 
चळवळीची योग्य सुरुवात झाली असे समजत नाहोत. राजा रानसोहन रावच्या 
ह्िश्तजन्ससांवत्सरिक महोत्सवाच्या निमित्ताने वरील सलुद्याचा पुनश्च एकदा 


विचार झाला व त्या संथनातून वेगळी माहिती बाहेर थाली तर पाहावे या उट्टेझाने 
राजा राममोहन राय संबंधी थोडा साधक बाधक विचार करावयाचे योजले आहे 

या संतंधींचा विचार करावयाचा तर सवंत्रथस १९ व्या शतव्हाच्या 
सुरवातीच्या ऐतिहासिक प्रेरणांकडे लक्ष द्यावे लागेल. भारतीय नवजीवनाच्या 
चळवळीची ( 1101118351106 1110१"0110311 ) सुरु हे 
खरे पण याचा अर्थ ' बंगाली मनुष्य अधिक बुद्धिवादी आहे. विचारवंत अहे. 
सुधारक आहे. म्हणून बंगालमध्ये सामाजिक, शेक्षणिक, धार्मिक वा राजकीय 
सुधारणा प्रथस आल्या' असा करणे युवितसंमत होजार नाही. कोणत्याही समाजात 
एका दिवक्षित काळी जेवढे बुद्धिमंत, विचारवंत असू शकतात तेवढे ते बंगालगव्ये 
आहेत. मद्रास मध्ये असू शकतात. महाराष्ट्रातही अलायला कुणाची हरकत असायचे 


जी 3 «र या र्क को 

ह च र 

अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास क दक “क 
002 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत फिक द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६० नवभारत 


कारण नाही. शेष भारतातही तसे असण्याची बरीचशी शक्यता आहे; सुख्य महा आहे 
तो कोणत्या काळी कुणाला वाब पिळाला व कुणी त्याचा योग्य फायदा घेतला 
याचा. ऐतिहासिक कालकसात कोणे एकेकाळी जगात ब्रिटिज्ञांचे साम्राज्य 
पसरले होते ब कोणे एके काळी काही विवक्षित कारणासाठी तेच इंग्लंड हे 
तृतीय श्रेणीचे राष्ट्र म्हणून उभे आहे किवा नाहो अज्ी शंका राजकीय चितक 
विचारू लागले. आहेत- हे वरील विधाताचे एक विनिगभक उदाहरण म्हणन 
निदिष्ट करता येण्यासारखे आहे- अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील बाालनीळे 
राजकीय व सामाजिक परिस्थितीच अंशत: या नवजोवनाच्या सुर्वातीदी कारण 
सानली पाहिजे. ्ि 
पश्चिम भारत 

ऐतिहासिक कालक्रमणेत पोतृंगीज लोक भारताच्य 
प्रथम पोचले आणि इ. स. १५१० च्या सुमारास त्यानी आपल्या भारतातील 
वसाहतीचा श्रौगणेज्याही स्थापन केला. पण फिरंग्यांना आपले प्रस्थान बक ना 
इतकी फुरसत मिळाली नाही कारण शहाजी, शिवाजी, संभाजी, आंत्र कावे 
यांच्या जोरदार कडव्या विरोधामुळे आणि स्वराज्य, स्वघभ पिकात ” न 
सारख्या घोषणांनी सारे पश्‍चिम भारताचे आकादा दडपून गेले ् क 
कडाक्याच्या वाताबरणात फादर स्टिफन्‌ सारख्या मिझ्ञनऱ्यांनी मरती प मि 
आश्रय घेऊन ख्थिस्त पुराण सांगण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी ते अपुरेच रिते: 
यूरप खंडात सत्र फेलावणाऱ्या, आधूनिक संशोधकांनी पुढे आणलेल्या तिक 
नि इंग्रजांप्रमाणे आपला राजकोथ 


च्या पश्‍चिम किनाऱ्यावर 


सुधारणांना आपल्या बरोबर आणूनहो फिरंग्या 
वा सामाजिक वरचष्मा प्रस्थापित करण्यात यश मिळ वाकले नाही. याचे 
तेथील सामाजिक ब राजकीय परिस्थितीच होय ! इ. स. १८१ ू. ज्व्यं गोह 
कडून राजसत्ता काबीज करून ती ब्रिटिझ्ञांनी आपले हाती घेईपर्यंत की ्व्यां- 
पराभवापालून राजसत्ता कनी कसी होत गेली असलो त्री डक पळ नपतच्या 
परिस्थिती व पुर्वभारतातील निटिज्ञांच्या पूर्ण ताव्यात गेलेली लाक तज 
व्हालक्रसगतीत पन्नास वर्षांचे अंतर होते हे नाकारता न येण्यासारखे र, 
वी र सत्थ आहे. 
पूष् भारत. 


0. 


या उलट एव भारतांतील परिस्थिती होती. डच, डॅतिश, परेंच व 
इंग्लिक्रा या पाइचात्य व्यापाऱ्यांचा व सिज्ञनऱ्यांना आपला पाय पक्का रोव 
ग घा 3 (वी 

ण्यास हा भाग राजकोय घा सामाजिक वष्ट्या अतिदाथ सुलभ झाला होता 
ए होंगलांचे वर्चस्व कमी होऊन केन्द्र लकी । 


५) 


अनुक्रमणिका प््म्न 
डौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


राजा राममोहन राय, १७७२-१८३३ ६१ 


होती. पण त्यांचाही पाडाव झाल्याने पेशव्यांच्या कडव्या हुकमती ऐवजी भोसले 
(नागए्रकर), शिदे, होळकर, गायकवाड सारख्या मर्दानी लोकांच्या हातात 
प्रांतांची सता जात होती. याचवेळी मुशिदावादच्या नवाःबांच्या हातांतील हा 
पूर्वभाग मुत्सहोपणे न्रिटिश्या आपल्या ताब्यात मिळवीत चालले होते. व्यापारासाठी 
सनद मिळविणाऱ्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे मुख्य ठाणे कलकत्यात वसले. 
जसजशी राजसत्ता हातात येऊ लांगली तसतसे इंग्रजी शिक्षण, कायदेकान्‌, 
शिस्तवद्ध सनदशीर राज्य, दळणवळणांतील आधूनिक सुधारणा, प्रेत व छपाई 
यामुळे पुस्तके, कालिके, हस्तपत्रके 'यांचे हारे सुवलक प्रचार करणारी बलिष्ठ 
सिशनरी संघटना, शिक्षण देगाऱ्या संस्था या सारख्या अनंत मार्गांनी पुवभाग या 
लोकांनो ग्रासून टाकला हुता. उदाहरणार्थ पाहा - इ. त. १७७४ मध्ये कलकस्यात 


सर्‌ इलिजा इम्ये यांची कोर्ट स्थापन केले. १७८० सध्ये सिव्हिल सव्हुंट्साठी 


फोटंविल्यममध्ये पहत्वाचे शिक्षणकेळ सुरू केळे. १७८४ साली रॉयल ओशियाटिक 
सोसायटीची कलकत्ता येथें स्थापना झालो, श्रीरामठूर येथून विल्यत्‌ केरी सार्या 
प्रख्यात भाषायंडिताच्या आधिपत्याखाली साऱ्या भारतीय भाषांच्या अध्ययन 
अध्यापनाची सुरवात झालो. आणि तेथील प्रेसमध्ये नवे नवे टाइपांचे साते घड 
लागले. हजारों गणती पुस्तके छापून ती आसेतु हिमाबल जाऊ लागली. येथील 
सुसल्सानी अमलाला कंटाळलेल्या होन दीन वर्गाला त्रिटिज्यांच्या माफत धरणो- 
तलावर क्रांतीचा संत्रपाठ घेऊन देवदुतच अवतरला आहे. असे वाटले तर त्यांत 
नवल कोणते ? त्यांतच मुसलमानी सत्तेबरोबर मराठा - वुर्जुकांची धाडही कमी 
होऊन लुटालुटीची धास्ती कमी होत होती. 
श्ान्तिमय जीवन, त्याबरोबर भोतिक सुधारणा व नवशिक्षणावरोबर आलेल्या 
नवकल्पना यांनी अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जन्माला आलेली पिढी उजळून 
निघू लागलो होती. म्हणजे ज्या काळी पश्चिम भारतांत वारभाईच्या कारस्थानांनी 
सराठ्यांची केंद्रसत्ता कमजोर होत चालली होती. लाखो बांगड्या फुटल्याने एक 
पिढीच्या पिढी जवळ जवळ बरबाद होऊन गेली होती. कुणाचा पाययोस छुजाला 
नसल्याने आपसांत फुटोरपणा वाढत होता. समाजाला एकाछत्राखाली आणणारी 
ना राजसत्ता ना समाजसत्ता अशी स्थितो झाली होती त्याच कालखण्डात या 
भागांत ब्रिटिक्ष व्यापारी कंपती हळुहळू पण निश्चितपणे राजसत्ता आपल्या ताब्यात 
घेऊन समाजाला शिक्षण, सुधारणा, कावदेज्ीरपणा, त्रांतता या सारख्या गुणांनी 
आत्सवश करून घेत होती. या व्यापारी राजसत्तेला मित्ालऱ्यांनी केलेल्या अफाट 


सुरुवातीच्या अमदानीत वंगाली शिक्षणाचा, राजकीय त्र सामाजिक सुधारणांचा 


य्य 
1८ 
*्र& 
क्र धि 
ड री 
2 अमृतमहोत्सवी, त > 
अनुक्रमणिका प््ल्न १८ २४४ ५१ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास तट य 
वड वुळज्या वर ळाळवाळवी मक, 
ि मराठी विकास संस्थद्वार ! ढ 


संगणकीकृत कृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६२ नब भारत 


भारतीय पुढाऱ्यांनी टाहो फोडून उदो उदो केला. नामदार गोखले थांची तर 
बंगालची थोरवी वर्णन करण्याच्या ओघांत “बंगाली संडळी ज्या गोष्टींचा आज 
विचार- चर्चा करते त्या गोष्टींचा खल इतर भारतीय संडळी केवळ डुसर्‍्या दिवशीं 
करू शकते! ( फोयाघा, खा] ी।!3)]रढ (0-तत७, डॉ गणिताचे 
[1] 11:01] 7९; ऐ४५) अक्ली फुझारकीवजा बढाई मारलौो होती. 
होच गत अनेक पुढाऱ्यांची होती आणि आत्सससीक्षण चिकित्सकपणे करू न 
हाकणाऱ्या पुढाऱ्यांची अजूनही उणी पुरी तीच गत काग्रम आहे. विशेषतः महा- 
राष्ट्रांतीऊ बुद्धिमंतांमध्ये ' इतरांचे ते सोने आपले ते पितळ ! अश्या दृष्टिकोणांतून 
पाहण्याची एक परम्पराप्राप्त प्रवृत्ती जडून गेलो आहे असे समजण्यास भरपूर वाव 
आहे. 
रास मोहून राय 

राजा राममोहन राय यांचा एकोणिसाव्या शझतकांतील सामाजिक, धार्मिक, 
राजकोय व शेक्षणिक सुधारणा घडवून आणणारा, देवाचा अवतारच समजणाऱ्या 
आपल्या विचारवंतांनी या प्रश्‍लाकडे अधिक सहेतुकपणे पहावे म्हणजे भारतीय 
नवजीवनाच्या आधुनिक चळवळीचे सारे श्रेय राजा राममोहन रायच्या पदरात 
ओतून स्वस्थपणे पाहात बसावे लागणार नाहो. राजा राममोहन राय हा त्या 
कालखंडातील एक सुधारणाप्रिय राजकोग्र, धामिक, सामाजिक कार्यकर्ता होता, 
त्याने वृत्तपत्रांच्या प्रसाराला सक्रियपणे हात लावला, सतीची चाल बंद करण्याची 
चळवळ उचलून धरली, ब्राह्म लमाजाची स्थापना केली वगेरे साऱ्या गोण्टी मान्य 
करूनही “ राजा कालस्थ कारणस्‌ ' कडेच बोट दाखवावे लागते हे निश्चित. 
राम मोहनची घडण 


ज्रिवाय दुसरे असे राम मोहून रायची जी जडण घडण घडन आली तो या 
अज्ञा संक्रमणकालात को पुर्वीचा वारसा म्हणावा तर सनातनी रूढोंना जखडन जे 
काही कानावर पडत होते, ते अबोधपणे व निसूटपणे करणे भाग पडत 'होते, 
मुस्लीम सत्ता वा मराठ्यांची सत्ता शिल्लक नव्हती, सर्वत्र इंग्रजी श्रिक्षणाचा, 
मिशनरी प्रचाराचा फैलाव होत होता-राममोहनला घरच्या चालौरीतीप्रमाणे 
ब्राह्मण कुलात जन्माला आल्याने संस्कृत शिकणे क्रमप्राप्त होते. त्यासाठी वयाच्या 
१२-१९५व्या वर्षी त्याला बनारसला पाठविण्यात आले. तेथून पाटण्याला र्पाशियन्‌ 
उदू शिकण्यासाठी त्याला जावे लागले. कारण उघड होते. राजाश्रयाची नोकरी 
हवी असल्यास तत्कालीन सामान्य रू्ढीप्रमाणे त्याची जरूरी होती. कारण लोकिक 
व्पवहार त्याच माध्यमात चालत. याचे शिक्षण घेता घेता त्याला तिबेटचा दोरा 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वी 9. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


राजा राममोहन राय, १७७२-१८३३ ६३ 


करण्याचाही मोका मिळाला. बयाच्या या अवस्थेत त्याने वराच भूभाग पायाखाली 
तुडवला होता. अगदी लहान वयात त्याची दोल तीन मुलीशी लग्नेही ज्ञालेली 
होती. सुलां-मुलींची लोकर लग्ने करणे व बहुपत्तीकत्व असणे हा बहुधा 
सुसलमानी संस्कृतीचा वरचष्मा असावा. वस्तुतः राममोहन हा वन्द्योपाध्याब किवा 
आधुनिक नानर्जी आडनांव असलेल्या राहो ब्राह्मणकुलातला मुलगा ! * कृष्णचस्द्र 
बस्द्योपाध्याय ' या. त्याच्या पंगजोबांना सुशिदाबादच्या नवाबांनी “राय ' हा 
बहुमानाचा हुद्दा दिलेला. तो तसाच चालत राममोहन पर्यंत आल्याने 
राममोहन वानजींच्या ऐवजी त्यांचे घराणे । राय ' नांवानेच ओळखले जात 
होते. '* राजा? हा रामसोहतनच्या नांवाला चिकटलेला हुद्दा मात्र त्याचा 
स्वाजित होता. दिल्लोच्या पदच्युत बादशहाची वकिली करण्यासाठी 
संस्छृत-पशियन-उदू-अरबी-इंग्रजी जाणणाऱ्या जाजकार व्यक्‍तचो-राममोहून 
रायची-निवड झाली त्यावेळी इंग्लंडमधल्या लॉर्डस्‌ बरोबर वरोबरीच्या 
नात्याने सल्ला मतलत विचार-चर्चा करता यावी म्हणून बाददाहाने ' राजा 
चा हुद्दा देऊन त्याला इंग्लंडमध्ये पाठवला. ( नोव्हें. १८३२० ) तो दोन 
तीन वर्षे तेथेच राहिला आणि तेथेच त्याला दुर्धर ज्वराने गाठले व त्यातच 
त्याचा तेथे अंत झाला. ( २७ सप्खछें. १९३३) २९२ से १७७२ मध्ये जन्माला 
आलेल्या या रासमोहनने वयाच्या २४ व्या वर्षापर्यंत इंग्रजीच्या अभ्यासाला सुरुवात 
केलेली नव्हती. पहियनू-उर्दू शिकल्याने सरकारी चाकरी हमखास सिळे या 
सामान्य जनरुढीत या वीस वर्षाच्या वकालखण्डातील सामाजिक व राजकोय 
परिस्थितीत फरक पडल्याने उत्तम नोकरीसाठी त्याला इंग्रजीचा आश्रय घ्यावा 
लागला व त्याचा त्याला फायदाही झाला हे कवूल करता येण्यासारखे. कारण 
सुरुवातीला सामान्य कारकून म्हणून सरकारी कासकाजात वर्णी लागलेल्या 
राससोहनची इतकी बब्ती झाली को तत्कालीन रिवाजाप्रमाणे तो लोकरच 
शिरस्तेदार झाला. अनेक इंग्रजांशी परिचय वाढू लागला. मिदानऱ्यांमध्ये येणे जाणे 
वाढ लागले आणि हळुहळू राममोहन सम्पूर्ण मिश्नर्‍्यांच्या आहारी गेला. त्याची 
आधिक हलाखीहो कमी झाली. इ. स. १८१७ च्या दरम्यान त्याचा खरचं वजा 
सालीना उत्पन्नाचा आकडा दहा हजार रुपये शिलकोत पडावेत येथपर्यंत जाऊल 
पोचला. इ. स. १८१४ पर्यंत म्हणजे वयाच्या ४२ व्या वर्षापयंत राममोहन हा 
11058 00ल्ताला; 1079) इटा होता. 
सामाजिक कायात लक्ष 

राम मोहनने सामाजिक कार्यात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली ती इ. स. 
१८१४ नंतर. तेथून इ. स. १८३० मध्ये इंग्लंडला जाईपर्यंतच्या पंधरा वर्षांचाच 


अनुक्रमणिका 
धक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६४ नवभारत 


काय तो त्याच्या सामाजिक- राजकोय- क्षेक्षणिक- धामिक कार्याचा कालखण्ड ! 
कारण इ. स. १८११ मध्ये रामसोहनचा भाऊ “ जगमोहन ' याला मरण आले 
असता स्वतः राममोहन कुटुम्बांतील कर्ता पुरुष असूनही सहगमन करणाऱया 
जगमोहनच्या पत्नीला म्हणजे स्वतःच्या सावजयीला तो सहगमनाविरुद्ध परावृत्त 
करू शकला नव्ह्ता. ती साध्वी जगसोहनबरोबर सती गेली. 


सतीची चाल 


सतीची दुष्ट चाल वंद पाडली याचे सारे श्रेय राममोहन बाबूंना बहाल 
करण्याऱ्यांनी वरील घटनेकडे लक्ष द्यावयाला हवे. एवढेंच काय स्वतः राममोहनलाही 
हिडुधर्मांतील पतिसहगमनावहल विरोध नव्हता, जी स्त्री आपखुषीने पतिसहगमन 
करील तिला तसे करू देणे हे धासिक दुष्ट्या सयुक्‍्तिकच होते. पण विरोध होता 
तो अन्य गोष्टोंचा. तत्कालीं सगेसोयरे नातलग लोक पतोच्या मरणानंतर स्त्रीला 
तिच्या मर्जाविर्द्ध बळजबरीने सरणांत लोटून बांवूने डोसत असत. तिच्या केविल- 
वाण्या आक्रोशाकडे लक्ष जाऊ नये म्हणून दारू पिऊन लोक सोठ सोठ्याने ढोल 
वाजवीत असत. या सामाजिक चालो विरुद्ध मिशनऱ्यांनी बराच कांगावा केला व 
त्याला रामसोहनने पाठिबा दिला. हा पाठिबा देताना त्याने श्ञास्त्राधाराचा 
पाठिंबाही घेतला. राममोहनच्या अगोदर मृत्युंजय विद्यालंकार नांवाच्या पंडितान 
कोर्टात आपल्या जबानीत (इ. स. १८१७ ) * हिडु धरमशास्त्राला स्त्रियांनी 
अकारण संती जाणे संजूर नाही ' असा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. याच शास्त्रा- 
धाराच्या जोरावर समाजात तत्काली चालू असलेल्या क्रूर व पाशवी अत्याचाराला 
वंदो घालावी या मिज्ञनर्‍्यांच्या ठरावांचे त्याने जोरात समर्थन केले. राममोहनच्या 
अगोदर मिठानर्‍्यांनी हिडुंधमंसभा व पुराणमतवादी लोकांना न जुमानता पुढील 
कायदे अमलात आणले होते; आणि हे कायदे इ. स. १८१२, १८१५ व १८१७ 
साली अमलात आले होते. सतीच्या चालोचा बंदो हुकूम अमलात आल्ा तो 
लॉड बेंटिंगच्या इ. स. १८२९ च्या कायद्याने. तत्पुर्वी १) बालवयातील 
विधवांना जाळण्याची बंदी घालण्यात आलो होती. २) तसेच गरोदर 
स्त्रियांना वेधव्य आले तर त्यांना सती जाता येत नव्हते. ३) ताम्ही सुले 
असणाऱ्या माता विधवा झाल्यास त्यांना सती जाण्यास परवानगी मिळत नव्हती. 
४) स्त्रियांच्या सर्जीविरुद्ध त्यांना सादक पेये पाजून सती जाण्यास भाग पाडण्यास 
वंदी होती. 

ही कूर चाल कक्षा पद्धतीने चाळू होती. याचे वर्णन एच्‌. ओकली था इंग्रज 
ऑफिसरने आपल्या रिपोर्टात दिले आहे. तो म्हणतो “ माझ्या जिल्ह्यात ( हुंगळो ) 


डा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


द्‌ कढ शा 1 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 0. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


राजा रामभोहन राय, १७७२-१८३३ ६५ 


सतीचा आकडा सर्वात जास्त आहे. ( इ. स. १८२८ मध्ये केवळ एका कलकत्तया- 
तून ३०९ स्त्रिया सती गेल्या ) त्यत्चे कारण असे को कलकत्त्याचे व त्याच्या 
आसपासचे लोक इतर जिल्ह्यातील लोकांपेक्षा जास्त बदफेली ब डुराचारी आहेत. 
ते कालो नासक देवतेचे उपासक आहेत. कालो हे देवत दारुवाजांचे द चोरांचे 

हे. इतर जिल्ह्यात कालोचा भवत क्वचितच असतो. पण कलकत्यातील बहुतेक 
लोक कांलीचे भक्‍त आहेत. हे लोक सती जाणे हे धार्मिक कृत्य न समजता एक 
प्रकारचा करमणुकोचा खेळ समजतात. या लोकांच्या दुराबारामुळेच सतोची 


संख्या माज्या जिल्ह्यात अधिक आहे. ” इ.” 


हो सतीची चाल सुतलसानी असलाखालोल पुर्व भारतात जेवढी प्रचलित 
होती तेवढी इतर भागात नव्हती. आपल्या पशश्‍वात आपल्या स्त्रियांचे काय 
षड ! 


होईल या भीतीने रजपूत लढवय्ये आपल्या स्त्रियांचा कंठस्तःच घालून तरिर्वाणीच्या 
युद्धाला सरसावून जात असत. इतर ठिकाणी स्वतःचे पाथितर्य रक्षण व्हावे म्हणून 
स्त्रिया पतिसह्गसन करीत. पेशवेकाली झहाराष्ट्राहही हो खाल रूढ हुती. 
तत्कालीन हिड्धर्भशास्त्राला ती मंजूर होती. सलकतता भागातील त्या बालीका 


2). 


क. लागले होते. त्याचा सकावला सिशनऱ्यांनी करायला कधीच उरडात 

नलतच बळण लागल होत त्यांचा मुकाबला (बशनर्‍्यांना करायला कधल्ज पुरना? 
लो होती. त्याचा एससमोटन रायनी केल 

केलो होती. त्याचा पाठपुरावा राजा रामभोहून रायनी केला. 


राष्ट्रवादाचे दरे ? 


असाही एक समज आहे को राम सोहन राय हे भाधुनिफ घारताच्या राष्ट्र 
वादाचे पहिले द्रष्डे होते. याचाहि विचार व्हावयास इः यक 
रसभजच अधिक आहे. कारज असे को राष्ट्वाद म्ह 
राष्ट्रोच्ति, इत्यादि संबंधी उत्कट आसवित असणे, 
साठी जरूर तर लढा देणे, घेळासंगी आत्मसभर्थण 


तयारी राखणे यासारख्या घावोचा समावेश होतो. 
संबंधी बावी लाग करता यताल काय अता विता' 
सक उत्तर काढावे लागेल. याचा अर्थ राजा राम भोऊत 
सरजीच्या विरोधी होते असाही करता येव नाही. 
त्या संझुपणावस्थेच्या काळात राष्ट्रवादाची बीजे * 


(* इ. त. १८१५ ते १८१८ या चार वर्षात त्त्रिया किती बघती 
गेल्या त्याची व्बंगिहाय व जिल्हेबारी आाकडेकारी पाहा; प. २१ 
बी, बी. केस मंसोहणज राय ) 

त. भा. 


उ र 1. 
चक | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट« २८७०. क्नेंट 
२ ०४ > 
2 पशा क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६६ , नवभारत 


र्जावबवाची होती. तवी विचारसरगी, नवे शिक्षण, नवी शिस्तबद्ध राजवट यावर 


अपार प्रेस करगे होच त्या काल्यी प्रवृती होती. त्यातच शांती होती, जीवल- 
सोस्य सापडण्याची अयू्व आशा-आकांक्षा होती. इंग्रजांनी आपल्या राजवटी 


बरोबर अरण ल्ल्य त. धरारणांनीं सा 3३ कतर रमचे रोजे पिढीच्या 
बरोबर अरणलेल्या भोतिक सुधत्रयाना सार दातक दुनडुनल हात. पढाच्य 
रः स्ट त्घा टन नक कित आनी होत रो. 9 ५७३ कल वाह न्याल ताबडतोब 
ळा त्यावड आकापत झाला हाता. १८५७ च्या स्वातनश्य चळवळाचे ताबड्ता 
दसत करण्यास वाच भारावन गेलेल्या पिढीचा व्रिटिश्यांना उवयोग वरूण घेता आला 
दस काण्यास याच भारावून गठल्या (पढाचा ब्रिटयाना उवय (ग करू घेता आला. 
० अ यला म बाहेर पडावयास $ ब्र जवतेळी ्य्ण रीण्री' नि * य प यि न 
या अपतसभशजातून बाहर पडाबयात भारताय जनतल उणाउर शभर वष वाट 
डी _ 
शिक्षणाचा वार्या पद्चासत बब अगोदर मिळाल्यास पुढच्या नागान्तकायात बंगाल 


> गण्य राहिला. पण त्यामळे राण्ठ्यादाचे घळ राजा रागशोधत राय 
नेहमीच अग्रगण्य राहिला. ण त्यामुळ राष्ट्रवादाचे पळ राजा रागपो हन रा 


€* 
ही प. "ता्टप व्य <“* > ग्व्यि _-_-_* :*:- र्या ळर १) 10:11 > > 
मध्ये शोधणे वालदृष्ट्या त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. 
रऱ्> - 2८» १: 


डुतरे अले को हिढुकालिअन्ये अध्यापन करजारे डिरोसिओ (1)110210) 
व त्यांचे असुबायी हे रामजोहुनचे समकालीन होते. त्यांना परान्समध्ये होत 
असलेल्या समाजक्रांतीची जितकी जाणीव होती किवा त्यासंबंधीची आस्था होतो 
त्या नानाने रामसोहनच्या लिखाणातून अक्षा धर्तीच्या क्रांतीची जागीव असल्याचा 
भागसूल सापडत नाही. तुलनात्मक दृष्ट्या याहुता राससोद्दनपेक्षा या प्राध्यायकांना 
परान्सच्या धतावदर भारतामध्ये सनासक्रांती व्हावी, एतद्देशीय लोकांचे राष्ट्र व्हावे, 
वृत्तपत्रांना पुर्ज सतस्यातंत्य असावे व त्यानी आपले निर्भीड मत निःस्पृहतेने मांडावे, 
यासारख्या त्या काळच्या विचार करता पुरोगासी असलेल्या विचारांनी भारले 
होते. १७८० त सुड झालेल्या हिझीज्‌ गॅलेबनेही * वृत्तपत्रस्वातंत्र्य ' मोठ्या हिरीरीने 
पुरस्कारले होते. या पुरोगामी धोरणासाठी त्याहा इभ्पेरियल सरकारचा दोषही 
ओढवून घ्यःवा लागला होता. या उलट राममोहन रायचा युक्तिवाद होता. त्यांचे 
म्हणणे होते कौ ' भारतीय वृत्तपत्रांचे मुख्य लक्ष्य इंग्लंडमधील सार्वमोन सरकारला 
हवी ती माहिती पुरवणे ' ( )1050 ०३७लो ल ७ 500७ ली 0१३810). 
० (1168 8113701110 8011011105 1 11९1911 ) हेच असावे असे होते. 
अज्ञा परिस्थितींत राम सोहन राय हे भारतीय राष्ट्रवादाचे ब्रष्टे होते असे सानणें 
कितपत वरोबर होईल ? 
आद्य ब्रत्तपत्रकार ? 


भोवतालच्या परिल्थितीनुर्य राजा राममोहन रायला बहुभाषी बनावे लागले 
होते. त्याला संस्छत, पशियनू, ऊटू, अरबी इंग्रजी, बंगाली, हिंडुस्थानी ( हिंदी ), 
ग्रोक, लॉंटिल व परेंचही येत होते. पुरेसा पेसा हाती आल्यावर त्याने आपला प्रेस 


>: जी झे” ” ७. 
झुउकू 1१ दा 
व डय 


« 
क्ह्न 


स्य वध शी) कू . 
र्र प ५ वर्ष अ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास शि ळर. रज 


वाई 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, 


िलवभार 
7.७५ 
> 


% 


राजा रामभोहन राय, १७५२-१८३३ ६७ 


आणि बंग्रालीतून ३, पशियन्‌ १, हिंदुस्थाती १, व बहुभाषी ( इंग्रजी- 
बंगाली- पशियतू-हिंदी ) १ अज्ली सहा कालिके काढली खरी. पण त्यामुळे तो 


आद्यवृत्तपत्रकार ठरत नाहो. वारण पहिले वृत्तप्त इंडिया गेजञेट इ. त. १७८० 
सव्ये इंग्रजीतून निघाले. पहिले ऊदू कालिक इ. स. १८१० मध्ये ' र्ट 
अद्ववार ' तिघाळे, याउलट रास योहनचे पहिले कालिक ' समाचार दर्पण 


निघाले ते २२ मे १८१८ रोजी. दुसरे ' संवाद कोनुदी ' निघाले ४ डिवेंबर 


१८२१ला आणि थे 


इ. स. १९३३ साली राजा रामयोहन राप यांची पुप्यतिथी शताब्दी 
मोठ्या पातळीवर बंगालमध्ये साजरी करण्यात आली. त्या निशिताने ' राजा 
राससोहन राय ' संबंधी तत्वाशलीन उपलब्ध जाहिती पुण्यतिथिशताव्दिसाठी 
स्थापय झालेल्या समितीने प्रकाशितही करूच ठेवली आहे. त्या नंतरच्या 


पन्नास वर्षातही राममोहन लंबंधी वरेचसे साहित्य लिहिले गेले आहे. १९७२- 
७४ या दोन वर्षात त्याज्या ह्विशतजस्नसांवत्तरीच्या चिसिताने उत्सव-समारंभ 
बंगालमध्ये होतीलच पण भारतात इतरतहो घे होतोल. या सन्दर्भात एनढ्य 

जा रासमोहून राय संबंधीचे साधक-बाधक साहित्यिक लिखाण प्रकाशित 


यातून त बाहर पडल तेच भारताच्या या ससाजधुरोगाचे तत्यद्शन असेल. 
रामसोहनची खरी देणगी 


रामसोहनची खरी देगगी म्ह॒गता येण्यासारखी म्हणजे त्याने स्थापन 


केलेला त्राह्मससाज ! तो स्थापन झाला तोहो इ. स. १८२९ मध्ये. वर्षं 
दीडवर्ष त्याचे नागंवर्शन मिळाले न मिळाले तोच त्याला वळोळ म्हणून 
इंग्लंडमध्ये जावे लागल्याने त्या सपाजाचा भार ट्रस्टच्या स्वाधीन केला. पंग 
त्याच्यानागे केशवचंद्र सेने सारखे निस्सौस ब्राह्मो, समाजाला मिळाल्याने तो 
बराच फोफावला. पण समाजाची उन्नती जझ्ञालेली पाहण्याचे भाग्य त्याला 
मिळाठे नाहो. ब्राह्मसमाजाच्या धर्तीवर पुढील पद्माल वर्षात पंजावसध्ये 


दथानंदांचा आर्यसमाज निघाला आणि संबईत प्राथना ससाज निघाला. या 
तीन आधुनिक समाजात अजून थोडा फार शिल्लक आहे तो पंजाबमधील 


आड समाज ! बंगालमधील न्राह्ममनाजाला आणि मुंबईच्या प्रार्थना सभाजाला 
बदलत्या काळाची पावले ओळखता न आल्याने ते जवळ जवळ कालवश होत 
आले आहेत. 

< ् क्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


७५ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. भाई माधवराव बागल 
अस्पृद्यतेचा प्रश्न व सत्यशोधकांचे कतेव्य 


* गरोबी हटावची चळवळ गरीबानीच हाती घेतली पाहिजे', असे भहा- 
राष्ट्राचे नेते अ्थेसंची यशवंतरावजी चव्हाग हे सांगत असतात. भावर्स एंगल्स हेही 
तेच सांगत होते. लेनिनले त्यांचीच संघटना केलो व श्रमजीवी जनतेचे राज्य 
निर्माण केले. 


ज्याना पोटाची काळजी नाही, असा परोपजीवी भट पुरोहित सावकार सरं- 
जामदार जमोनदार हे या चळवळीला सतत विरोधच करीत राहिले; व लेतितचा 
पाडाब करण्याकरता परक्या राष्ट्राचा बोलावून घेतले. पण संघटित श्रमजीवी 
वर्गाने त्यांचा पराभव केला. कारण गरीवांचा लढा हा जीवन-मरणाचा होता. 
म्हणून “ जगू किंवा मरू ' या जिह्दीने ते लढले. ब भांडवलवाल्या राष्ट्राना पिटाळून 
लावल. 


हे उदाहरण लक्षःत घेऊन आज भारतातील अस्पर्य वर्गाने आपली 
संघटना बनवलो पाहिजे. जो पिळलेला अर्ग आहे, छळलेला वर्ग आहे, तोच 
या लड्यात अखेरपर्यंत टिकेल. खोटो सहानुभती दाखवणारे आयत्यावेळी 
गळतीळ, दंगा देतील, अगर चळवळीला उलट वळण देतीऊ 

अस्पृष्य समाजाला आथिक, सामाजिक व धानिक पिळवणकीतन. फसवे- 
गिरीतून अंधश्रद्धेच्या अन्‌ वणश्रमाच्या पोलादी चोकटोतून कोण सोडवून 


११९ 
घेईल तर तो. संघटित अस्पृश्य व॑ वोद्ध समाजच. समाज व धर्भक्तांतीच्या 
लढयात तोच. आघाडोबर राहो. कारण आतापर्यंत आणि या? ळी अनादिकाळा- 
पासून सामाजिक घधाथिक अर्शथक बाबतीत तोर पिळला गेला आहे; तुडवला 


गेळा आहे. त्याच्याच अनूचे धिंडवडे निघाले आहेत. 
1 केवळ रुढ्याचा आव आणतोल, भोमदेवी घोषणा करून, बौरश्षीचा 
आव आणतोल, जाहिरातडाजीने खोटे पुढारीपण मिळवण्याचा आव आणतौल 


त्यांचा काही उपयोग होणार नाहो. झालोच तर समाजाची हानी होई 


अनुक्रमणिका 
जक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अस्पररयतेचा प्रश्न ब सत्यश्षोधकांचे कतेव्य ६९ 


फुले ज्ाहू आंबेडकर यांची ध्येथपुर्तता कोण करील, राष्ट्रोय एकात्मता 
कोण साध्य करील, लोकशाही - समाजवाद व निधर्मी राज्य कोण निर्माण 
करोल तर अस्पृद्य व बोड समाजच. कारण ती त्याची गरज आहे. खर्‍या 
सत्यश्रोधकाना थावेळी पुष्कळच कार्य करता येईल. यण खर्‍या सत्यशोधकाना. फुले 
शाहू आंबेडकरांच्या खर्‍या अनुयायांना. त्यांच्या नावाची घोबणा करून उलट 
वानणाऱ्यांना नव्हे. अंधथड्डाळू अफाट जनतेला न दुखवता, उच्चवणियांनाही 
गोंजारून लोकप्रियता मिळवू इच्छिणाऱ्यांचे हे कास नव्हे. लोकभावलेच्या मवाहा- 
बरोबर बहात जाणारा व लोकांना नेणारा हा लोकाना डबर्‍यातच नंईल- 


शाहू फुले आंबेडकर यांच्या आचारविचाराचे खरे वारसदार अल्रृश्यातूनच 
निघतील. ना० जाधवरावांच्या नंतर केशवराव विचारे यानीच सत्यशोधकाचे 
पाऊल पुढे नेले! आज शिथिलता आली आहे. 


पण आज अस्पृक्य ब बोद्ध यांच्यावर झालेल्या अमानुष अत्याचारासुळे 
भारतीयांच्या सानवतेला फार मोठा धक्का दिला आहे. आज तोच विषथ संवंत्र 
बोलला जात आहे. या अन्यायासुळे भारतीय नागरिकांची सत्‌प्रवृती जागी होईल. 


चाढेसच्या झोटिंग कारभारासुळे जो लोकक्षोभ ज्ञाला त्यामुळे चालसला 
शिर गसावावे लागले पण ब्रिटनमध्ये लोकशाहीचा पाया घातला गेला. फरान्सच्या 
लुईच्या असदानीत लोकछळाचो परमावधी झालो. त्यातून “समता बंधुता व 
स्वातंत्र्य ' या तत्वाचा उदय झाला. रशल्ियात ज्ञारच्या अन्यायामुळे कामगार 
राज्याची स्थापना झालो आणि भांडवलशाही व राजशाहीचा कायमचा निःपात 
झाला, महाराष्ट्रात अस्पृई्य व बौद्वावर जो अन्याय ब छळवणूक होत आहे, 
त्यामुळे वर्णाश्रथ धर्माचा नाश होऊल बुद्धधर्माला चालना मिळेल. आंबेडकरांचे 
अउुरे कार्य पुरे होईल. 


केवळ सरकारवर अवलंबून राहून ब राग ओळून हे अन्याय कमो होजार 


नाहीत. अस्पृद्यानीच आपलं सामर्थ्य वाढवून अन्यायाशी टक्कर द्यायला र) 
झाले प ह्जि हे सामथ्य यण्याचा लाग अथच संघटना, सन जाताच नव्हे, सब 
तीतील दलितांची नव्हे, फक्त अस्पृश्यांची. कारण इतर जाती दलित 


आधिक प्रश्‍नावर एक होतील. सामाजिक व धािक प्रश्‍नावर एक हाणार 
कारण तो वर्ग अज्ञानी असल्यामुळे त्यांच्यात स्यद विषसतेच्या भवना 
अंधअद्धा दढमूळ झालेल्या असतात. या भावनेमुळे तो अस्पृर्यांच्यावर अन्याय 


वहरायला प्रवृत्त होतो. 


| अनुक्रमणिका | 
जक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क श्ँ ; भू र क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, बाई 


ष्० नबभारत 


वावबडा या गावी वोडाना अस्पृद्य भानून जो सामुदायिक बहिष्कार 
पडला तसा. तिवडणुकोला स्पृष्य लभाजातला कोणी ज्ञाह्मम मराठा जेन 
छहियायल उभा राहिला असता तर सामुदाईक दहिष्कार पडला नसता व 
सर्वाचा उठाव करता. आला नसता. “हा अस्पृद्य आसच्यावरोबर गावचा 
पुळःरी म्हणून बसजार काय ? याला नमस्कार करण्याची पाळी येणार काय? 
या त्पृश्यांच्यात सुरवलेल्या धाभिक विषमतेच्या भावनेनेच ते बहिष्कारास 
मदृत्त झाळे असजार ! म्हणून या. बहिष्कारासांगे धर्गमक तसं राजकीय 
कारण ज्ञाले हे स्पष्द आहे. 


मयुस्पृतिकारानी हिंडुघर्सात विजसतेचे बौजारोपण केले. जातिभेद 
अस्पृश्यतेला कायचयातच गोवून टाकले, त्याची अमलबजावणी करण्याचे काल 


स्वतःच्या दुर्युद्धोने त्या अस्यायात भर घालून त्याची कठोरतेने अमलबजावणी 
केले. व ती परंपरा लोकल्ञाही सार्गाले संख्याबलावर राजकीय सस्ता सिळवून 
अस्पूृद्यांबर मराठा व ब्राहागेतरांनी. पेशवाई असर दाल केला आहे, ब्राह्मण 


अल्पसंख्य दुर्बल पण धूर्त असल्यामुळे दूर राहिला आहे, वृत्तीने बदलला असेलच 


असे समजण्याचे कारण नाहो. छारण था झाहण्या सुशिक्षित वर्गाने पुढाकार घेऊन 
वर्गबर्चस्व सोडून टाकण्यासाठी प्रचार केला आहे अते नाही; उलट खालच्याच 


सभाजातील सुशिक्षित छृतध्याता हाती धरून, विषमतेच्या हिडुधर्साचं पुनर्जीवन 


पयारण्फा कायं क ग्गे रा र चाल केलेच आ> वबहजससभाजात पी रच्य 
करण्याच काय माग राहून चाटू कळच आहे. व बहुजनसभाजातले काहू। प्रसिद्धीच्या 
सोहाला वळी पडन चातुवेर्णय पुनजन्न याचा पुरस्कार करीत आहेत. 


ज्राशण खेड्यातन पसार साले 
ब्राह्माण खड्यातून पसार झाल. 


पज त्यांची जागा आता ब्राह्मणेतर च 


मं ०१" ०) प्र जान क > ह "जड बना उ.» शि पळालो संपर्तत त. शय पग 
मराव समाजाने घेतलो आहे. था वर्गाजा सत्ता मिळाडी, संपत्ती मिळाली पण 
संस्कृतीचा गंध अद्याप न लागल्यामुळे हे अधिक जुलमी बेजबाबदार बेपर्यांयी 


झाले जाहेत. यांच्या जातीचा धागा संत्र्याययेत पोचल असल्यामळे गरीबांच्या- 
वरच्या अन्यायाची दाद सहजासहजी लागत नाही. 


म्हणून अस्पृश्यांचे संरक्षण करण्याचे कास अस्पृड्यानीच हाती घेतले 
पाहिजे. हो शिकवण प्रामाणिक सत्यश्ोधकानी त्याना करून दिली पाहिजे. था 
दृष्ढीने मार्गदळंक म्हणून केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावडेच पाहिले पाहिजे. 
अस्पृश्याचा हिढुधर्सात ठेवून अस्पृश्यता नष्ट करण्याचा गांधीजींचा प्रयत्न संपुर्ण 
फसला आहे. गांधीजींची अस्पृष्याकडे पाहण्याची दृष्टी भूतदयेची होती. अस्पृश्यांचा 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे बिड; 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अस्प्ररयतेचा प्रश्न व सत्यशोधकांचे कर्तव्य ९ 


समावेश हिंडुधर्मात करून घेण्याकरता त्यासी अस्यृद्यांना * हरिजन ' हे गोड ताव 
दिले पण हिंदूनी त्या हरीलाच अल्पूर्य वतवून टाकला ! 

वावासाहेब हे त्याच जातीत जन्मलेले. त्यांच्या हालाचा अपसानाचा 
विटंदलेदा वाटा त्यानीही भोगलेला; आयुष्यमर चिंतन मनन अभ्यासाने तेया 


ल 
र्‌ 


अस्पृश्यानी सर्व अन्याबातून सुटका करून घ्यायबी तर हिंडुधस टाळून 
रः गं व उदी. दिरघळच घळी हपषसतेच 
तुदधर्पांचा स्वीकार केल्याखेरीज कदापि होणार नाही. हिडुधशच सुळा (दषसदच्या 


पायावर उभारलेला आहे. शत व दल्िति जाती याती आपल्या दाल्यात्च तलाधान 
३ ९५ 
तले पाहिजे वो व्श्‌ क स न्मीच्या कस र क्त ते 
सातल पाहज, कारण त गल्या जन्मीच्या कमांचे फळ आहे. 
बडगा यक . समन घच र आ चालन दिल सपन दलन सस्प-ीपा कारने 
दा दक ज्या धयान घाटळून द्लि नाहे त्यत्या धमाताळ जा्मद ब 


जी 


अस्पृदयता त्या धर्सात असेपर्यंत कधी नब्ट होजार नाहो. अस्पृष्यांचा संघटना 


बांधण्याचा एकच सार्ग आहे तो म्हणजे वुद्ध धर्साचा स्वौद्गर करगे. 
आज सहारावर अव्याय ज्ञाला तर नांग त्याच्या सदतीस धावून थेणार 
नाही. भांगाच्या सदतीस चांभार डोर भंगी हे धाबून जाजार नाहीत. म्हणून या 


सर्व जाती राखून अस्पृश्य संघटित होणे शक्‍य नाही. सर्वे जातीनी एक व्हावे हा 
उपदेश उतम आहे. पण तो अव्ययहारी आहे. 

कोगी स्हणतीळ अस्पृश्यानी वुद्ध धर्ग स्वौकारला तरी त्या गावचे लोक 
त्याचा महार मांगच समजतील. खरे आहे. पण त्या गावचे व ओळीचे. वाकीचे 
त्याना दुद्धच राभजतील. सहार बुद्ध करि चांभार वृद्ध को मांग वृद्ध असा मशन 
घुनः विचारणःर नाहीत. बुद्ध ध्य केवळ भारतातच 
प्रकारची एको निर्माण ज्ञाल्यास तो उच्च - वणियाऱ्या अर 
तोंड देईळ एका गावी अत्याचार झाल्यास इतर गावचे जथेच्य 
जाऊ लागतील. व काही स्पृत्यांचेही हृदण परिवतेच कर पकतील 
हा कार्यास अस्पृश्य समाजातील कार्यकर्त्यानी पुढाऱ्यान 


र॒ सर्व पक्ष पुढाऱ्यानी आपरा एक व 


] .ध 
1 ७१ 
“> | 


> ८ तार पाच वर्षात सर्व अयशय 
काढले तर वार पाच नष[त सज अयूर हृ 
>>. एकतारी य संत्री ' का्कम हातो पण वचक ह. पच 
काँग्रसचे पढारी वब भत्ता दा कायकम हाता ४ वाटत नाह. ण्ण 
2] 


आणण्याचा जातीने 


काँग्रेसने अस्पृर्यत! निवारणेचा वायदा केला तो 


प्रथत्ल केला पाहिजे. यावाबत बाहू महाराजांचं उदाहरण अनुकरणीय ठरेल, 

झहाराजानी अस्पृश्यता निवारणेंचा काथदा केला. त्यावेळी अधिकारीच 
महाराजाकडे येऊन म्हगाले ' महाराज हो घाई होत जाह प्रेसमध्ये दंगे होतील ' 
: होऊ देत भग पाहू ' काही दिवस गेले. महाराजानी आफितर्सना 


महाराज म्हणाले 


वगर अ यात शा 
2८ ००: ळी 
शत्र ७५ डौ ट्या 
न्ट्« (चुन्, >२७ 
अनुक्रमणिका ९८९ ४५) 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ये तरत: क्रु भे 
हकर 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शि. 8 % 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ख्र्‌ नवभारत 


ल जमत ह. प कवी. 
विपरले टगे: 


दंगे लाले आहेत कां कुठं ?? बाहो महाराज. कारण अस्पृश्यच पाणवठ्यावर 
ब सार्वजनिक जागी गेले नाहीत. मग दंगा कसा होणार? ! हे ऐकून महाराजानी 
आपलीच नाजते खेड्यावर पाठवून, अस्पृश्यांना त्या सवलती पदरी पाडून घेण्यास 
प्रोत्लाहन दिले. अदा; गोष्टो पोलीस ऑफिसर कलेक्टर मामलेदार खासदार आमदार 
मंत्री यानी जातीने पुढे होऊन घडवून आणल्यास त्या त्या गावची रूढी भौतीने 
सोडली जाईल. सावंजनिक्ष जागी त्यांचा अवसान होणार नाही. मनाई होणार नाही. 
तसेच नव्या बसाहुतीवेळी त्या त्या संस्थाना वसाहती तिर्माण करताना 
पांच दहा घरानंतर एक अस्पृश्याचे घर सवलतीने बांधून देण्याची सवलती करावी. 
प्रत्येक शहराच्या आसपास अज्ञा वसाहती तिर्माण होत आहेत. पज त्याचा अर्श 
सरमिसळ घरे बांधण्याची व अस्पृ्यासाठी खास जागा राखून ठेवण्याची सवती 
करावी. अ्ली फार मोठी तंधी भूकंपामुळे आली होतो. 
पाटण तालुवयात नबी वसाहत निर्माण होत होती 
सी पत्रढारे सुदनाही केलो होती. तिला त्यानी मार 
वाडी घडले नाहो. मग या आड आले ते सख्यंत्र 
हे सोयवलं होत ते जाणे. 
तथापि याने अस्पृत्याची जात नाहीशी होत नाहो. झ्षेजार- पाजाऱ्यात 
सलोखा तिर्माण होतो एवढंच. खरा उपाय नुद्ध धर्माचा स्वोकार करणे हाच होय. 
निव्वळ आधिक सुधारणा झाल्याने सामाजिक विषसता जाणार नाहो. बाबा- 
साहेव सत्ता संपत्ती संस्कृती शिक्षण विह्तता सर्व दृष्टीने संपन्न असतानाही 
त्यांचा एवा शिपुरड्याने अस्पृद्य म्हणून अपमान केला होता. म्हणून सरकारच्या 
केवळ गरीबी हुदावयाच्या धोरणाने सामाजिक सनता निर्माण र 
तिठा अंवश्वद्धा हटावची जोड दिली पाहिजे, 


सातारा जिल्ह्यात सुख्यतः 
त्यावेळी वसंतराव नाईकाना 
यता दिलो होती. पण प्रत्यक्षात 
त्री जाणे अगर ज्या संत्र्यावर 


होणार नाहो. 


दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. तुनचे 


 त्याच्याबर अवलंबून आहे. आपापसातील जातिभेदामुळे 


ह वा उद का «र रील स् मह  . क क कत्रित नार ४ त्या ला 
१५३ पत्या बभाव नाह. ठ्न्हो सघाटत न हो. एकात्रत नाह) त्यामुळ 
तुमच्यातील आत्मविश्वास 


ऱ् उत्ताह व महत्वाकांक्षा याचा बौ मोड झाला आहे. 
धमातराचया नार्ग तुम्हाला स्थातंत्याकडे नेणारा आहे. ञाधिक उन्नती आधो कौ 
आधी धर्सांतर या प्रश्‍नाचे उत्तर आधी धर्मांतर हेच सी देईन. ! 

बाबासाहेबानी आयुष्यभर तन कर्त हा मार्ग काढला. हिदुधर्भाच्या 
पंच[ग्नीत होरपळून निघालेल्याचा तो संदेज्ञ आहे. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. स. शा. देसाई 


ऐतिहासिक कादंबरी मराठीत चांगलीच उजली आहे, लोकप्रिय झाली आहे. 
अनेक ऐतिहासिक कादंबर्‍यांच्या सहत्ताबधि प्रती निघाल्या आहेत. परंतु तिची हो 
लोकप्रियता टौकाकारांना सहन झालेलो दिसत नाही. ते ऐतिहासिक कादंवरीकारांना 
नावे ठेवित आहेत कौ, ते पलायनयादी आहेत. ते विसाव्या जतव्ात वावरत आहेत, 
परंतु त्यांचा आत्ना भूतकालात संचार करीत आहे. त्यानी मराठी कादंबरीचा 
प्रवाह उलट्या दिश्लेने फिरविला. आजची मराठी कादंबरी, अद्भुतरम्यवादी आहे 
किवा जुन्या मराठी बखरोंचे ते नवीन स्वर्प आहे अज्लीही विधाने काही टोकःकार 
करीत असतात आणि काहीजण तर आजच्या सराठी ऐतिहःसिक कादंबर्‍यांची 
गणना मुक्‍तामाला, मंजुघोषा, मोचनगड वगेरे एकोणिसाव्या ज्वतकाच्या पूर्वार्धात 
मराठीत लिहिल्या गेलेल्या ऐतिहासिक कादंबऱ्यांशी करीत आहेत 

टौकाकाराची लेखणी आणि जीभ ऊुणी धरू शकत नाही. टोकाकाराला 
कुठल्याही गोष्टीवर भत. प्रकट करण्याची सुभा अलते. परंतु कादंबरीतारख्या 
गंभोर आणि भारदस्त साहित्य प्रकारावर टोका करताना टोकाकारांनी विधाले 
काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक करायला हवीत. ज्यानी कादंबरी ताहित्याचे 
प्रचंड आलोडन केलेले असते त्यानाच कादंबरीवर सत. प्रकट करण्याचा 
अधिकार असतो. आजकालच्या भराठी टोकाकारामध्ये अश्या अधिकारी व्यवती 
किती असतील त्याची शंकाच आहे. आजचे होतकरू आणि नवोदित टीकाकार 
नराठी ऐतिहासिक कादंबर्‍यांची तुलना सुक्‍तामाला, संजुघोषा, मोचनगड इत्यादी 
जस्या कांदवर्‍्यांशी करून आपले अज्ञात प्रकट करीत आहेत. त्याचा माहीत 
लाही कौ, प्रस्तुत कादंबऱ्या परभृत असून, काही तिसऱ्या दर्जाच्या परको 
कादंबऱ्यांचे ते भिकार अनुवाद आहेत 

इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांचा मराठी कादंबरी या नावाचा 


एव चाळीस पंचेचाळोत पृष्ठांचा प्रबंध आहे. ( राजवाडे संकोण साहित्यपहा ) 
तो त्याती सुमारे साठ सत्तर वर्षामागे लिहिला. राजवाडे हे जसे इतिहास- 
संशोधक होते, तलेच त्यांचे साहित्य, तत्त्वज्ञान, भाषाशास्त्र, विज्ञान्ञास्त्र/ 


| अनुक्रमणिका | 
श्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ू 
र्ग रट % डर 1. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ठे नवभारत 


इत्यादी विषयावरील वाचनही प्रचंड होते. त्यांचा मराठीचा अभिमान ( भराठी 
ह्विवाय अन्य भाषेत लिहायचे नाही हे व्रत त्यांनी अखेरपर्यंत पाळले ) प्रखर 


असल्याने पारिविसात्य साहित्यानरोबरच मराठी साहित्यही ते सातत्याने वाचीत 
असत. मराठी कादंबरी वाजून त्याना जे बिचार सुचले ते त्यानी मराठी कारंचरी हहला 


भरवंबांत ग्रथित केले जाहेत. मराठी कादंवरीचा आढावा घेताना ते हरि नारायण 
आपटे यांच्याविषयी या प्रबंधात म्हणतात : ' श्री. आपटे यांची स्फात कित्येक इंग्रजी 
कादवरीकारांच्या ग्रंथावरून सालेली दिसते... आमच्या झादंवरीकारानी दुसऱ्यांच्या 
तोंडाकडे का दघावे समजत नाहो. ( पृ. २८ ) ... श्र. ञापटे याना त्यांच्या थोऊ्या 
व्ाादंबऱ्या पाऱ्यात्य कादंबर्‍्यांबर्त सुचल्या आहेत. ( पृ. ३४). 

राजवाडे यांचे हरि नारायण आपटे यांच्या विषयींचे भत येथे वानगौदाखरू 
उधृत केले आहे. आपटे हे तत्कालीन मोठे कादंबरीकार ( राजवाड्यानीही 
आहे ) त्यांच्याविषयी जर राजवाड्यांचे हे सत, 
त । कादंबरीकारांना ते काय ससजत असतील 
त्याची कल्पनाच केलेलो वरी. आज 
आजच्या स्वयंभु भोव्या भराडी 
बांधिली असती त्यांचा अंडाज करणे कठोण नाहो. त्यानी सठसत्तर वर्षायुर्वी 


मराठी काढंबरीविययी जे विचार प्रक > च्य 
मराठी काढंबरीविययी "भे विचार प्रकट केले, ते आजच्या सरठी सामाजिक 
कादंबरीळाही लागू आहेत. 

“ादंवरी हा 


एक अ 3 रि ह्त्य प्रका ञ व... च (जे 

क ह्य प “0 “ता साहित्यकार याहे को, तो सर्व साहित्यप्रकारा- 
ण अत्य अंबड लाहे. सर्व साहित्यप्रकार परिपूर्ण आहेत, परंतु कादंबरी 
अ चाही, त्यामुळ महान प्रतिभेच्या कादंबरीकारांशिवाय सामान्य प्रतिभेच्या 
काढ्बराकाराना काढेंबरी साहित्यात यवा संपादन करता आहेळे नाही. पाशिमात्य 
साहित्यात अगणित लेखकानी कारंबरी लिहिली परंतु हाताच्या बोटांवर मोजण्या. 
हहे ब क झाले. आणि पाजिसात्य टौका- 
काराचे तर अत मत आहे को परान्स आणि रशिया ह्या दोन देश्ांखेरीज इतर 


>! 


नसल्या कन ट्क क्ल 
१५ कव्वबराकार काढवरा (लाहुण्यात यगस्वी 


युरोपियन देशात खरी. कादंबरी निर्थाण झालेली नाही. रशियानंतर ज्या तिसऱ्या 
देज्ञास काढंबरोळा सुयीक भूमि लाभलोतोदे 


टी च र रश उहणजे असेरिका होय. परंतु 
हॅमिग्वेनंतर अमेरिकेत मोठा कादंबरीकार अचचाप उदयास आलेला नाही. 


नता जाढावा घेतल्यावर मराठी कादंबरीविषयी 
मराठीत श्रेष्ठ दर्जाची कादंबरी निर्माण ज्ञाटी 
सार्या पुर्वयुरींच्या मतानुसार केले, तर सराठी 


अनुक्रमणिका न 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


पाठिचमात्य कादंबरीचा धा 
काय लिहावे असा प्रश्‍न पडतो. 
नाही असे विधान राजवाडे यांच्य 


न्ट्« कटक . >)७ 
प. १५.१४ ओज 
भ्टी 2 शा क 


म् जँः ९ धर क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऐतिहासिक कादंबरी ७५ 


कादंदरीचा अधिक्षेप होईल असे सानण्याचे कारण नाही. मराठीत उत्कृष्ट दर्जाची 
कादंबरी निर्माण होत नाही म्हणून, ती लोकप्रिय होत नाहो ही व स्थिती 
डावळ्ता येत नाही. आमचे मोठे कादंबरीकार प्रेमाच्या त्रिकोणातून अजून वाहेर 
डावल्ग तयार नाहीत. कादंबरीची नवीन लवीन क्षितिजे हाताळण्यास सराठी 
कार्दवरीकार अयशस्वी झाले आहेत. सोपडपट्टीबरील किंवा वकाल जीवनादरील 
कादंबरी एमिळ झोलाने साठ सत्तर वर्षासांगे लिहिली. पण त्तिचि अनुकरण 
सराठीत आज कुठे होते. आहे. थोडव्यात सांगायचे म्हणजे ठराविक दज ऱ्ची्‌ 
ठरादिक चाकोरीतून बाहेर पडणारी सामाजिक कारदवरी वाचून नराठा वाचकाला 
कादंबरीचा उवग आला होता. मराठी कादंबरीची कोंडी “स्व सी कादंबरीने 
फोडली. या कादंबरीने सराठी वाचकाला एकदस नबील वातावरणात नेले. तिले 
ऐतिहासिक कादंबरीचे युग जराठी काटंदरी साहित्यात निर्माण केले. स्वार 
कादंवरीनंतर आणखो ऐतिहासिक कादंबऱ्या सराठीत प्रकाजित झाल्या आणि 
त्यापैकी काहीना तर स्वामभीसलारखीच अकाट लोकप्रियता लाधली, परतु सब घड 
बाण टक्के या न्यायान या सगळ्याच एतहा(सक वादवर्‍्या एका तराजत तालता 
येत नाहीत. टीकाकार स्ह॒णतात त्या प्रमाणे स्वासीनंतर प्रकाजित झाडेल्या 
सगळ्या ऐतिहासिक कादंबर्‍या ह्या स्वामीच्या साच्यातून बाहेर पडलेल्या 
नाहीत. त्यात विविधता आहे, त्यांचे चेहरे शोहरे आणि ठेवण घेगळी आहे. 
स्वाथी हौ जर! एंतिहा सिक कादंबरी असला, दरा ती वाच्यार्थान एणतया 
नव्हे. तिच्यात ऐतिहातिक वातावरण आहे खरे परंठु ती 
सभ्रधान कादंबरी नाही. थाधवराय पेशवे यांच्या चरित्राचे काही तेजस्वी 


) 


० 0 

१ त्र? 
शि) 
रभ 
| 
न 

प. अल 


इतिह य पेशवे २ 
पैल था कादंबरीत असामात्य भाषाशेडीत तवं संगळटानी चित्रित करण्यात 
आर उं प्रिय झाली. खरी, परंतु माधवराव पेशजे यांचे 
सं मराठी सत्तेच्या उत्थापनाचा त्यांच्या कारफोडीत 
घडलेला रोमांचकारी स या कादंबरीत आलेला. नाहो. टे लक्षात ठेवले 
पाहिजे. त्या नानाने स्वासीकारांचे समकालीन कादंबरीकार थी. घा. त. इनासदार 


वअधिक उतिहातप्रधान माहित असे म्हर्ले हजे. त्य व्याही 
यांच्या कादंबऱ्या, आघक इततिहातसप्रधान आहेत. अल स्हव्ल पाहहजे, त्याच्याह 


कादंबर्‍्यासा एष्कळ लोकप्रियता मिळाली. आणि इतिद्वासात बदनाम झालेल्या दोन 
व्यक्तींच्या दुष्ऊृत्यांचे समर्थन करण्यासाठी त्यानी इतिहास बइलष्याचा गइ्लाच्य 

प्रतिभडठो लाभ दरेखोळ त्यानी 
प्रयत्त केला नसता तर असामान्य प्रतिभेची देवो देगगी न लाभता देखो त्यानी 


मोठा कादंबवराका!र म्हणल लोकिक संपाइन केळा असता 
कलावंत किंवा लेखक म्हणजे सर्वसामान्य नतुष्य नव्हे. एक थोर कायं 
पार पाडण्यासाठी कलावंताचा जन्सम झालेला असता. त्याने अन्यायाच्या प्रतिकाराथ 


जीव बि 
२२ क वी 


“1 स्य 
वर्ष _ 4 ओर 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास भट फेकत, 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


1] 


किवा उपेक्षितांना प्रकाशात आणण्यासाठी लेखणी ज्ञिजवावी; परंतु गुव्हेबारीचे 
समर्थन करू नये. त्र्यंवरजी डेंगळे आणि दुसरा वाजीराव ह्या मराठ्यांच्या 
इतिहासातील दोन अधस व्यक्‍ती आहेत. त्यांच्या डुष्कृत्यांचा पुरावा उत्तर 
पेशवाईच्या इतिहासात पानोपानी आढळतो. इतिहासात खलनायक म्हणून 
तिक्कामोतेब ज्ञालेल्या व्यवतीना बळेच बीर पुरुषांच्या मालिकेत बसविल्याने त्या 
व्यवती नोठ्या होत नाहोत आणि कलावंतालाही मोठेपणा प्राप्त होत नाही. उलट 
जे सत्य आहे ते चव्हाट्यावर आणल्याने कलावंत मोठा होत असतो. इतिहासातील 
खळकायकांच्या जीवनचरित्रावर आधारित अनेक श्रेष्ठ कलाकृती उपलब्ध आहेत. 
उदाहरणार्थ फरान्सची डुदेवी राजी * मारी आंतोआनेत ? हिचे जोव 


नत. हच जावन चरित्र 
हळुवार ठेखणीने चित्रित करणारा लेखक स्टोफच झ्वाइग ह्याने नेयोलियनचा 


पोलीस संत्री फुलले याच्यावर लिहिलेली चरित्रात्मक कादंवर अलीकडे पादिच- 
नात्य साहित्यात लिहिल्या जाजाऱ्या चरित्रात्मक कादंबऱ्यांपेकी * जोसेफ फुक्को ! ही 
एक श्रेष्ठ दर्जाची चरित्रात्मक कादंबरी आहे. फुे कारस्थानी होता, उलट्या 
काळ्जाचा बगलबाज मनुष्य होता. त्याला नेपोल्यिनने हाताशी धरून 


आपल्या 
प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढला. परंतु ज्या कठोर हातानी त्याने नेयोलियनच्या ज्त्रंचा 
नाश केला, त्याच कठोर अं 


अंत:करणाने त्याने अखेर नेपोलियिनचाही घात क्वेला. त्या 
खलचायकोचे काळेकुट्ट चरित्र स्टौफव इवाइगने “ जोसेफ फुडे ! ह्या कलाकृतीत 
रंगविले आहे. सामाजिक मराठी कादंबरी अपयशी ठरल्याने मराठी ऐतिहासिक 
कादंवरो तिची जागा घेण्यासाठी पुढे सरसावली अणि भराठी वाचकानी तिला 
आक्षेपाप्रमाणे ती अद्भु- 
तरम्यदादी आहे ळा अथवा जुन्या वसरीचे ते नवीन स्वरूप आहे का, त्याचे विवेचन 
केल्यास ते उद्बोधक ठरे. 


* 


अक्षरश: डोक्यावर उचलून धरले. परंतु टौकाव्ारांच्या 


> ॥- :-2 प्यार ता ही. "लात रायन... भआााणि भरा < गापटे न्य न 

"९ झाल. बगालांत नबंकिमचंद्रानी भाणि भराठीत हार नारावण आपटे यांनी 
भतरस्य :>>> ए पणा सिसा 2-1. ॥:- ऱ्न्न्ज ॥ हरिभाऊ -:रर्‍न- सा याला 
अद्‌भुतरस्यवादी रातहातक कादंबरी लिहिली. हरिभाऊनंत ५, नाथमाध्व, 


युरोपांत अद्भुतरस्यवादी (1१०118111ठा5 ) संभ्रदायामध्ये ऐतिहासिक 
कादंबरी वियुल प्रमाणात निर्षाण झाली. सुविस्यात स्फॉटिझञ कांरबरोबार सर 
वॉल्टर स्फांस् हे अद्भुतरम्यवादी ऐतिहासिक कादंबरीचे जववः म्हणून समजले 
जातात. त्यांच्या काइंबऱ्यांचे अनुकरण जसे युरोपात झाले, तेच ते हिडुस्था- 


दंबरी लिहिली; परंतु 
दंबऱ्यांमध्ये अलीकडे लिहिल्या गेलेल्या 
कादंबऱ्यांचा अंतर्भाव करणे कितपत सयुक्तिक आहे ? 


जुनी कादंबरी कल्पनारस्य- 
वादी आहे, तर आजची कादंवरी वास्तववादी आणि 


शास्त्रीय आहे. परंतु जुन्या 
अनुक्रमणिका | णव न 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


नवभारत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७ हः के 
एतिहासिक कादंबरी ष्झ 


आणि नव्या ऐतिहासिक कादंबर्‍यामधील फरक फारच थोड्या टीकाकारांना 
आकलन झाला आहे. ऐतिहासिक कादंबरी ही वास्तववादी असू शकते हे आसच्या 
टोकाकारांना माहोदच नाही. 

पाठ्चिमात्य साहित्यात अद्भूतरस्यवादी संप्रदाय ओसरल्यावर एकोणिसाव्या 
शतकाच्या सुरवातीला फ्लॉबेते झोला वगेरे फ्रेंच लेखकांच्या प्रेरणेने वास्तववादी 
( ३७१] ) संप्रदाय सुरू झाला. पादाम योव्हारी (तव 300६1४ ) 
ह्या त्या काळी अत्यंत गाजलेल्या विवाध कादंबरीने वास्तववादी लंप्रदाय युरोपियन 
साहित्यात सुरू झाला, असे मानले जाते. फ्लाँबेतं हा जला वास्तववादी सामाजिक 
कादंबरीचा जनक आहे तसाच तो वाल्तववादी ऐतिहासिक कादंबरीचाही जनक 
आहे. &:.]81111)0 ( सालांबॉ ) हो युरोपियन साहित्यातील पहिली वास्तववादी 
एतिहासिक कादंबरी म्हणून सजली जाते. 

सालांदॉ हो ऐतिहासिक कादंबरी पलाँतेतने शिस्त पुर्व दोन हजार वर्षामागे 
होऊन गेलेल्या फेनिशिया किंबा कार्थेज ह्या देशाच्या पावंभूमीवर लिहिली. 


आजे हर देश भूगोलात सापडत नाहो. परंतु त्याकाळी ह्या छोट्या वण बनव- 
संपन्न वलाढय देज्ञाने रोमल साम्राज्याशी तीन रक्तरंजित युद्धे खेळून आपले नाव 
इतिहासात अजरामर केले. या भूतपूर्व केशाची नाडतिशीही अस्तित्वात नसता 
त्याच्या पाइवभूमीबर कादंवरी लिहिण्याचे क्षाडल करून पलांबेतेने एक दबा 
पायंडा पाडळा. त्याने हो कादंबरी लिहिण्यासाठी अमाप परिश्रम घेतले. कार्थेज 


सांगितले जाते 


हा देश आपिरकेत सांप्रतच्या ध्युनिज्षिया देशात होऊन गेला असे लांशि 


3 
परंतु त्याच्या सीमा रेषा किंवा त्याचे अवज्षेषही कुठे सापडत नाहीत. त्याचा चेहरा 
सोहरा पुर्णपणे वदलला त्याचे कारण हे की, प्राचीन काळी आपिरकेतील यूतिपूजक 
(1285411) संस्कृतीचे एक प्रमुख केळ 'हणून इतिहासात अजरारुर झालेल्या ह्या 
देशाची संस्कृती नुर लाझा 
ग्रीक इतिहा ता 


कादंबरीच्या संबिधानकाचा आराःखड 


ती घर्थ स्टीभागररल्या 
गला धभ स्वाकारल्यान 


र 01013 याच्या चा 


पलांबितेने सालांत! 
त्याचे समाधान न झाल्याने का्थेज घ 


>> 


य 
णस दभर रथा 


र! अलंकार, वगेरे माहिती न मिळाल्म 
ल १ वक १ आ अलिम ना र दीर ड ह बा ज़ विस 
( ])]111१. ) याच्या ११ ५.६] 101801 ा लटिन मंथाचे पारायण त्याल 
>) > एक य्‌ 0 '॥ ८:५६ रं रा व्य "०-7 
करावे लागले. एका नाणळांचा रग हुवा दाता, 


नर तः 


-< - पप्पी शा > ०. वरं 3) 5॥:-:८-72 "२ पप्रणी खर ननी 
घातल. हा सव तयशा ल ४ [ळा केल्यावर ता फावाबाचा दयायचा पहाणा करण्यासाठ! 


| अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


छ्ट नवभारत 


शशियास रवा ला. तजञ्वल आठ. आठवडे ? न्य 
ट्युनिशियास रवाना साला. तज्वल आठ. आठवडे त्याचा सुक्‍्काथ तिकडे होता 
रा>>. ० > ठल टदददन्ट 

तान लढायाच ब लका हालवालाचे वणन त्याला आपल्या काटंदरीतन करावयाचे 
होते स्ठणन उ ह -. 2-- या 

(त, म्हणून ज्या ७काणा जस्तुत लढाया जाल्या. त्या ठिकाणाना शेट देऊत त्यांचे 
च वनाज घण त्याने झेले - 
स्यलविशेदात्मक ( '70]1)0९70])॥10 ) निरीक्षण त्याने केले. एका प्रसंगात 
त्याला भाल ओरडते असते सांगायचे होते. तर व्यनिशियन भाऊ क 

त्याला भाठू आरडत अत सागावच हात. तर टयानाशयत $ छू कशी असते ते 
डच्नल ची तजिज्लासाठ र. ० यू डा .. ्वन्याम की, (र > 
वयण्याचा 'जज्ञासाहा त्याच भागव बतल. "तीचे सर्वे साधले शास्त्र- 
दा रीतोते गे गळ! त ना >» ८४१ वष म.) ची. उभट: 
ऱुद्ध रीतीने गोळ! क्षरून पलातेतने सालांब ' ही. कादंदरो 
£2> कि स्य 2 तक ऱ र 

हला, ता ६. स. १८६२ सध्य प्रकार 


सालांबा. कादं 'लहिली गेलेली उतरी 
म्हजजे डॉलस्टा पघा खात 
1>०8.09७ हो महाकाव्यात्सक (7 ,)!0 ) छाबंबरी ठाय. टालल्टाय हा वास्तववादी 
सञदा्याचा मागता असल्यात येळ काण शातता हो कादवरा लिहावयास त्याला 
पुष्कळ पारलन घ्याव लागल, नपालिवनच्या रशियावर 1213 


य दु वास्त तः 
पाळा बाल्तबबादा उएध्वहा तक 


अंकित देशांच्या ज्या फाजांनी भाग घेतल! हो्‌ 1 त्या द्ांच्या लवकरी शनी 
काऱ्यांच्या नालेबाइकांच्या बांठी. भेदी घेऊन त्यांच्याकडून या. सोहिमेवावतचा 
पत्रन्यवठार गाळा करण्यासाठा टॉऊस्टॉयला हजार सलाचा प्रवास करावा 
लागला, कत्यफ टका भरतील इतको साधनसामग्री त्याने बोळा केली यु 
आणि श्यांतता ही कादंबरी लिहिण्यास . त्याला तब्नल सात बघ लागली. पण ही 
वरी प्रकाशित झाल्याजर रीकाकारानी तिची संभावना कोणत्या शब्दात केली 
तर 10] ७४01]: ( ठिगळ ) या शब्दात. विशिष्ट चाकोरीतन टोकःलेखन 
करयजाऱ्या (ट्काकायचा या काबवरीचे नवीत स्वरूप आकलन झालेच नाही. 


टालस्टाय प्रलाणच बाल्लाक, झो बगरे वास्तवत(दी कारबराकारांनी 
ऐतिहासिक कादंबरी लिहिलो, वाल्झ्याकने तर सवंध नेपोलियन पुराण कादंबरीनय 
करण्याचा संकल्प सोडला होता. या योजनेतील काही कादंबऱ्या त्याने छ्हिल्या 


परत त्याच्या जकाला ([नधनासळ हा संकल्प पुरा होऊ शकला नाहो 


विसाव्या शतकात युरोपात ऐतिहासिक कादंबरी विद्वोय तिर्याण झाली नाही 
हे जरी खरे असले, तरी इंग्लंडमध्ये ]१०1)01 (४1४७०३ व अमेरिकेत १०. 
1>5 पणा फा या दोघा वाउंबरोकारांच्या ऐतिहासिक कादंबऱ्या तीस चाळीस 
वर्षासागे बर्‍याच गाजल्या होत्या. अनेरिकन लेखिवय 0101-71-00 ७॥॥॥(०10] ह्चि 
(0710 फय (1७ 8 ही कादंबरी निदान तिच्यावर निर्माण झालेल्या 
बोर्पडांनी अनेकांच्या स्मरणात असेल, ही ऐतिहासिक कादंबरी त्रिखंडात गाजली 


अनुक्रमणिका प्न 
शक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऐतिहासिक कादंबरी ७९ 


आजकाल भराठीत लोकप्रिय झालेलो ऐतिहातिक कादंबरी हो हरि लारायग 
आपटे यांच्या पठडीतील अदभुतरन्य कादंबरी नसूत तो आधुनिक वास्तववादी 
युरोपियल ऐतिहासिक कादंवरीच्या अनुकरणाने लिहिली जाते. हो कादंबरी 
 बी-अ 


लिहिण्याकरिता साधनांची कसतरता अतूनही नराठी कादंबरीकार तीत वास्तवता 
आणण्याचा किती प्रयत्व करतो ते सर्वथवूतच नाहे. मराठ्यांचा अघावत इतिहास 


लिहिण्यासाठी साधनांची कमतरता कशी पडते, त्याचे विदेचन इतिहासाचार्य वि. 
छा. राजवाडे घांनी एका लेखात केळे आहे. जराठ्यांच्या इतिहासाचे संशोधल 
संगीच्या पावलाने होत आहे. साधनांचा अपुरेपणा केवळ इतिहासकारांनाच 
जाणवतो अते नाहो, तर तो बास्तबदादी एतहा गदंडरी लिहू पाहाणाऱ्या 
वकाडंबरीकारांनाही जाणवतो. मराठी ऐतिहासिक कादंबरी लोबकिय हुषण्याचे डुलरे 
एक कारण म्हणजे मराठी वाचकांचा इतिहासाभिमान होय. अशी तेजस्वी 


ऐतिहासिक परंपरा असलेला राजस्थान हा प्रांत सोडल्यास भारतामध्ये महाराष्ट्रा- 
शिवाय अन्य प्रांत नाहो. महाराष्ट्राचा देदीप्यमान इतिहास आजकालच्या मराठी 
ऐतिहासिक लाइंवरीकारांनी आपल्या कांबर्‍यांतून वास्तववादी आणि जा स्त्रीय 
दृष्टिकोणातून चित्रित करण्याचा अबलंव केल्याने मराठी वाचकवर्ग या नोन 
प्रकाराच्या ऐतिहासिक कादंबरोकडे भाकृष्ट साला. आडच्या मराठी ऐतिहासिक 
कारंवरीसारखी ऐतिहासिक कादंबरी भारतातील अन्य कुठल्याही साहित्यात 
लिहिलो जात अलेल कौ काय याची शंकाच आ यायबरोबर आणखी एक गोष्ट 
ध्याता ठेवली पाहिजे ती हो कौ, केवळ इतिहासाला प्राधान्य दहेगारा इ।तहास 
प्रधान कारंबरीच तेवढी लोकप्रिय सराठीत झाली आहे. शेलीच्या आतषवाजीची 
घ तंत्राच्या कारागिरीची आरास असलेली जुन्या अद्भुतरम्यवादी कादंबरीच्या 

नुकरणाने लिहिळेली ऐतिहासिक कादंबरी खाफ पडली आहे. उलट्या सुलट्या 
आजच्या कादंबऱ्यात मनोविइलेषण नाही. पात्रांचा स्वभावपरियोब ताही. अशी 
डीझा करणार्‍या नवोदित टौकाकारांना मराठी वाचकाती एकापरीने दिलेले हे 
यथार्थ उत्तरच आहे. टौकाकारानी जाणून घ्यायला हवे को, एकेकाळी युरोपात 
लोकप्रिय ठरलेली मनोविडलेषणात्मक कादंबरी आज तिकडे लिहिली जात नाही 
काही उच्दश्रू लोकांसाठी ही कादंबरी लिहिली जात होती. मराठीतही झनोविषले- 


ट्र 


घणात्मक कादंबरीने कधी मूळ धरलेले नाही. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रंथपरिचय -- 


श्री. श्री. रा. टिकेकर 


“ छोडो भारत” 


[| “ भारतीय सत्तांतर ” पुराणाचा हा दुसरा अध्याय. छोडो भारत 
चळवळीची सरकारो चष्स्यातून दिसलेली ही हकोगत. लॉड लिनलिथगो यांच्या 
पत्रव्यबहारावर बव्हंशी आधारलेला हा प्रचलित इतिहास अलेक दृष्टींनी अभ्यसनीय 
आहे. त्याचे हे चिक्तित्सक परीक्षण. ] 


“ एय राजन्‌ गतोडस्मि ” 


स्हणून बेराग्यक्षाली यति राज-दरनारातन निघन गेल्याचे आदरा उदाहरण 
भतृहरान असरकाव्यात दाखविले आहे- ते अतिशयोक्‍त नव्हते- असामान्य होते- 
ढ खरे. पण नृप-यति संवादात थोडा अधिक व्यवहार आणन, वेराग्याचे रुसून 
सभेतून निघून जाण्याऐवजी “ एष राजन जितोषस्मि ” असे बजावन राजसत्ता 
बळकावण्याचा पयांग महात्या गांधींनी करून दाखविला, त्याला जागतिक 
इतिहासात तोड नाही. म्हणून गांधीप्रणीत सत्याग्रही ज्गड्याला असाधारण 
सहत्त्व प्राप्त जाळे आहे. राजकारणी अभ्यासात ते प्रकरण सामावलेले 
असल्याने त्याचा सांगोपांन अभ्यास होऊ लागला आहे. महात्मा गांधींच्या-आणि 
गांधीसंबधित-साहित्यात त्या जगड्याची “ लोकिक ” बाजू दिसते. परंतु ज्षगड्यातील 
भःतियक्षी म्हणजे त्रिटिश-मारत-तरकार, यांची बाजू आतापर्यंत अज्ञात होती; बप्तर- 
खान्यात पडून होती. ती राणी सरकारच्या प्रकाशनखात्याने जगापुढे मांडण्याचे 
ठरविकषे-आजि त्या प्रकाशन मालेतील हा दुसरा खंड “ छोडो भारत चळवळीचा 
म्हणून भसिडध झाला आहे. एकंदर मालेची व्याप्ती * सत्तांतरा ” पुरती मर्यादित 


४» « भारतीय सत्तान्तर १९४२- ४७१" - खंड २ 1, 


रा, (३० एप्रिल- २१ 
सप्ट, १९४२) राणी सरकारचे प्रकाशन: लंडन. पू. १० 


कि. ९ पौंड 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 94 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


“: छोडो भारत ” ८९ 


असल्याने हिंदुस्थानातील व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो* हे एकीकडे आणि 
बरिर्दध बाजूने “ अर्धे नग्न फकीर ” गांधीजी असा हा विषय लढा ह्या खंडात 
प्रामुख्याने रंगलेला आढळतो. परंतु त्यात निरनिराळया व्यवतींचा पत्रव्यवहार आला 
असल्याने त्यांचे विचार कसे होते; त्यांच्या निणंयाची कारणे कोणती होती या 
एरव्ही अज्ञात रहाणार्‍या गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. '“ छोडो भारत ” ठराव 
करण्यापुर्वी गांधीजींची विचारतरणी कशी होती; तोत बदल कसा होत गेला; 
या ठराबाविषयी काँग्रेस श्रेजछोंचे मत काय होते; 
होता - मूळ सलूचात बदल का, कसा व कुणाच्या 
इत्यादि तवश्लील सरकारच्या हेर खात्याने मिळविलेल्या 
ग्रंथात दिले आहेत. 


त्याला (ब 
आग्रहामुळे 
माहितीच्या बाघारे ह्या 


झाला... , 


त्याचप्रमाणे भारत सरकारचे धोरग वेळोवेळी कसे असावे, यावडल 
लंडनहून मिळणाऱ्या सूचनांची पत्रे, तारा, चर्चा. . . यांचाही समावेच ह्या 
खंडात आहे. ब्रिटिश पंत प्रधाच, युद्ध संत्री मंडळाचे इतर सभासद, स्टेट 
सेक्ेटरी- त्यांचे सल्लागार . . . यांची मते यांचादेखील विचार ह्या पत्रव्यवहार- 


डांत होतो. सर्वात सुख्य म्हणजे भारताच्या खाती इंग्लंडमध्ये जमा होत राहिलेली 
प्रचंड रवकम (> स्टलिंग बॅलेन्लेल ) पाडून तिजबहळ ब्रिटिश मुत्लघांचा वाटत 
असलेली चिता, भारतीय ब्रिटिशांचे त्या रकभेवदहदळ धोरज, नांबेही यथार्थ दर्शन 
ह्या खंडांत होते. 


सर्व पत्रव्यवहार कालानुक्रमे लावला अतल्याने ह्यांत विषयांची सरसिसळ 
साहजिकच झाली, परंतु संपादकांनी सोठ्या व्यापक दज्डीने अभ्यासकांची अडचण 


ओळखून प्रकरणवार अनक्रय तयार केला आणि तो ब्रंथारंभी ला. हा नऊ 
प्रकरणे मिळून मुख्य विषयांची वाटणी होते. चिप्स शिष्टाई 7 ळे 
काँग्रेसमध्ये वेफल्य आले, त्यांचे परिजाम गांधींच्या हालचालोत-ब 
प्रकट झाले- छोडो भारत या चळवळीचा आरंभ... इत्यादि माहितो पुरविणारी 
पे पहिल्या प्रकरणांत आहेत. यांत ८० कागद असून ३ े 


] 
तर ३५ त्यांना आलेले आहेत. दुसर्‍या खंडाचा विषय 


नष्फळ ठरल्यासमळ 


लिहिला- तुम्हा भारतातून एनबून जाव, ह्या ढरावा- 


ऱ्य 
एरतभर दोरा केला; भोठा रिपोरं सरकारला सा 


राजूर 
स्हणून र्‌ [ सादर 
स्या ठिद वळ !” सोडण्याच्या थोजनेच 
केः 91 जिर लहा ल्ह्या व्या ठिकाणी न्ळू सोड (८५ हज ग 
--:-.: िसकिनगो 
पाठपुरावा केला-ते हे लॉर्ड लिनलिथगो, 
> 
न. भा. ६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


» नो 2 
ट्क २ ७५ ६६ 
न्य अमृतमहोत्सवी 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८रे नवभारत 


संबंधी लंडन-दिल्ली येथील वरिष्ठ सरकारी गोटांत जी चर्चा ज्ञाली तो तपश्लील- 
वार आढळते. एकूण २४५ कागदपत्रे- त्यांतील ९४ व्हाइसरॉयांनी पाठविलेले तर 


९८ त्यांच्या नांवे आलेले ! 


ञं 


दुसर्‍या प्रकरणांतील निष्कर्षाभ्रसाणे गांधीजी व इतर काँग्रेस श्रेष्ठी यांना 
अटक केल्यामुळे राष्ट्रभर जो उत्पात बळावळा, तो व्हावूत आणण्यासाठी सरकारला 
प्रयत्न करावे लागले; त्यांचा साद्यत रपोट तिसऱ्या प्रकरणांतील २२२ कागदपत्रांत 
मिळतो. यांतील निन्म्याहून अधिक ११५ पत्रे लिनलिथगो यांनी लिहिलेली आहेत. 
या अवधोत त्यांना अबघो ५० पत्रे आलो. 


पण दोस्तांना झिडकारणे किंवा त्यांचे सतत झटकून टाकणे त्या वेळो व्यवहार 


नव्हते. अमेरिकन लढवय्ये अणि अपार रणसाहित्य हिंदुस्थानांत येत होते- अक्ला 
कंचीत सापडलेल्या व्हाइसरांयांची त्रेधातिरपिट ह्या चोथ्या प्रकरणांत उमटलेली 
दिसते. एकूण १३२ पत्रांपेको लिनलिथगोंनी लिहिलेली ३६ आणि त्यांना आलेली 
३२ पत्रे यांत आहेत. ग्रेडी रिपोर्ट, शेरबुड रिपोर्ट, जॉन्सनने दिल्लो-लंडन-येथील 
अधिकाऱ्यांना किती गोंधळून टाकले, विडल बिल्कोची भारत भेट, च्यांग केशेकने 
नेहरू-गांधी यांना लिहिलेले पत्र... .. अक्ला विविध विषयांमुळे ह्या प्रकरजास 
बिज्षेष महत्त्व आहे. 
व्हाइसरायांचे एदितक्यूटिव्ह कोंलिल नव्या रोतीने बनवावे असा वट निघाला, 
त्याची अमलबजावणी करताना, प्रत्यक्ष माणसांची निवड करताना आलेल्या 
अडचणी व्हाइसरांय लंडनला कळवीत आणि मंजुरी भागत. . . . तो कथाभाग हा 
पाचव्या प्रकरणाचा विषय आहे. एकून कागद १२१: पेकी खट लिनलिथगोनी 
लिहिलेली ५६ आणि त्यांना आलेली ४५ पत्रे यांत आहेत. कि 


संस्थानिकांशी संबंध हा सहाव्या प्रकरणाचा विषय, अज्ञा आणीबाणीच्या 


वेळो देखील आमचे हे संस्थानिक इतके नामसात्र झाले होते की “ सत्तान्तर ” 


पुराजांतल्या “ मुंच भारत ” अध्यायांतल्या ७८० कागदांत त्यांच्यासाठी केवळ 
३० कागद लागले ! पेको १४ पत्रे लिनिलिथगोंनी लिहिलेली आणि ९ त्यांना आठेलो 
हाती. सातवे प्रकरण अगदी छोटे म्हणजे अवघ्या तेरा कागदांचे असून व्हाइसरांयांची 
२ त्यांना आलेली ६ अजी ८ पत्रे आहेत. अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका व 
ट्ट यति 


0 


तस्युनिस्थ पार्टोबरीळ निर्बध यांचा विचार यांत येतो. 


८ 


गक | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


. शः र. १ 


संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


“ छोडो भारत ” ८३ 


आठवे प्रकरणही हान वाटते; अवघ्या २७ कागदपत्रांचे. त्यातली ८ व्हाईस- 
रायांनी लिहिलेलो- १२ त्यांच्या नावाने आलेली. परंतु ते विशेष महत्वाचे ठरते. 
“ आथिक ” संब्रंधांचा विचार थात य्रेतो. यद्ध कालो भारतीय कारजलाऱ्यातन 


पुष्कळसा भाल निरनिराळ्या आघाड्यांवर धाडला. हजारो सेनिक टूर देला 


| 
लढण्यासाठी गेले; हिंदुस्थान सरकारने हा खर्च न्रिटिझञ सरकारसाठी सोसला! 
ति र सरकारच्या खाती. वेळोवेळी रबकस 
लग बेलेन्सेस ) फुगत चालली तसतशी 
लंड्नमधीर मुत्सह्यांची दुष्टी बदळू लागली. हिदुत्यान सरकारने ( व्हाइसरॉय 


आणि फायनॅन्स सेनोटर भारतीय हित चांगले राखले, घावहूल 
गोठे कोतुळ वाटते. उठल्या सुटल्या ब्रिटिशांवर तोंड्युख घेजगारांनी 
पत्रव्यवहार सुद्दा वाचावा, म्हणजे ब्रिटिज्ञांच्या अमोलिक सदगुजाची खात्री 
पटेल. डॉ. आंबेडकरांची या बावतीत जागरूक दृष्टी ओज्रती व्यक्त झालो आहे 
गोवट्ये (७ वे) प्रकरण “ इतर” पत्रव्यवहाराचे आहे. ड्यूक ऑफ ब्लस्टर यांची 
भारत-भेट, आयू. सी. एस्‌. हुद्देदारांचे भवितव्य ञाणि लष्करी अधिकाऱ्यांचा 
अखत्यार इत्यांवि बावी त्यांत आल्या आहेत, एकूण ७८० पत्रांची विभागणी हो 
अशी होते. हो वव्हंशी लांड लिनलिथगो यांच्या पत्रन्यवहारावर आ आहे. 


वाचकांची सोय अशा प्रकारे संपादकांनी केळी. खेरीज, विषथवारीची एक 
आणि व्यक्‍्तिनामांची दुसरी ह्या दोन सूची दिल्या. कालखंडातील मोठ्या घटना, 
भारत सरकार आणि ब्रिटिश सरकार यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची यादी, भार- 
तोय राजव्यवहारात रूढ झालेल्या शब्दांचे अथ अज्ली उपयुक्त माहिती या 
सत्तांतर पुराणातील “ सुंच भारत? पर्वात संपादकांनी नोठ्या दक्षतेने पुरविली. 
जेथे जेथे सागील पत्रांचा निदेश आढळला, तेथे तेथे तळटोपा देऊन ते पत्र 
कोणचे, छापले आहे को नाही, नसल्यास त्याचा सारांश.... अशा प्रकारे 
संपादनांत काडीचोही कसूर केली नाही. किंबहुना सरकारी कागदपत्र कते छापावे 
यांचा हा एक उत्तम आदश म्हणता येतो. असो 

आता ग्रंथाच्या अंतरंगाकडे वळू या. भहात्म 


उलविरा तो च्रिप्स-शिष्टाई विफल ठरल्यानंतर. 


«९ 
हण त्यात 


अनुक्रमणिका | 
शि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८४ नवभारत 


वयाची. कारण पालंमेंटरी संमती मिळविण्यासाठी, कायदेशीर स्वरूप राखण्यासाठी, 
कालादधी हा लागावयाचाच. पण एकदा विठवास उडाला असल्याने,- युद्धांत 
दोस्त राष्ट्राचे पारडे काही वाल हलके झाले होते म्हणून असेल कदाचित्‌ भविब्य 
काळचा हवाला, हा “ बुडत्या ” वँकेसारवा वाटल! असावा. 

काँग्रेसथेब्डोंचे या बाबतीत एकसत होते असे दिसत नाही. वैयक्तिक मते 
पाहिली तर त्यांत फरक होता. क्रिप्सने देऊ केलेल्या सुधारणा महात्याजींना त्याच्य 
वाटल्या कारग त्यायोगे जपानज्ञी पुकावला करावा लागणार होता. गांधींना हो 


लष्करी तथयारी-जपान ब्रिरद्ध-नको होती. कारण ब्रिटिझ्ञांनादेखीळ आमचा 
्जे 


तिक पाठिबा ” आहे, अते ते म्हणत. किप्स योजला मान्य केल्यावर हिडल्थानचे 
सहकार्य ब्रिटिश लष्करी अधिकार्‍यांचा निळेल; उभवता मिळून जपानी आक्तमणाला 
विरोध करतील- हा हिसामय प्रकार महात्नाजींच्या अहिसावादात बसणारा नव्हता. 
पण गांधीजींचे राजकारण हळु हळू उढाईचे होऊ पहात होते. क्रिप्स शिष्टाई विफल 
झाल्यासुळ नरात्याचा प्रभाव आपल्या अनुयायांवर दिसू लागला. तो घालविण्यासाठी, 
काही तरी नले “ हास्त्र ” उगारण्याचा विचार गांधींचा चाल होता-- असे स्पष्ट 
दिसले. याच विचारामुळे व्हाईसरॉग आणि इतर अधिकारी त कवाम पडले. 
महात्साजींचा पुढळा डाव कोणता ? याचा तपास जोराने सुरू झाला. आणि ह्या 
गांधींचे काथ करावे ? याबहूल लंडन-दिल्ली यामधील तारांतून चर्चा सुरू झाली. 
व्हाइसरांयांना एक निचित कळून चुकले होते. गांधींचे नवे शास्त्र हे युद्ध-भरयत्तांत 
मा नाग मानवाने लढोवत त्यांजकडून सहकार्य मिळण्याची आज्ञा डरायास्त 
हाता. म्हणून गाधाचा बदीबस्त क्सा करावा, याबद्दल निरनिराळ्या घे ओोजनां- 
संबंधी हाक बाधक चर्चा तुरू झाली. ती सर्द अत्यंत गुप्त स्वरूपाची होती. आता 
मा त्र ती जाहोर होत आहे; ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची श्रिस्त, त्यांचे वेयवितक 

पाळण्याची तयारी, आणि राजकीय 


विचार पज ज्ासकीय निर्णय निण्डेने 
प्रश्‍लांची छाननी विविध अंगांनी करण्याची अक्कलहुहारी, था सर्व गुणांची ओळख 
>) तझी क क्र ने प केली १ न 

छा पजव्यवहारात डोते, तक्षी अन्य कज्षानेही होगार नाही 
हो. 


अत्याचार केले; इत्यादि 


बचार करून ६ __ 


अठाहादाळ्य्या वेठकोत ( ता. 


७-२८ एप्रिळ १९४२ ) व्यापक ठराय समंजर ऊळ > रि , 
ु कच हली ) ८. सज्र केले. ते प्रसिद्ध करण्यासही वंदी 
घालून सरकारने पहिऊी “ आगळीक ? केली! ३ 


नेतर वर्धा येथोल अधिवेशनात 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ४ १ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


छोडो भारत ” ८५ 


( जुल ६-१४) काँग्रे बाकिंग कमिटीने ठराव केला कौ “ ब्रिटिशांनी तत्काळ 
भारत घोडून घालते व्हावे. ” पुढील महिन्यातील “ छोडो भारत ” चळवळीची 
हो नांदी होती जणु काही! 

झलाहावादमधील बेठकोतील वादविवादाचा दप्तरी अहवाल सरकारी 
हातात आला होता. गांधीची चळवळ ही त्रासदायक होणार- तिजमुळे युद्ध- 
प्रयत्नांत अडयळा येणार हे स्पष्ट होते. म्हणून व्हाय करावे याचा आधोयासून 
बिचार सुरू झाला. लिनलिथगो थांनी आपल्या सर्व गव्हर्नरांना गुप्त संदेश 
घाडले आणि त्यांची मते मागविली, लंउनशी सनमोकळेपणाने चर्चा तर चालू 
होतीच. तिचा सारांश असा सांगता येईल:- 


गांधीच्या चळवळीमुळे युद्धप्रयत्नास हरकत येते असे वाटल्यास, त्यांना कोठें 
तरी हद्दपार करावे, याबद्दल व्हाइसरांय-एसरी यांचे एकमत होते; हो पार्टो 
विमानाने जावी. यूगांडांत यू. सां. समवेत गांधींना डांबून ठेवावे. बांची रहाण्याची 
व्यवस्था आरामशीर असावी. फक्त भारताशी, भारतीयांशी, त्यांचा संबंध नसावा, 
हेही ठरले. 


व्हाइसरांयांनी मग प्रांतीय गव्हनरांशी संवाद सुरू केला, कारण दिल्लीचा 
निर्णय अमलांत आणणारे तेच गव्हुनंर होते. येरवडा मुंबईच्या अखत्यारांत, वर्धा- 
हेंगांब मध्यप्रांतीय गव्हनरांकडे आणि संयुक्‍त प्रांतांतल्या गव्हर्नरांकडे अलाहावाद- 
सधील कारभार. म्हणून सर्व गव्हनरांना कळवन त्यांची संगती घेऊन काय तो 
निर्चित वेत करावा, हो ब्रिटिश शासनाची रीत. स्थानिक अधिकाऱ्याच्या लताला 
अग्रहक्क हादेखील त्यांचा शिरस्ता. निरनिराळ्या गव्हनरांनी त्याप्रभाणे आपली मते 
मोकळ्या सनाने व्हाइरॉयांना कळविली. तो सर्व काळजीएवंक वाचण्यासारखी 
आहेत. त्यांची विचारसरणी सभजते; त्यांची शिस्तप्रिय वागणूक लक्षात येते. 
हझासकोय सावधगिरी त्यांची कशी असे; हेही समजते. मुंबईच्या गव्हर्नरांनी पुण्याचा 
आगाखान प्रासाद तयार ठेवला होता. तुरुंगांत टाकावथाचे कौ तुसते डांबूल 
हेही ठरले नसल्याने हो तजवीज होती. पग गांधीसारखा केंदी किंवा 
डांबिस नको रे बाबा आपल्याकडे, अशा वृत्तीने त्यांनी लिहिले: 


गांधीना डांबूनच ठेवायचे असेल तर आगाखात प्रासाद भी 
तयार राखला आहे. पण भाझे मत असे की अभेरिकत लोकसताचा 


विचार करायचा तर त्यांच्या रहात्या आशभसांतच त्यांना ठेवावे 
! ( 


ता. १७-७-४२ पृ.४०६ ) 
अनुक्रमणिका म व् 
ग्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८६ नव भारत 


म्हणजे आपणांवरील हो गुंतागुंतीची जवाबदारी मध्यप्रांतीय गव्हर्नरांवर 
ढकलण्याची हो कशी शित[फी आहे पहा ! परंतु असे सुचवितांना कुठेहो असर्यादा 
नाहो. किंबहुना राष्ट्रहित-दक्षतेचा आव तर भरपुर आहे. पण महात्मा गांधींबद्दल 
सवं गव्हर्नरांचे एक भत होते असे दिसते. चंपारण्यात त्याजविरद्ध खटला चालला 
तेव्हा तेथोल डिस्ट्रिक्ट सँजिस्ट्रेटने म्हटले होते - 


तसे काहो भव्य, दिव्य, असे गांधीजींच्या व्यक्तिमत्त्वात व्हाइसरायांना 
आढळले नाहो किवा त्यांच्या सहकारी गव्हनंरांना देखील दिसून आले नाही. 
मध्यप्रदेशचे त्या वेळचे गव्हनंर सर हेन्री ट्विनॅम हे होते; वर्घ्यांचा ( सेवा- 
ग्रामचा ) गांधी आश्रम त्यांच्या अखत्यारातला म्हणून त्यांचेही मत महत्त्वाचे होते. 
त्यानी लिहिले:- 


घाईने वागून आपण गांधींना मदत केली असे होऊ नये किवा 
आपण कुठे तरी घसरलो, असे म्हणण्याचा प्रसंग येऊ नये. परंतु 
आपणास वाटते त्याप्रमाणे गांधींचा बेत असेल तर सला वाटते 
ही वेळ चांगली आहे. याचवेळी आपण ठरविले पाहिजे कौ गांधींशी 
नरमाईने न वागता जंबीरपणे वागायचे- आणि सांगन टाकायचे 
की ब्रिटिज्ञ सरकार गांधीझी किवा त्यांचे वर्चस्व असलेल्या 
काँग्रेसशी कसल्याही वाटाघाटी करणार नाहो. 


_ * ** वांशिक भावना चेतविणाऱ्या घोषणांसह गांधीचा विध्वंसक 
कार्यकम सुरू होणार असेल तर मला वाट्ते ... स. १९३२ मध्ये 
त्यांचा “ बुडबुडा फोडला ” तसा तो आताही फोडल्याशषिवाय गत्यंतर 
नाही. .. सन १९२० पासून गांधी हे भारतीय राजकारणाचे 
“ हिटलर” झाले आहेत. 


*:* जापण त्यांच्याशी किंवा त्यांचे वर्घस्च असलेल्या काँग्रे- 
सची संबंध ठेवायचा नाही असे जाहोर करणे अगत्याचे आहे... 
या योगे त्यांच्या अनुयायांना ““ थंडे स्नान ” घडेल-- आरि ण ते 


त घडल--आ। 
ताळ्यावर ग्रंतीज्. ( ता. ६-६-४२ पृ. १९५-९६ ) 


हे पत्र विशेष महत्त्वाचे आहे. गांधींच्या असहकाराला कसून विरोध करणारे 
देखील अजांगता त्या असहकार तत्त्वाने कसे भारले होते- आणि कट्टे विरोधक 
असूनही त्यांचे अनुकरण करण्यास कसे उद्युतत झाले होते, याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण 
आहे. यामुळेच गांधींची असहकार चळवळ यशस्वी झाली असावी काय ? 


«म 
जह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास “शश र 
जनक कक यककचानयााकर रभ ॒/% 
श॑ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे (&. वि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


“ छोडो भारत वा 


डुसऱ्याही एका दृष्टीने ह्या पत्राचे महत्त्व आहे. गांधी हे विरोधक असले तरी 
त्यांना कुठल्याही अमानुषरीतीने, क्ूरपणाने वागवावे, अज्ली कल्पनादेखील 
न्रिटिशामनाला शिवली नाही. नाझी असलाखाली किवा “ फाशी ” राजवटीत 
विरोधकांचा निकाल लावण्याच्या पद्धतीचा उच्चारही करवत नाहो. असा क्षुत़् 
व अमानवी विचार ब्रिटिशांच्या मनात आला नाही, हे विज्षेंष होय, अस्तल इंग्रजी 
वळणाची प्रभावी भाषा म्हणूनही या पत्राचा निदेश करता येईल. 
सुंबई आणि नागपूर येथील गव्हर्नरांचे महत्त्व गांधींच्या वास्तव्यामुळे होते, 
तसेच महत्त्व संयुवत प्रांताच्या गव्हनेरांना, नेहरूंच्या वास्तव्यामुळे प्राप्त झाले 
होते. त्यांचे सुद्धा नत गांधीच्या विरद्धच होते; पण ते व्यक्त करतांना ते म्हणतात --- 
काँग्रेसची व्याद आयज काढून टाकलीच पाहिजे; ती 
आपणांस सहज काढता येईल. गांधींचा ताबडतोब अटक केलो पाहिजे- 
नेहरू आणि आज्ञाद यांना अटक करणे तितके सोपे नाहो. कारण 
त्यांनी शत्रराष्ट्रांविरुद्ध नुकतीच पत्रके प्रसिद्ध केली आहेत. . . काही 
झाले तरी काँग्रेस संघटना, काँग्रेस पक्षपाती वर्तमातपत्रे . . . . यांना 
इंगा दाखविला पाहिजे. (ता. २१-७-४२पृ. ४२६ ) 
पंडित मोतीलाल नेहखूंशी असलेल्या बेयक्तिक दोस्तीचा प्रभाव या पत्रांत 
व्यक्‍त झाला असावा अज्लो शंका येते. जवाहरलाल नेहरू ( आणि त्यांच्या वरोबर 
आज्ञाद ) यांना अटक करण्याची नाखुषी वरकरणी नसून तिचे कारण वेगळे वाटते. 
पण गांधीजी, काँग्रेस- आणि काँग्रेस पक्षपाती पत्रे यांना इंगा दाखविण्याची उत्सुकता 
इतर ब्रिटिश अधिकाऱर्‍्यां इतकोच तोत्र दिसते. 
भहात्माजींच्या आचरणातले एक गूढ ब्रिटिज्क विरोधकांच्या ह्या पत्रव्यवहारात 
स्पष्ट झाले असले तरी त्याची गूढता थोडी वाढली आहे. लिन यांच्याशी भेट 
व्हावी अक्ली गांधींची इच्छा होती. भेटोच्या विनंतीला सेक्रेडरो करवी नकार 
मिळत होता. “ तुसच्या वृत्तोंत फरक होत नाहो- तोपर्यंत भेट्प्याचे प्रयोजन 
दिसत नाहो” हे ठराविक ताच्याचे उत्तर व्हाइसर(यांचे (विटगीस धाडत होते. 
अक्षा वेळीं गांधीजींनी सौरावेन- ( मिस स्लेड ) ला दूत म्हजून व्हाइसरांयकडे 
पाठविले. आपल्या नोदलप्रसुख पित्याची आठदण देऊन ३ 
घेण्याची इच्छा दशविली. गांधींच्या आशीर्वादाने सी ही भेट घेऊ इच्छिते असे 
देखील म्हटले. पण तिला स्वतः न भेटता आपल्या चिटणिसांना भेटण्यास तिला 
सांगितले. वास्तविक हा अपमानच होता. परंतु तो सहून करूनही मोराबेन 
व्हाइसराशांच्या चिटणिसांस भेटलो ( १७ जले १९४२ ) आणि तिच्या भेटीचा 


अनुक्रमणिका 
ग मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ट्ट नवभारत 


सविऱ्तर अह्बाल लंडनला पाठविला ! गांधीजींचे म्हणणे ऐकून घ्या- त्यांना असे 
निर्वाणीवर आणू नका, या वेळी ते जिवावर बेतली तरी हटणार नाहीत, इत्यादि 
आशय सौरावेनच्या बोलण्याचा होता ( पृ. ४०७-०८ ). अले दोत्य मौरावेन 
करवी करविष्यांत गांधीजींचा हेतु काय असावा ? असहकाराकरिता सहकार, 
असे काहीले ते म्हणत असत, त्यावेकी हा प्रकार होता काय? 

कदाचित असेही असावे- दोन अडीच महिन्यापुर्नी त्यानी अभूत कोर यांना 
व्हाइसरायाच्या भेटोत धाडले होते. त्या घेळी सात्र खु व्हाइतरायांनी त्यांची 
भेट घेतलो आणि त्याही भेटीचा अहवाल लंडनला धःडला ( प. १३४-३६; 
भेट २३ से १९४२ रोजी झाली. ) त्या भेटीत तर असृतवाईंनी गांधीजींचा पुण 
पराभव झाल्याचे मान्य केले. “ तुम्हो. काँग्रेसला आणि गांधीनाही इतके हतवल 
करायचे नव्हते- कांही हालचाल करायला सवड ठेवायची होती- अजूनहो 
ठेवावी ” अज्ञा आज्ञयाची ही मागणी करणारी दूती गांधीजींनी का निवडली ? 
आधीच गांधींचे तत्त्वज्ञान भो सी म्हणविणाऱ्या पंडितांना यथार्थ आकलन होत 
नव्हते. प्राथमिक अवस्थेत तर साझ्याखेरोज कुणालाही ते समजणार नाहो-ते 
प्रयोगावस्थेत आहे अशी खुद्द गांधीजींची धारणा होती. तरी असृत कोर किवा 
सीरा बेत अज्ञा “ दूती ” निवडण्याचे प्रयोजन लक्षात येत नाही. ब्रिटिशांच्या 


स्त्रोबालिण्यावर गांधीजींनी तरी इतके विसंबावयास नको होते. व्यवहारचतुर 
अधिकार्‍यांशी बोलणी करावयास कुणी प्रभावी बुद्धिमंत मिळाला नाही म्हणून 
का गांधीजींची हो निवड होती ? असो. अखेरचे शस्त्र प 
त्याची नोंद करावी, एवढेच त्यांचे सहत्त्व ह्त्त्व, 
पण ब्रिटिश राजनीतीची ओळख पटविणारा एक 


ध । चर उपसण्यापूर्वा सामोप- 
चाराचे उपाय म्हणून ह्या दे 
मुहास नोंद करण्यासारखा आहे. सर्व प्रकारच्या संकटांची 


पत्रव्यवहाराचा भाग 
ने अगाऊ तथारी असे 
राजनीतीच्या आचारातले एक सूत्र आहे. त्याप्रभाणे गांधीना 
काय दारावे घावबद्दलही विचार आधीपासून 


असता हो घटना घडली तर काय फरावे. एवढ्यापुरती छी 


पुरती ही वेचारिक तवारी 


दित तेव्हा मध्यप्रांताच्या 
गव्हनरांना त्याबद्दल तूचना दिलेल्या आहेत. आ 
वो -- 


निज्लाणे अर्ध-दंड करण्याची जरूरी नाहो. कचेर्‍्यांना सुटी 
द्यावी को नाही. ( लोकांची तशी मागणी आली तर ) हे मध्य- 
भाताय गव्हनंरांनी ठरवावे ( पू. ४८९ ता. २८ जुले ४२ ) 


अनुक्रमणिका | न्य 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे "५. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


“: छोडो भारत” ८९ 


ब्रिटिश हुजूर पक्षाच्या क्षुद्र मनोवृत्तीचा हा तौचांक समजावा. कारण या 
प्रसंगासुळे राष्ट्रसंघाचे आचरण कसे होते; सव राष्ट्रानी हा शोकप्रलंग कसा पाळला 
आणि दिल्लीतल्या त्या शोक-सभेसाठो किती राष्ट्रांनी हजेरी लाविली... हा इतिहास 
ताजा आहे. 
अवध्या पांच साडेपांच वर्षांत भहात्मा गांधींच्या मूल्यात किंवा थोरपणात 
एवढा प्रचंड फरक पडला नव्हता. परंतु ब्रिटिश हुजूर पक्षीयांची नजरच भव्टली 
होती. त्यांना स्पष्ट दिसत नव्हते जसे काही ! त्यांच्या विचारात काही तरी लोठो 
त्रुटि होती. कारण ब्रिटिशांचे भारतीयांसंवंधी कतंव्य, ख्थिस्ताचा नवा अवतार 
अज्ञा महात्माजींबद्दल पुज्य भावना; सहिचार आणि सदाचार... या नेतिव 
मूल्यांवद्दल आदर . . . . इत्यादिकांचा लवलेशही एसरी-लिनलियगो- यांच्यात कवि 
त्यांना साथ देणाऱ्या गव्हनंरांना नसावा, हो त्या ब्रिटिश राष्ट्राची नायुष्की होय. 
हिंदुस्थानांत राज्य स्थापन करणाऱ्यांची वृत्ति अगदी वनिराळी होती- (तिची 
आ७वण मुहास करून दिली पाहिजे काय? 
मुंबईचे गव्हनेर सर जॉन नाल्कभ ( १७६९-१८३३ ) होते. त्यांनी लिहिले 
आहे :- 
भावला भारतावरील अधिकार संपुष्टांत येईल. ( तो संपुष्टांत 
आलाच पाहिजे ). कारण आपल्या ज्ञान-प्रसाराचा परिगास तसा 
व्हावयाचा हे निश्चित आहे. तेव्हा आम्ही मोठी बढाई मारू को 
हिडुस्थरानावर कायमचा अधिकार गाजविण्याऐवजी आम्ही सुधा- 
रलेले मार्ग पत्करून हिंदुस्थानला स्वराज्य मिळविण्याचे साम्य 
मिळवून दिले. आमची सत्ता संपुष्टांत आल्यावर आमचे लांब येथे 
उरेल. आमच्यावद्दल एतहेज्ञीयांना आदर वाटेल. सानवी सामर्थ्याला 
साधगार नाही. अक्षा प्रकारचे चिरंतन नेतिक, स्मारक, आमची 
आठवण म्हणून भागे राहील. ... ( नेमांइर ऑफ सेंट्रल इंडिया, 
खं. २ पृ. ३०४ ). 
यांत व्यवत झालेल्या उदार वृत्तीचा अंजन देखोल एमरी-लिनलिथगो यांच्या 
खंडीभर पत्रव्यबहारांत आढळत नाही. गांधीजींच्या व्यवितसत्वाचे आकरनच धाता 
झालेले दिसत नाही. राजकारणी पुढारी म्हणून नसेल कदाचित्‌ एक लाचारी थोर 
पुरुष हौ महती देखील ज्यांना महात्माजींची पटली नाहो, त्यांच्यांतच काहो तरी 
दोष असावा, असे वाटते. अमेरिका- चीन ह्या दोन दोल्त राष्ट्रांचा ब्रिटिज्ञांना लकडा 
होता की भारतीयांचे पुरे सहकार्य युद्धप्रथत्नांत मिळेल असे करा. नोकरशाहीला 


| अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


२९०2 नवभारत 


ही नसती लुडवुड वाटे. पण लंडनहून ही सूचता येत असल्याने त्यावद्दल काही तरी 
करणे- निदान त्याबद्दलच्या अडचणी जाहीर करणे आव्यक होते. खुद्द अमेरिकन 
प्रेसिडेंट किवा चिनी मार्शल यांचेशी भारत सरकारचा प्रत्यक्ष पत्रव्य व्यवहार होत नसे. 
तरी अमेरिकेतील त्रिटिश्र राजदूत हे लॉड हॅलिफेॅक्स ( पुर्वीचे भारतीय व्हाइसरॉय 
लॉर्ड आर्यावन ) हे असल्याने लिन* ना पुण्कळ आधार वाटत होता. शिवाय सर 
निरिजाशंकर बाजपेयी ( नंतर सुंबईचे राज्यपाल ) हेही भारतीय प्रतिनिधी म्हणून 
अमेरिकेस हॅलिफॅक्स यांच्या दिसतीस होते. त्यांच्या माफत आपण आपली वाजू 
अमेरिकन प्रेसिडेंट पुढे नौट सांडू असा विश्‍वास लिम" ना वाट्त होता. 


त्यावेळी कनल लु जॉनसन हा प्रेसि० र्झवेल्ट यांचा लास प्रतिनिधी स्ह्णून 
हिडुस्थानात आला. दिल्लीस नुदकाम असता त्याने जवाहरलाल नेहरूंची भेट 
घेतली. हेच मोठे पाय त्याच्या हातून घडले अज्ञी येथील नोकरश्ाहीची-खुद्द व्हाइस- 
रॉयांची दृढ समजूत झालो. एमरींनाही तसेच वाटत होते. हिदुस्थानांतली वास्तविक 
स्थिती कशी जाहे आणि चालू युद्धात जनतेकड्न साहाय्य मिळत असल्यास ते किती 
प्रमाणात; मिळत नसल्यास का आणि विरोध होत असेल तर त्याची कारणे 
इत्यादि गोष्टींसंबंधी त्याने रिपोटं प्रेसिडेंटला सादर करावयाचा होता. अमेरिकन 
चिकित्सक दृण्टीपासून लपविण्यासारखे हिंदुस्थानात पुष्कळच होते. पण त्यावर 
पांघरूण घालता येण्यासारखे नव्हते. शिवाय कनल जॉनसतनच्या हालचालींवर नियं- 
ण घालणे अकज्ञवय होते. किवहुना त्याला कांही सुचविण्याचीही सोथ नव्हती. 
अक्का जॉनसनने अमेरिकत प्रेसिडेंटकडे जो रिपोर्ट पाठविला, त्याने ब्रिटिक्ष सर- 


कार थोडे हादरले- भारत सरकारला तो धदका विशेष जाणवला. 


५८ _*. 


डॉ. ग्रेडी हेही असेच अमेरिकन तज्ञ. अमेरिकन टेक्निकल सिकनचे 


क 


टं 


र 
त्यांनोही भारतीय परिस्थितीवद्दळ रिपोर्ट लिहिला युध्दप्रयत्नांत हिदी जनतेचे 
सहकार्य कितपत मिळते - विरोध असल्यास तो कितपत तीत्न आहे. अमेरिकन 
मदत दोस्त राष्ट्रांस होत आहे, तिचा योग्य उपयोग होतो कौ नाही, इत्यादी बाबी 
डॉ. प्रेडींच्या कक्षेतल्या होत्या. हया दोन अभेरिकन निरीक्षकांचे रिपोट॑ भारत 
सरकारल्ा रचणारे मुळीच नव्हते. त्यातल्या त्यात डॉ. ग्रेडी हे € टेव्निकल ' अस- 
ल्याने त्याविरुद्ध राग व्यक्त करणे अगदी गैर जाळे असते. स्हणून ब्रिटिदा अधि- 
कार्‍्यांची नाखुषी अधिक व्यवत झाली ती जांनसन्‌ बाबत. “' असे प्रतिनिधी पुनः 
भारतात न येतील तर वरे; त्याजकडून राजवारभारात गोंधळच माजविप्याचे 
कार्य साधेल ” असे मत व्यक्‍त जाले. मध्यंतरी जेव्हा बातसी आलो को जॉनसनच 
अमेरिकन वकोल म्हणून दिल्लीस येणार आहे. तेव्हा सात्र सर्व जवती एकवटून 


6 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे .. क. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


'* छोडो भारत” ९१ 


लिन नी त्या सुचनेला विरोध केला-जानसनला परत हिडुस्थानात येऊ दिले नाहो. 
व्हाइसरॉयांच्या आग्रहाखातर एमरोंनी पंतप्रधान चर्चिल यांचा दोन ओळोचीच 
चिट्टी लिहिली --- 

“: हे श्रीयुत जॉनसन्‌ खरोखरीने फारच सज्जन आहेत. त्यांनी 
1-1) १ व अरव व 

भारत-भेट देऊ नये असा बंदोबस्त करणे अगदो अशक्य आहे काय? 

( ता. २९ मे ४२ पृ. १४६ ) 
इंग्रजी आचारावसार या छोट्या निरोयाचा आठय अला की (जातेतेतन 
व्हाइसरांयना तो आवडत 


पुनः हिंदुस्थानात जाऊ नये असा बंदोबस्त केला पाहिज. 
न 1 चर्चिलना 


नाहो. तो तसा गेला तर आपल्या झासनयंत्रणेत गोंधळ नजक रा 
याबाबतीत हेका चालविण्याचे कारणच नव्हते. स्थानिक अधिकाऱ्याचा निर्णय 
कायमचा मानण्याची ब्रिटिश रीत असल्याने लिन' यांनी म्हटले तसे झाले. 
जॉनसनच्या भारतभेटीस ब्रिटिश सरकारची संमति नव्हती-म्हणज सक्त विरोध 
होता. र 

पण असेरिकन लोकमताचे भूत ब्रिटिक्क अधिकाऱ्यांना सारखे भेडलावीत 
राहिले. सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांचा सेक्रेटरी प्रेहेंम स्प्राय जरा चलास होता. मील 
आपल्या धन्याबरोबर अमेरिकेची वारी केली होती. खुद्द गतिड्ट वानहड, मात 
त्याला भेटील बोलावून हिडुस्थानातील परिल्थितीसंबंध त्याचे झ्त मोळ 
होते. युद्धकाळी भारतीय सहकार्याची गरज त्याला पटली होती णि हा 
सरकारचा आडमठेपणा त्याला ठाऊक झाला होता. वड जिकजे है सर्वांचे न ड््ध 
असल्याने त्यानेही आपल्या परीने भारत-अमरिकन सतत. विवा क 
टिपण तयार केले ते क्रिप्स याना आवडले-त्यांनी ते सातनडळास ठा लन 
सदांकडे पाठविले-ते रीतसर व्हाइसरांयांच्या थेलोतून दिल्लीस त त व्द 
प्रतिपादन हे व्हाइईसरांयाना आव णारे नव्ह्ते. कारण क 
भारतीयांकडे का आहे. याची त्यांत कारण क यो की डत क 
होण्याची अमेरिकेची धडपड आणि भारतायांचा ब्रिटिझ शी. आश मोड. ऐति. 
हासिक साम्य फार नजीकचे आहे. भारलीय चळवळ 66 तणीड सं 
आणि अमेरिकन जीवनांतली “ काँग्रेस “ यांच्या नामसास्य % 9 रिकन सहानु- 
भती भारतीय़ांकडे विशेष झुकते. हे स्प्रायचे मत खरे असले तरी ते अधिकाऱ्यांना 
अप्रिय वाटले. कारण त्यात ब्रिटनचा जुना इतिहास उकरून काढला होता. अनेरिकेज्ी 
त्यावेळचे ब्रिटिक्ष वर्तन फारसे स्पृहणीय नव्हते. सध्याच्या भःरतीय झगड्यात आठवण 


ग ते क्षार जि 
करून देण्यासारखे तर मुळीच नव्हते. उलट, स्प्रायचा ह्‌ ल्लेख “ क्षेते-क्षार 


अनुक्रमणिका 
ग्य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९२ नवभारत 


असाच वाटला. “अमेरिकन ” काल्पनिक भूत ओमरी आणि लिनलिथगो थांता. 
सारखे कसे भेडसावीत राहिले, याचा हा एक नभुना आहे. 

परंतु अमेरिकेचे वाढते मनुष्यवळ हिंदुस्थानात येऊ लागले. चोनताठो 
याची सर्वे मदत- संन्य, साहित्यसाधने- भारतातून ब्रह्मदेश्याच्या घाटी 
सायातून जोवयाचो; हवाई सार्गेही धाडावयाची. तेव्हा या नाहो त्या विशित्ताने 
अनेक अमेरिकन भारत-दर्शनासाठी येऊ लागले. ? असे हे 
येतात : वाटेल त्याला भेटतात; कुणालाही सुलाखती देतात: वेजवावदारपणे 
भारतीय परिस्थितीसंबंधी मते ठोकून देतात. .. यांना आळा घालता येईल का? 
हॅलिफेंदसना लांगून पहा- “ पंतप्रधानाकरवी प्रेसिडेट रूझवेल्टना कानमंत्र देववा ” 


अशी विनवणी लिन* यांनी अमरींना केली. सर्ब उपाय करूनही अमेरिकनांचा ओघ 
येणार हे नक्की ज्ञाले 


असेरिकन उकडे 


काहो रोखून धरता येईना. वेंडेल विल्को हा हिडुस्थानात 
तेव्हा- 


हा कोण संप्रति असेळ नवावतार ? 


अज्ञा भ्ांतीने दिल्लीची लंडलमागे चोकश्ली 


सुरू झालो. चचिलला देखील 
व्हाइतरायांची काळजी कळली. तेव्हा त्यां 


नी हळूच लिन" च्या “ कानांत ९ सांगितले. 
“ विल्कीवबद्दल काळजी नसावी. ' विन्स्टन म्हणतात कों चांगल्या ज्ञांपेनचा तो 
शौकिन आहे. हे लक्षात ठेवा म्हणजे झाले. ( पू. ८७७ ता. १-९-४२ ) 

बिल्की प्रमाणे दुसरा अमेरिकन नागरिक भारतभेंटोसाठी निघाला तो डॉ. 
शेरदुंड एडी. हे पुर्वी कलकत्त्यास मिशनरी होते. बाय्‌. एम्‌. सौ. ए. चे आशिया- 
भरचे सेक्रेटरी म्हणून ते इ. स. १९३० मध्ये निवृत्त झाले असल्याने त्यांचा 
पुर्वानुमभव, पोक्त वृत्ति याबहळ शेक! घेण्याचे वास्तविक काही कारण नव्हते. तरी 
“ अमेरिकन ” म्हणताच दिल्ली-लंडनमधील अधिकारी किती बिचकत, याचे हे 
एक उत्तम उदाहुरण आहे. त्याचा त्रास होऊ नये, त्याच्या भारतीय सहानुभ्‌तीवर 
तोडगा म्ह॒गूत एमरीली व्हाइसरांयांना सुचविले __ 
“ एडीची डॉ. आंबेडकरांशी गाठ घालून दिल्यावर अस्पज््यांची केफियत 
रन त्याच्यावर काय परिणाम होतो तो पहा ? ी 

अस्पृ्यांबहळ कळवळा उत्पन्न करण्याची हो हिकसत “ फोडा-झोडा? 
तंत्रात निष्णात बनलेल्या ब्रिटिशांनाच सुचायची ! ! विल्को आणि एडी यांनी 
इकडे येऊन काय केले आणि त्यामुळे ब्रिटिश मुत्सही अस्वस्थ झाले को नाहो 
हा मुद्दा येथेच सोडून देणे सोईचे. 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


*: ळोडो भारत ” ९३ 


अमेरिकेप्रमाणे चीनचे मार्शल च्यांग केशेक यांची भारतीय पुढार्‍्यांबद्दल 
तरफदारी ब्रिटिशांना नसती लुडबुड वाटत होतो. गांधी-नेहरू यांच्याशी 
च्यांगदंपतीचा स्नेहसंवंध होता, हे ब्रिटिशांना रचत नव्हते. चीबला मिळणारी 
असेरिकन सदत हिंडुस्थाननागे यावयाची असल्याते च्यांग पतिपत्नींचे लक्ष 
भारतीय स्वातंत्र्याकडे अधिक होते. त्यांची सहायभूतीदेखील होती. हे ओळखून 
नोकरशाही आपले डाव आखीत होती, हे या पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट होते. 
काँग्रेस पुढाऱ्यांना डांबण्याचे व्हाइसरायांनी ठरविले. त्याबद्दल गुष्त माहिती 
अगाऊ बऱ्याच जगांना दिलो. पण च्यांबळा ह्या. बातमीचा तुगावा लागू 
यायचा नाही. अटक झाल्याबहल्ची माहिती मागाहून कळवावयाची असे जाणून 
वुजून ठरविले होते. ( पू. ६१२ ता. ७-८-१९४२ )- 


अश्या ब्रिटिरा डावपेचांचा अनभव च्यांगत्ण नव्हता असे नाही. तो परस्पर 
ख्लनेल्टच्या कानाशी लागे. त्यांना कळवून चर्चिलकडन असे करवून घ्या असे 
सुचवी, त्याने अमेरिकल प्रेसिडेंडया किती तरी वेळा (लिहिले अले दिसते. काँग्रेस 
पुढाऱ्यांना डांबून ठेवल्याचे वृत्त व्यांगला ब्रिटिश वकिलाने कले व केव्हा कळायचे 
ते अँथनी ईडन यांनी चुंचविले होते. (पृ. ६१२ ता. ७-८-४२) यानंतर लगेच 
च्यांगने प्रेसिडेळ रूझवेल्टना तार केली-ती तार तक्षीच चाथिलकडे घाडलो, 
तिचा आशश --- 


गांधी-नेहरू यांच्या अटकेमुळे भाझ्यासारजेध तुम्ही (> 


चिताक्ांत झाला असाल...... अक्या घटनेची भीति सला वाट्त होतो. तोमुळे 
दोस्तराष्ट्रांच्या युदप्रयत्नांत अडथळा येईल तपक्षांच्या प्रचाराला मदत 


> 


मिळेल. . . राष्ट्रसंघाच्या उदात्त तत्त्वांची वूज अज्ञान 

न्याय यासांठी आपण कढत आहोत. था. वढाईवर कोण विश्‍वास ठेवील : 
डं रि ह अ और य 

अटलांटिक कराराचे थोर जतक म्हणून आपणांस नाझी नश वितंती आहे क! 


कशी रहाणार? स्वातंत्य- 


4 
2 
-3 


पुनः भारतात स्वस्थता स्थापित करून युद्धकार्य अविरत चाळू आह अस 
कराल ना? - (पु. ९७२ता, १२-८-४२ ) 


याना या वेळो व्याय घाचचा नतळ तरे आपण 


जगाचा विश्यास बसगार नाहो.” (पू. ९४८ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


च्छ नवभ 


न्या 
श्*्न 


एकंदरीने काय, तर त्रिटिशञांसी आपण होऊन जे करावयास हवे होते, 
ते त्यांनी व्हरावे म्हणून त्रयस्थ त्यांना “ मोफत 7 सल्ला देऊन करायला सांगत! 
अचे कुणी सांगू नय, अले न्रिटिज्ञांना वादे- म्हणून अमेरिकन प्रवासी इकडे येऊ 
न्यत, अज्ञी ते खटपट करीत. तरी जे येत, ते नेभके वर्मावर बोट ठेवल्या प्रमाणे 
राष्ट्रीय वृत्तोच्या पुढाऱ्यांशी नीट दाया असे सुचवीत. लोकांचे खरेखरे पढारी 


चलत पाळ व जा. द : 
ते आाहत; सरकारला जततेबा पाठिबा नाहो, अतत जाहोरपणे सांगत-- यागुळे 


हाइसराय न सर्वे अधिकारी [चिडउन जात!!! हा. अशी “ उडबोल टरउवन 
वण्याची " वसि त्या वेळच्या व्हाइसराँयांची नसती तर बरे झाले असते. है 


> 


डबोलं तुमचेच आहे नीट ळते सांभाळावे ते झिळून घ्या कसे? ” अते सांगण्याचा 


सुविचार त्या वेळच्या न्रिटिश मुत्सह्यांना का सुचला नाही वरे? हः प्रश्‍न पलात. 


अनेक वेळा डोकावतो. अस्तु 


हिंदुस्थान सरकारच्या कारभारात सुधारणा व्हावा; त्यांनी भारतीयांचे 
खरेखुरे हितरक्षण करावे, हो अगदी रास्त अपेक्षा होय. परंतु तसे काही त्या 
अधिकाऱ्यांच्या हातून घड्लेले दिसत विबभतेची एक छोटी वाव भोठी 


उद्वेगकर आहे. आगबोटोबर काम करणगारांत “ लाल्कर हे भारतीय नागरिक 
असतात. हृ नाव खास त्यांना देऊ केले हा पहिला अन्याय. पगारात भयंकर 
तिपसता हा दुसरा अन्याय. तेच कास करणा या ब्रिटिशाला २२ पोंड, चिनी 
नागारकाला १८ आणि भारतीयाला अदघे ५ पोंड, हा पक्षपात झोंदणःरा आहे. 
अत्यंत अपमानकारी आहे. “इकडे जरा लक्ष च्या” असे अंमरीनी व्हाइसरॉयांचा 
सुचवाते, हीच नोकरशाहोच्या नालायकीची कमाल होय ! एमरीसद्धां आपण 
होऊन हे सुचवीत तसून “ इंडियन हाय कमिशनर तगादा करीत राहेत * म्हणून 
त्यांना ही सुधःरणा सुचली! ( पू. ८७५ -- ता. १.९.४२ ) डि 


स्टलिंग बॅलेन्सेस वावत भारत सरकारची तरफदारी प्रशंसनीय ठरते -या 
बद्दलचा सर्वच पत्रव्यवहार बारकाईने अभ्यासला पाहिजे. यद्धसासग्री पुरविल्या- 
बददळ भारत सरकारच्या खात्यांत लंडनमध्ये रवकम जमा होत होती. ती फुगत 
चालली तेव्हा ब्रिटिश संत्र्यांचा बाटू लागले को इतको रव्कन गरीब हिदुस्थानला 
काय करायची ? तेव्हा ती रवकय आपण ककी वळती करून घ्यावी, व्रिटिश 
तिजोरोत ती कशी जस करावी, यावहळ हिकमती हुडकप्यास सुरवात झालो. 

ह्‌ वार होता. लढाई ही एकट्या ट्रिटनची नर 

तानचे सरक्षण आम्ही करीतच आहोत. संरक्षणासाठी थोडा अधिफझ वोजा 
रतीय तिजोरोबर का टाकू नये? अक्ना प्रकारची कारणें शोधण्याचे, तीं 


< 


थाडासा सात्मवचनचाच 


त्व 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्त अप ७ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८ छोडो भारत ९५ 


संत्रिमंडळांत बोलत ठेवण्याचे, कास सुरू झाले. एक-दोनदां, युद्धसंडळांतही हा 
प्रश्‍त निघाला तेव्हा एमरीनी म्हटले : याबाबत आपज भारतीय फडणिसांचे म्हणणें 
ऐकले पाहिजे. त्यांची समजूत पाडल्याखेरोज असे “ अपहरण ” रास्त नव्हे. 

स्टलिंग वॅलन्सेस भारत सरकारज्या खाती व्रिटिश तिजोरीत जमले होते 
- त्यांचे दोन प्रकार एक चलनी नोटा छापल्या त्यांचेसाठी गंगाजळी म्हणून 
सुसारे २५ कोट पोंड; आणि युडसाहित्य पुरविले त्याचे (एप्रिल १५९४२ अखेर) 
सुसारें ९० कोट पोंड. व्रिडिश फडणिसांना लोभ सुव्ला तो छ्या २० कोटी 
पौंडांचा. पण वेळीच दक्ष राहून, व्हाइसरॉय आणि त्यांचे पाठिराखे एमरी यांती 
मिळून तसा अन्याय होऊ दिला नाहो; भारताच्या खाती जमा राहिलेले रकम 
ब्रिटिश तिजोरींत वळती करू दिली नाहो. हो त्यांची भारत-सेवा होय. 


बिरिटिज्यांना छा रकमेचा मोह पडला त्याचे मुख्य कारण अमेरिकन प्रेसिडेंटलें 


याबाबत केलेला जाहीर खुलासा, युद्धाचा व्याप जसजसा वाढत चालला, नवे नवे 


देश त्या चक्तात सापडू लागले, तसतसा खर्चही भरमसाट वाढू लागला. अमेरिकनांनी 


[किंवा व्रिटिज्यांनी दिला नाहो. पण युद्धासाठी होणारा साझुदायिक खर्च अले त्याचे 
स्वरूप समजून तो ज्या त्या राष्ट्राते सोलावा त्याबद्दल देणे-घेणे असे राहू नवे, 
मानूही नये, अते ठरले. हा खंजासा झझवेल्ट यांनी केला. खारण रष्ट्राराष्ट्रांतले 
हे युद्ध-कर्ज वाढत रहाते ते फेडण्याची कुवत सर्दच राष्ट्रांना असते असे नःही. 
म्हणून असा खर्च ज्याने त्याने करावा. तो सामुदायिक-सामायिक मानावा, हे 
स्पष्टपजे रूझवेल्ट थांती जाहोर केले. नाठी तर अमेरिकेला सर्वे राष्ट्रांना कज म्हणून 
कोडो डॉलस खर्ची घालावे लागले असते. हा विचार उदःर वृत्तीचा असला, 
ब्रिटनला अनेरिकेचे कर्जबाजारी राष्ट्र म्हणून रहाण्याचा निधेपणा टाळणारा असला 
तरी, त्या तत्त्वाचा आधार इतर राष्ट्रांना ब्रिटनने लावण्यांचे कारण नव्हते. ब्रिटन 
-अमेरिका यामधील युदखर्चाबाबत अमेरिकेत दाखविलेली उदार वृत्ति ढिरटनचे 
फडणीस हिदुल्थाल-ब्रिटन संबंधात लावू पहात होते. अभेरिका-समृद्ध राष्ट्र आहे, 
जगाच्या कल्याजासाठी, स्व-रक्षणासाठी, अज्ञा दुहेरी हेतूने ते युद्धात सासील झाले 
आहे, तेव्हा इतर कोणत्याही राष्ट्राला अमेरिकन युडवाहित्य पुरविल्याबद्दल, 
शिलेपणा वाटू नसे, म्हणून अमेरिकन प्रेसिडेंटनी खुलाल! केला--- “ रेलिप्रोकल एड * 
( आपसातील मदत ) असे त्या देवघेवीचे गोंडल स्वरूप ठरविले. ते “ कर्ज ” नव्हे, 


ह वू 


असे स्पष्ट सांगितले. तेवड्यापुरतींच त्याची व्याप्ति न जानता ठिरटिद्यांनी हिदु- 


नै ऱृ पव तचच दाळ 
1. 20 ने तत्व लाग करण्याचा तिचार चाल 
स्थातच्या बावतात ( ९७०6 ९२१ [ करण्या तिचा 


व त्यां क. तुटू ण्‌ न 
भे राबावतही ते लागू व्हावे, अते त्यांचे म्हूण 


रश 
|], * 


ट्पु 
्ि 


अनुक्रमणिका 
तश मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९६ नवभारत 


भारतीय फडणीस ( जेरेमी रेस्मन ) यांना युद्धमंडळात आपली ( भारतीय) 
वाजू मांडण्याची सवड देऊन व्रिटिश फडणिसांनी, त्यांचे म्हणणे ऐकन घेतले- 
आणि “ अपहरज ” टळले. निदान पुढे विचार करू असे ठरले. 
हा सवच पत्रव्यवहार जाणत्यांनी वाचन त्यासंबंधी स्वतंत्रपणे चर्चा व्हाबी 
इतेवया महत्त्वाची हा आथिक बाव आहे. आंतरराष्ट्रीय देण्याघेण्याचा हा प्रन 
आहे- आण त्याकड ल्वराज्यात पुरेसे लक्ष त दिल्याने आमच्या फडणिसावर 
ढघल्तीचा प्रसंग येत राहिला. . . हा पुढला कथाभाग म्हटला पाहिजे. असो. 
आधथर मूर हे स्वेव्स्मनूचे संवादक, कलकत्त्यातील व्रिटिशा व्यापाऱ्यांचे 
सुखषपञ्न, या दृष्टान संपादकीय लिहीत नाहील असे कळल्यावर त्यांची उचलबांगडी 
विली, हा ह्या सत्तांतर पुराणातील एक छोटा कथासाग 


6 


2 
/ 


हं लंबी-चोडी व्याल्याने झोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी 
म्‌्र्स हा एक क्रूर खेळ ज्ञाला. त्याची हक्तीकत सुद्दास 


हा अशा पत्रव्यबह ओठा लाभ असतो 
पुत्सदूत्यांचा एकंदर प्रहू कसा होता, हे कळलेच, पण जरा 
फंड क्रिप्सवद्दळही त्यांना काय वाटे, चचिल पासून 
कन्स॒ नको असत, त्यांची फजिती करण्यासाठी ठे रथी 
महारथी कत व्यून होते, हे कळून मन विषण्ण होते. 
आमच्यात पुढार्‍यांना व्हाइसरॉयांच्या एवसीव्युटिव कोंसिलांत घ्यावयाचे 
होते तेव्हा अत्येकाच्या गुणदोषांची थोडवयात छाननी करून, हा नको; तो आला 
तर हवा; तो आता म्हातारा झाला; त्याचा जात्यंधपणा जाचक होईल 
अन्ना रीतीने प्रत्येक्षावद्दल सत व्यवत झाले गाहे. ती सते निवडून एक मत-गच्छच 
पसवितता येई इतरांची परीक्षा करीत असताना खदद परौक्षकांचीही परीक्षा 
टिश राजकारणात कोणत्या पुढाऱ्यांना कोणत्या गुणाबदूदल 
! ह्या ग्रंथात उत्तन प्रकारे दिसन येते 
परकार पन्नेव्यवहार अनेक दृष्टोंनी अभ्यसनीय आहे. सर्व 
शलांस्ह् लि ज्याचा पद्धत, गोपनोयत्ता राखण्याची खबरदारी 
(नी मिळून कार्य साधादयाचे असल्याने त्यांना प्रथसपासन सर्व कायकश 
समजावून सांगून, त्यांची अनुसति मिळविण्याचा शिरस्ता, त्यांच्या मतांचा वि 


तथ 
५7. 


1. 
पाद शासकोय ल्िल्तीची ओळख ह्या खंडावर्न छान होते. 
कवकाऱ्यांनी ह्या शिस्तीसाठी तरी ह्या * सत्तांतर पुराणांचे पारायण करावे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र्‌ . 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ प 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


: छोडो भारत ? ९७ 


चिकित्सक वृत्तीच्या वाचकाला मात्र दोन प्रश्‍न सारखे बुचकळ्यात पाडतील. 
( १ ) व्हाइसराँप आणि गांधी यांच्यात हा जो अटीतटीचा सामना झाला आणि 
जनतेला -सरकारला आत्यंतिक मार्गाचा अवलंब करावा लागला, राष्ट्रीय नुकसान 
जाले, हा प्रलंग टाळता आला नसता काय? (२) ब्रिटिशांनी काढता पाय 
घेण्यायुर्वी हिडुस्यानात कायक अधिकारी शिकवून व्हा ठेवले नाहीत ? 

इतिहासाला लागलेल्या अनिष्ट वळणाबद्‌ृदल गांधीझी आणि ब्रिटिह 
व्हाइसरॉय दोघे सारखे जबाबदार ठरतात; पण राज्यकते म्हणून व्हाइसराय 
अधिक जवाबदार. आत्यंतिक प्रसंग टाळता आला असता हे खरे. महात्मा गांधीचा 
ग्ह्‌ 
फोफावला. समजून उमजून, त्याबद्वल विरोध व्यक्त न करता थोडे दगान 
घेतले असते तर नांधीजोसुद्धा हट्टाला पेटले नसते : गांधींलारख्या पुढार्‍यांशी 
राष्ट्रीय भावना जागृत झालेल्या स्वराज्येच्छुंशी थोड्या सहानुभूतीने वागण्याची 
सवख हजूर पक्षातील श्रेष्ठ अधिकाऱ्यांना सुचलो नाही हेच खरे. म्हणून पुद 
पुनः वाटते कौ उद्भवलेला कटू प्रसंग टाळता. आला असता. 


व्रिटिज्ञांनी आपला गाझा गंडाळण्याचे ठरविले आणि त्वरित ते येथन 
चालते झाले. आपण हिंडुत्थानात एकसूत्री राज्यकारभार स्थापला आहे. उच्च 
श्रेणीची काय. सो एस्‌ हो यंत्रणा सवत्र पसरून दिली आहे. आणखी त्यांना काय 
द्याः्याचे राहिले ? अज्ञी कदाचित्‌ त्यांची कल्पना असावी. परंतु आय्‌. सी. एस्‌ 
तरणा स्वराज्यात-लोकतलाही गणतंत्रासाठी सोईची नव्हती. लंडनस्थित, व्यापारी 
लट करणाऱ्या शासनासाठी ती उपयवत होती. स्वराज्यात अनक प्रचड प्रकल्य 
मोठमोठ कारखान सरकाराक्षत्रात निघाले; त्या सर्वात प्रामुर्यन वावरले हे आय 
सी. एस. वाळे अधिकारी अगदी प्रथमयासत त्यांचे वर्चस्व सर्वत्र होते. पण 
परिणासी काय झाले? बहुतेक कारखाने तोट्यांत; इतर प्रकल्पांचे उद्दिष्ट 
पुरेसे पदरात पडले नाही. याची जवाबदारी दसऱ्या कुणावर पडते : 
लायक शासकवर्ग तयार नव्हता-लोकही ह्या प्रकारच्या जबाबदारीस लालक 
नव्हते-अश्या वेळी रटिद्यांनी येथून काढता पाथ घेतला हो वस्तुस्थिती आहे सर 
जदनाथ सरकारांसारख्या प्रकांड इतिहास-पंडिताने म्हटले आहे कौ, । न्टिटध 
न येथन नाहीसे झाले, तेव्हा त्यां ग्री जागा भरून काढणारे राष्ट्र जन्मले 
स्वराज्यास लोक पात्र होतात ते स्वराज्य चालविल्याने असे एक 


घाण्पय, 


कळ स... 


१७ फॉल ऑफ दि भोगल एंपायर खे ४. पृ. ३४२ 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


44 नवभारत 


ब्रिटिश व्यवहारीसूत्र आहे. पण ज्ञासन-यंत्र आधीपासून तयार हवे होते- ते तयार 
करावे हाही सुविचार निघून जाण्याच्या गडबडीत व्रिटिश्ांना सुचला नसावा. किंवा 
आय. सी. एस. यंत्रणा नव्या राजवटोत जरूर ते आचार बदलून घेईल अस, विश्वास 
त्यांना वाटला असावा, किंबहुना असा बदल घडवून आणण्याचे सामथ्यं असलेली 
हो यंत्रणा मुद्दाम योजिलो असल्याने तिजबद्दल ब्रिटिश अपेक्षा रास्त असल्या 
तरी सत्पात्री ठरल्या नाहीत. स्वराज्याची वाटचाल जितकी झपाट्याने आणि 
सुरळितपणे व्हावयास हवी होती. तेवढी झालो नाहो. असो. 


हुज्र पक्षाने आत्यंतिक मार्ग पत्करला आणि सास्माज्य-संरक्षणाच्या 
त्यांच्या कल्पना अंती साम्राज्य-विसर्जक ठरल्या, हा एक इतिहासाचा विलास 
म्हटला पाहिजे. चचिलना वाटे कौ ब्रिटिश सामाज्याचे विसजन करावे असा 
सल्ला मी राजेसाहेबांना कसा देऊ ? किंबहुना मी तसा सल्ला कदापि देणार 
नाहो. अक्षी त्यांची शेखी होती. परंतु त्यांच्यानंतर आलेल्या मज्र मंत्रिमंडळाने 
तोच सल्ला दिला. तातडीने अमलातहो आणला- भराभर सात्राज्यात ते घटक 
स्वतंत्र झाले आणि ब्रिटिझकांमनवेल्थची उभारणी झाली. हा ताजा इतिहास 
आपण अनुभवला. आता पाकिस्तानचे विसर्जन झाले. त्यात आपण धात्रोकर्माची 
जबाबदारी पत्करली हो इतिहासाची पुनरावृत्ति समजावी को काय ? अथवा 
सुमारे पावशतकानंतर लाभलेल्या अनुभवामुळे आपणावर ज्येष्ठ भावाची पडलेली 
हो जबाबदारी आपण योग्य प्रकारे बजावली असेही असावे. ऐतिहासिक काल- 
प्रवाहामुळे आपणास लाभलेली हो अपुर्व संधि आपण दवडली नाही, तिचा योग्य 
लाभ वंगबंधूना मिळवू दिला, हे प्राप्त कतंव्यच होते. ते बजावल्याचा आनंद 
और आहे. 


अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२९४त. ॥४०, ॥ 11 1332 नवभारत 


इदं तेव्हा, हतं तित्तक 


शेतातून सोनं चिकवायचं असेल तर 
हवं तेव्हा - हवं तितकं पाणी व्य गैर 


त्या श्रिरक्श्याचं अळं 'लकळच 


किलेस्किर एंजिन 


किर्लोस्कर ऑईल ऐंजिन्स लिमिटेड 


0 म रजि. आफिस एल्फिन्स्टन रोड, प. 
| '६' तेनसाठी किलर ल 
मि स्किर ओईल एंजिन्स युती या टेडमार्कच्या उपयोगाचा अधिकार नोंदविला आहे. 


गठ्ता & 82//९0-7181- 


अनुक्रमणिका 
नव्ह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


